3 
8 


मूळ जपानी-लेखक ताजिमा शिंजी* भाषांतर उष:प्रभा पागे 


मूळ जपानी लेखक 
ताजिमा शिंजी 


'शेदीया व्यदरद् 


भाषांतर 
उष:प्रभा पागे 


मनोविकास प्रकाशन 


'्मलाड 8अपएताळ मुखपृष्ठ व आतील चित्रे 
ग्षांगा३ झगािषट्रा फाल्गुन ग्राफिक्स 


गागफीदयया मुद्रक 
एक्लह्का9७1३ 79९८ न्यू भारत प्रिंटर्स, पुणे. 


गोदीचा समुद्र 


अक्षरजुळणी 
ताजिमा शिंजी गणराज कॉम्प्युटर्स, पुणे, 


भाषांतर 
उष:प्रभा पागे 


प्रकाशक 

अरविंद घन:श्याम पाटकर, 

'मनोबिकास प्रकाशन, 

३ ए/४, शक्‍ती टॉवर्स, 

६७२ नारायण पेठ, 

पुणे - ४११ ०३०. 

पुणे फोन : ६५२६२९५० 

मुंबई फोन : ६४५०३२५३ 
पाशा०णोळझगपजादधाशा ळय. 


मराठी प्रकाशनाचे हक्‍क : मनोविकास प्रकाशन 


शौ 
१-6 
चि 


प्रथमावृत्ती 
२८ एप्रिल २००९ 


मूल्य १०० रुपये 


गत्प्याख्र्या __.» 
ह न्युदर माझं घर 


हु 5 हुप हुप हुड. 


शहराच्या मत्स्यालयातील मुख्य हौदात महाकाय सागरी कासव, 'गोदी,' पाठीवरच्या ढालकबचाच्या 
आत शहारून जात होतं आणि निराशेनं कुरकुर करत होतं. खरं तर गोदी होतं एक मोठ्या आकाराचं कासव; पण 
त्याचं हे कण्हणं मत्स्यालयातल्या कोणीच ऐकलं नाही. त्याच्या त्या प्रचंड कवचाच्या आत त्याचा आवाज 
घुमला आणि हौदाच्या पृष्ठभागावर त्याचे पांढरे बुडबुडे फुटत राहिले. 

गोदीचं ध्यान पाहण्याजोगं झालं होतं. त्याच्या कवचावर आणि अंगावर 'बारनॅकल'चे ओरखडे उमटले 
होते. आणि समुद्री शेवाळ अंगाला चिकटलं होतं. काही वेळ ते शांतपणे पाण्यावर तरंगत राहिलं. मग उसासे 
टाकत, आपली मान लांब ताणून ते पाण्याच्या तळाशी गेलं. त्याच्या तोंडातून बुडबुडे बाहेर पडत राहिले. 

“एकेकाळी मी राहत असलेल्या समुद्रात मला केव्हा बरं परत जायला मिळेल? त्या अथांग समुद्राच्या 
पाण्यात पोहायला माझा जीव कसा आसुसला आहे. सूर्यप्रकाशात चमचमणाऱ्या पाण्यात माझे पाय मला 
मोकळेपणानं केव्हा बरं हलविता येतील? एक दिवस तरी मला तिथं राह्यला मिळायला हवं...' 

“कसलं हे मत्स्यालय? इथं भेट देणारी सगळी माणसं आम्हाला बघायला येतात. टक लावून बघतात आणि 
आम्हाला हसतात. इतकी चीड येते ना या गोष्टीची! माझे सगळे इथले मित्र - इकडे तिकडे पोहताना त्यांची डोकी 


गोदीचा समुद्र ०५ 


भोवतीच्या काचेच्या भिंतींवर आदळतात- त्या सगळ्यांनाही माणसाच्या अशा वागण्याचा खूप राग येतो. हे 
असं काही माझ्या त्या 'समुद्रात' नव्हतं, कध्धीच नव्हतं. मला माहीत नाही कसं ते, पण कसंही करून मला तिथं 
जायचंय! जायचंच आहे कसंही करून.' गोदी सावकाश येऊन खडकावर पसरला. कुरकुरत, उसासत! पण 
त्याचा अगदी निरुपाय होता. निराशेनं त्याच्या डोळ्यांतून पाणी आलं. 


हे मत्स्यालय होतं राजधानीच्या शहरातील एका गगनचुंबी इमारतीच्या शंभराव्या मजल्यावर. त्याच्या 
बाहेरच्या अंगानं 'मदर नेचर अँक्वॅरियम' अशा नावाची निऑन दिव्याची अक्षरं चमकत होती. त्याची जाहिरात 
केली जायची ती अशी-'समुद्राच्या खोल तळातून उंच आकाशात आणलेली नैसर्गिक आश्चर्ये. प्रत्येक दिवशी 
वेगवान विजेच्या पाळण्यातून लोकांची गर्दी ते पहायला वर॒यायची. 

खरंचच खोल समुद्राच्या तळातून उचलून इथं इतक्या उंचावर, शंभराव्या मजल्यावर आणलेले हजारो 
जलचर पाहणं हा लोकांसाठी एक अदभुत अनुभव होता! हे आकर्षण इतकं यशस्वी झालं होतं, की १५० मजली 
इमारतीच्या सर्वांत वरच्या मजल्यावर आणखी एक प्राणिसंग्रहालय करण्याची योजना आकार घेत होती. 
याबिषयी मात्र वेगवेगळी मतं होती. तिथला एक कामगार, ज्याला स्वत:ला उंचीची भीती वाटायची, तो एक 
दिवस मत्स्यालयाच्या व्यवस्थापकाला म्हणाला, “पण असे जमिनीपासून इतक्‍या दूर प्राणी ठेवणे म्हणजे 
जिरफालासुद्धा भोबळ यायची की.” 

व्यवस्थापक त्याला हसत हसत म्हणाला, “वेड्या, अरे, दूरचं बघता याबं म्हणून जिराफाची मान 
जन्मतःच लांब असते.'' आणि आपला हात त्या कामगारापुढे नाचवत तो पुढे म्हणाला, “१५० व्या 
मजल्यावरून फार दूरचा आफ्रिकेपर्यंतचा भाग पाहून त्याला किती तरी आनंद होईल, आणि हे बघ, 
प्राणिसंग्रहालयातले प्राणी आनंदी आहेत, की दु:खी याची चिंता आपल्याला करायचं काय कारण? प्राण्यांमुळे 
माणसांच्या जीवनातला आनंद कसा वाढेल हे बघण्याचं काम आपलं आहे, प्राणिसंग्रहालय त्यासाठीच तर 
असतं." 

१००व्या मजल्यावरच्या मत्स्यालयातून रोज रात्री त्या महाकाय कासवाला खालचं शहर दिसायचं. 
खालच्या अंधांरात अधूनमधून चमकणारे निऑनचे दिवे एकटे वाटत. या मनुष्यप्राण्याचं घर किती विचित्र, 
माणसं राहतात तिथला समुद्र, कासवं राहतात तो समुद्र. गोदीच्या मनात इतक्या प्रकारच्या विचारांनी गर्दी केली, 
की त्याचं डोकं फुगायला लागलं. त्याच्या तोंडातून बुडबुडे आणि फेस निघत होता आणि तो टाकत असलेल्या 
उसाशांमुळे त्याचं अंग वर-खाली हेलकावत होतं, 

ज्या मत्स्यालयात गोदी राहत होता, ते दक्षिण महासागरातून आणलेल्या विविध प्रकारच्या माशांचंही घर 
होतं. त्यांत 'यलोटेल' आणि 'मॅकरेल' या जातींचे पुष्कळ मासे होते. रोज ते एकत्र येऊन पोहायचे आणि सुंदर 
नृत्य करायचे, पण त्यामुळेही त्या कासवाची कुरकुर आणि उसासे टाकणं बंद झालं नाही. 

गोदीच्या तोंडातून बाहेर पडणाऱ्या बुडबुड्यांना आणि फेसाला विचित्र घाण वास यायचा. सुरुवातीला 
इतर मासे त्यावर विनोद करत. पण काही दिवसांनी ते पाणी वाईट वासाच्या खारट पांढऱ्या तवंगाने प्रदूषित झालं. 
'हौदातील सर्वांत मोठा मासा म्हणजे पाठीवर रुबाबदार 'फिन' (पंखा) असलेला यलोटेल त्याच्यासोबत हिंडत 


गोदीचा समुद्र ० ८ 


असलेल्या माशांना म्हणाला, ''निन्चचारा! बिच्चारा गोदी! त्याला काही तरी होतंय. या हौदात राहणारे आपण 
सगळे मित्र आहोत ना? मग या महाकाय कासवाला काय होतंय कळायला हवं आपल्याला. कुणाला काही 
माहितो असेल तर सांगा बरं!'' 
मोठा मॅकरेल लगेचच म्हणाला, ''तो तोंडातल्या तोंडातच पुटपुटत असतो, पण जर तो त्याचे अश्रू, 
चुडवुडे आणि फेस या आपल्या छोट्या हौदात असाच सोडत राहिला, तर एक दिवस आपण गुदमरून जाऊ. या 
हौदातले पाणी काही त्या एकट्या कासवासाठी नाही." 
मोठ्या 'यलोटेल" माशानं ते ऐकून घेतले आणि न बोलता तो इतर माशांकडे पाहू लागला, “'तुम्ही म्हणता 

ते बरोबर आहे. पण, त्याचं हे असं कशामुळे बरं झालं असावं? कुणी सांगू शकेल का? याबर लवकरच काही तरी 
उपाय करायला हवा. हे अश्रू, हे बुडबुडे तो असेच हौदातल्या पाण्यात सोडायला लागला, तर आपल्या 
आरोग्यासाठी चांगलं नाही ते. सगळेच आजारी पडतील अशानं- यॉक"' मोठ्या यलोटेलनं आपलं तोंड 
मिटलं. त्याच्या पाठीवरचा पंखा ताठ उभा राहिला. काही सिम्नल मिळावा, तसं त्याच्याभोवती पोहणारे सर्ब 
"एकदम थांबले आणि तोंड उघडून सगळेचजण बोलायला लागले. सगळ्यांनी तोंडं पूर्ण उघडली आणि 
मोठमोठ्यानं सर्बच जण बोलू लागले, पण भोवतालच्या लोकांपैकी कुणालाच काही कळलं नाही. लोकांना 
बाटलं असावं, की मासे तर नेहमीच तोंडाची उघडझाप करतात, कोणी असंसुद्धा म्हणालं नाही, की मासे ओठ 
चाटताहेत, लोकांना तरी माशांची भाषा कशी समजणार म्हणा? 

एक पिटुकला, चळवळ्या यलोटेल हुशारी दाखवत म्हणाला, “आपण त्यालाच विचारू की! बाबा रे, 
गोदी, तूका रडतोस? आम्ही करू काही तरी तुझ्यासाठी!” 

मोठ्ठा यलोटेल म्हणाला, ' बरोबर आहे, तुमच्यापैकी काही जण त्याला वेडपट रड्या म्हणता, काहीजण 
बुद॒धुराम म्हणता, पण बारकाईनं पाहिलं, तर लक्षात येईल, की किती सोशीक आणि हिकमती प्राणी आहे हा.'' 

दुसरा यलोटेल चेष्टेनं म्हणाला, “*बघा, कसा बसलाय, मान लांब करतोय. पुन्हा कवचात ओढून घेतोय. 
खरंच, या हौदामध्ये त्याच्याइतका हुशार प्राणी दुसरा कोणी नसेल. त्याची विचारपूस करायला कुणाला पाठवावं 
बरं? ठरवणं खरंच अवघड आहे. '' सगळे मासे गिरक्या घेत एकमेकांना हुशा देत हसायला लागले. 

त्यानंतर काही तासांनी - कारण पाण्यातल्या वेळा जमिनीबरच्यापेक्षा वेगळ्या असतात- मत्स्यालयातला 
दिवस सार्थकी लागल्याच्या समाधानात लोकांची गर्दी पांगली आणि एकदम सगळं शांत झालं. जणूकाही 
मत्स्यालयातील हवा रात्रीच्या स्वागताला उत्सुक होती. त्या गगनचुंबी इमारतीवरच्या आकाशात थंड वार्‍याची 
झुळुक आली आणि झुळुकीबरोबर तरंगत आलेल्या ढगांच्या फ्टीमधून पौर्णिमेचा चंद्रप्रकाश चमकत होता. 
कामामागे पळणाऱ्या या राजधानीच्या शहरावर चहूदिशांना पसरलेल्या अथांग आभाळातून बगळ्यांचा थवा 


गोदीचा समुद्र ० ९ 


उडतगेला. रात्र आपल्या ठरलेल्या रोजच्या फेरीला सज्ज झाली. 

कासवाच्या दुःखाचं कारण विचारायला माशांपैकी कोणी जायचं, याचा निर्णय होण्यापूर्वीच रात्र झाली. ते 
ठरवणं सोपं थोडंच होतं? 

माशांचा नेता म्हणजे थोरला यलोटेल. तो सगळ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून गेला असता, तर कासवाला वाटलं 
असतं, की सगळीजण उगाचच पराचा मासा करताहेत म्हणून. तो मग रागावला असता किंबा काही बोललाच 
नसता. हा थोरला मॅकरेल गेलाही असता, पण छे, ते चाललं नसतं. सगळ्यांनाच माहिती होतं, की कासवाला 
सर्वांत जास्त राग कशाचा येत असेल, तर मॅकरेलच्या बोलण्याचा. मग? असं करूयात का? आपल्या 
सगळ्यांच्या बतीनं एका छोट्या गोंडस पिलाला का नाही पाठवू, कोणीतरी सुचवलं. 

हे ऐकल्यावर लहान माशांच्या सर्व आई-वडिलांनी जोरजोरात पुढे मागे पोहत गोंधळ घातला. “काय 
बोलता काय? त्या भयंकर कासबाकडे आपल्या पिलाला पाठवायचं? काय होईल, याची कल्पना आहे 
तुम्हाला?'' “आपला हा मित्र 'गोदी' आहे ना 'गोदी' त्याचं पोट भरलेलं असलं ना, की कसा खुशीत असतो, 
निवांत असतो आणि आकर्षक वाटतो खरा! पण त्याला भूक लागली ना, की त्याचे डोळे, त्याचा चेहराच 
बदलतो. त्यातून त्याचं रडणं खरं आहे, याची खात्री काय?'' 

एकमध्यम वयाची मॅकरेल आई बोलली. “कासव मंद आणि साधं दिसत असलं, तरी कधी कधी अंगावर 
धावून येतं. माहितेय?” 

गोदीशी बोलायला कोणी जायचं, हा माशांपुढे मोठाच प्रश्न होता. “थांबा, मूर्खासारखं काही तरी बरळू 
नका.'' एक तरुण मॅकरेल उतावीळपणे शेपूट हलवत म्हणाला, “कासवाला आपण विचारून काय होणार?” 
कासवालाच कासवाचं दु:ख कळणार. त्याचा त्रास आपल्यापेक्षा निराळा असणार. बघा बरं. आपल्यात आणि 
त्याच्यात किती फरक आहे.'' 

**जरा ऐका तर, '' एक अशक्त म्हातारा यलोटेल म्हणाला, ''असं बघा, आपण सगळेच या पाण्यात एका 
ठिकाणी राहतो. इथेच मरूनही जातो. त्यामुळे आपले अनुभवही मिळते-जुळते आहेतच की. आपण सगळेच 
हाडामांसाचे जिवंत प्राणी. आयुष्य अधिक आनंदी करायला आपण एकमेकांची मदत करू शकतो. कालच तर 
एक शिंपला त्याच्या अडचणी मला सांगत होता.'” असं म्हणत त्याचा चिरका आवाज बुडबुड्यांमध्ये विरून 
गेला. 

एक उमदा, मध्यम आकाराचा यलोटेल सुळकन्‌ वाट काढत सर्वांसमोर आला आणि म्हणाला, '*ठिक 
आहे. मी जातो. बघतो काय करता येईल ते. खरं तर एखाद्याच्या नुसतं सहवासात राहून काही न विचारतासुद्धा 
त्याचं दु:ख आपल्याला कळू शकतं. आपल्या आदरणीय ज्येष्ठांनी आताच सुचवल्याप्रमाणे प्रत्येकालाच 


गोदीचा समुद्र ० १० 


ऐकणारा श्रोता हवा असतो आणि आपला कासवदोस्त तर अगदीच एकटा पडलाय. '' 
सगळ्या माशांनी आश्चर्याने डोळे फिरवले. आपल्या वतीनं विचारपूस करायला जाणारा हा यलोटेल 
किती एकटा असतो. इतर मासे पोहत असताना किंवा समूहानं नाच करत असताना हा मात्र 
'उडकाखाली राहून एकटाच विचार करीत असतो. त्याचं नाव पुलू आहे एवढंच त्यांना माहिती होतं आणि 
करण्याइतकाच त्याच्याशी सर्वांचा संबंध होता. माशांमध्ये एकमेकांना बांधून ठेवणारं एकीचं नातं असतं 
ना हा पुलू जरा वेगळाच होता. त्याचं बोलणं ऐकून कासवाशी जाऊन कोण बोलणार या त्यांच्या समस्येचं 
त्यांना मिळालं. सगळ्यांना एवढा आनंद झाला, की यलोटेळ असो किंवा मॅकरेल, सगळ्यांनी आपले पंख 
त्याचा जयजयकार केला. महाकाय कासवाकडे दूत म्हणून जाणाऱ्याला यश मिळो, उदंड आयुष्य 
अशा शुभेच्छा त्याला देऊन ते झोपायला गेले. सगळेच दमले होते, पण त्यांच्या मनात मात्र समाधान 
होतं. 
पुलूनं विचार केला, की इतर सगळे पाहत असतील किंबा आसपास ऐकत असतील, तर कासब काहीच 
शेळणार नाही. म्हणून सगळे प्राणी झोपी जाईस्तोवर तो थांबला. आणि मगच, गोदी विश्रांती घेत होता, तिथं तो 
1. हौदाची लांबी या टोकापासून त्या टोकापर्यंत फक्त १० मीटर होती. त्यामुळे तो क्षणार्धातच तिथं 
जेहोचला. मध्यरात्र झाली होती, पण पुलूळला दिसलं, की गोदीचे डोळे लाल झाले होते. गोदी त्याची मान आत 
ऱ्याच्या कवचाखाली ओढून घेत होता आणि पुन्हा बाहेर काढून लांब ताणत होता. पुन:पुन्हा तो अस्वस्थपणे ही 
हालचाल करत होता. कासवाचं मन रमवण्यासाठी पुलूनं पाण्यात तीन कोलांट्या उड्या पाठोपाठ मारल्या. 
अगदी गोदीच्या नाकासमोर. 

गोदीनं त्याला पाहिलं आणि अश्रू ढाळून ढाळून थकल्यामुळं की काय तो रागानं खेकसला, बच्चू 
वलोटेल, हं! एवढ्या मध्यरात्री तू इथं का तडमडलास रे? मला रडतानाच जर तुला पाहायचं होतं, तर सकाळी 
ये. मला वाटलं होतं, की फक्त माणसंच माझी थट्टा करून स्वत:ची करमणूक करतात पण तृसुद्धा? चल चालता 
हो इथून लबकर. सांगतोय ना? चल सूट इधून.'' गोदीच्या दोन्ही डोळ्यांतून अश्रू वाहत होते, ते गिळून तो 
अडखळत बोलला. 

“तसं नाही रे, तुझा काही तरी गैरसमज झालेला दिसतोय. मला तुझी काळजी बाटते रे! गोदी, आम्हाला 
तुझा खूप आदर वाटतो. म्हणून तर मी आमच्या सगळ्यांच्या बतीनं तुझी विचारपूस करायला आलोय. '" 

“'कायविचारायला आलायस तू?'" 

“*आदरणीय गोदी, तुम्ही का रडत असता? प्रत्येकजण तुमच्या रडण्याविषयी नोलतो. पण आपल्यापैकी 
हौदातला एक मित्र सतत रडताना पाहून मला ते बघवेना म्हणून आलो मी.'” 


गोदीचा समुद्र ० ११ 


महाकाय कासव काहीच बोललं नाही. अविश्वासानं त्याच्या लालसर डोळ्यांची उघडझाप झालेली पुलूला 
दिसली आणि मग त्याच्या तोंडातून शब्द बाहेरपडायला लागले- 

“अहाहा! समुद्र... समुद्र! मला समुद्रात जायचंय. आत्ताच या क्षणी. या हौदात यापुढं मी राहू शकत नाही. 
या हौदाच्या कोठडीतून कुणी माझी सुटका करील का? इथून बाहेर जायचंय मला''- तो बोलायचा थांबला 
आणि त्याच्या डोळ्यांतून मोड्ठाले अश्रू बाहेर पडायला लागले. आवंढा गिळून तो पुन्हा बोलायला लागला. 
““मानवी हातांनी बांधलेल्या सिमेंटच्या भिंतीत राहणं किती भयानक आहे. आपल्या डोळ्यांसमोर आहे पारदर्शी 
काचेचा, थंड, कठीण पडदा. किती वेळा मी वेड्यासारखा समुद्राकडे धाव घ्यायचा प्रयत्न केला. परिणाम काय 
तरत्या काचेच्या भिंतीवर माझं डोकं आदळलं. 

'पण मला हे समजत नाही. ही माणसं प्राण्यांना अशी पिंजऱ्यात, हौदात कोंडून का ठेवतात? आणि 
आपल्याकडे पाहून त्यांना कसला आनंद मिळतो? समज, हेच उलटं केलं तर! त्यांची कातडी सोलून, कातडीचे 
ढोल करून ढम ढम बडवले तर! त्यांच्या केसांचे दोर बळले तर! त्यांच्या मुलांचं कोबळं मांस खाल्लं तर! 
मोठ्यांच्या वातड मांसाचं सूप करून भुरकलं तर! नर आणि मादी यांचं मांस वेगळं करून विकायला टांगून ठेवलं 
तर! शेकडो वर्षांपासून माणूस आपल्याशी असंच वागत आलाय. 

माणसाला सर्वांत क्रूर शिक्षा द्यायची असेल तर काय करायचं सांगू? त्यांना पिंजऱ्यात कोंडून ठेवायचं. मग 
आपल्यासारखे प्राणी त्यांना बघायला जातील. पिंजऱ्यात दाटीवाटीनं राहणाऱ्या माणसांकडे बघून हसत हसत, 
आईस्क्रीमचे कोन खात खात चेष्टा करतील. असं झालं तरच कदाचित माणसाला पिंजञर्‍्यातल्या प्राण्यांची दु:खं 
काय असतात, हे समजेल. पण नाही, नाहीच समजणार त्यांना. शेवटी ती माणसंच ना! 


मला तर माझ्या मनातला तो निळाशार अथांग समुद्र अजूनही डोळ्यांसमोर दिसतो. भिंतीचा अडसर 
जसलेल्या त्या समुद्रात मला जर मुक्तपणे पोहायला मिळालं, तर त्यासाठी मी माझे प्राणही द्यायला तयार आहे. '' 

गोदीचं बोलणं ऐकून भारावलेल्या पुलूनं संथपणे मान हलवली. “तुला समुद्रात जायचंय याची आम्हाला 
खरंच कल्पना नव्हती. या मत्स्यालयापेक्षाही सुंदर असं जगात काहीच नाही हेच आम्ही आजपर्यंत एकत आलो 
आहोत. आमचे आजोबा, पणजोबासुद्धा हेच सांगायचे. पण तू काळजी करू नकोस. तुझ्यासाठी काय करू 
सांग, त्यासाठी आमची सर्वांची ताकद लावण्याची आमची तयारी आहे. कारण तू जरा आमच्यापेक्षा वेगळा 


आहेस-'"' असंम्हणून पुलू एकदम बोलायचा थांबला, त्याला बहुधा वाटलं असावं, की आपण फार बोललो. 

“काय म्हणालास? वेगळा? मी? म्हणजे विक्षिप्त, वेडा; असंच ना? तुम्हा माशांना बडनडायची सवयच 
आहे. आणि तुम्ही वाट्टेल ते बोलता. तू एक लहान मासा इथं येऊन या हौदातून माझी सुटका करीन म्हणतोय. 
'किती वेडेपणाचं हे. अरे, वेडे आहात तुम्ही. या हौदाबद्दल काय वेडगळ कल्पना आहेत तुमच्या. छान आयुष्य 
काय, स्वर्गसुख काय? पण त्या विशाल समुद्रापुढं हा हौद म्हणजे घाणेरड्या पाण्याचा एक छोटा कप आहे 
म्हणेनास.'* 

'यलोटेलला आश्चर्याचा धक्काच बसला. हे इतकं सुंदर मत्स्यालय, हा आपला हौद म्हणजे काहीच नाही? 
तुच्छ? घाणेरडा? आता निरर्धक कोण बोलतंय? आता मला समजतंय गोदी, की प्रत्येकजण तुझी टर का 
उडवतात ते. तू ऐकलं आहेस का, आम्ही आमच्या या सुंदर घरावर काव्य रचलं आहे. इथल्याइतकं सुंदर 
आयुष्य इतर कोठेच नाही. इतकं सुंदर घर कोठेच नाही. असं आहे ते गाणं - ऐक ऐक - ते गाणं - 

“आम्ही जन्मलो, आम्ही वाढलो, 

इथंच, इथंच, कायम इथंच! 

नित्य असू आनंदी, कधी नसू भुकेले. 

'एकदिलानं, एकमतानं , 

काही नाही समस्या, सगळं कसं छान, 

हेमत्स्यालय, हे आमचे घर, 

सुंदरछान छान घर...'' 

“बस, पुरे झालं. तू माझी समजूत घालायला आलायस, का मदत करायला? आणि खरंच करणार आहेस 
'का? मला अशा सिमेंटच्या भिंतीत बंदिस्त झालेलं, विचित्र प्राण्याचं आयुष्य नको आहे. मला निसर्गात परत 
जायचंय, कळतंयका हे तुला? खऱया निसर्गात. 

“खरानिसर्ग?'' 

“हो हो. खरा निसर्ग. तो काही या घाणेरड्या डबक्यासारखा नाही. या डबक्यात पोहताना तुम्हाला काय 
वाटतं. तुम्ही स्वतंत्र आहात? या डबक्यात राहून त्या अफाट समुद्राबद्दल सांगणंसुद्धा फार अवघड आहे. तुम्हा 
माशांच्या कल्पना म्हणजे..." 

मोटुं कासव बोलण्याच्या नादात रडायचं विसरून गेलं. 

“तो खडक दिसतोय नं तुला? तो काही खरा नाही. तो प्लॅस्टिकचा आहे. तो इथंच कित्येक वर्षेपडलाय, 
'पण एकदाही त्याला चिर पडली नाही, की त्याचा टवका उडाला नाही आणि जिवंत सागरी वनस्पती म्हणजे 


गोदीचा समुद्र ० १४ 


“समुद्र-तण' त्याच्यावर उगवतच नाही. आणि बघ बघ, जे 'समुद्र-तण' आहे ना, तेही खरं नाहीयेय. 
वर्षानुवर्षेएकाच ठिकाणी राहिलंय. मित्रा, मी सांगतोय ते तुला समजते आहे ना? मानवी हातांनी बनलेल्या या 
जगात तुमचा जन्म झाला. खरं कोणतं, खोटं कोणतं हे तुम्हाला कसं समजणार? खरा निसर्ग जिवंत असतो, तो 
वाढतो, तो हलतो, तो बदलतो. छोट्या मित्रा, माझ्यावर विश्वास ठेव. तू स्वत: समुद्रातील निसर्गाचं सौंदर्य आणि 
आश्चर्यपाहशील, तर तुझं हृदय आनंदाने काठोकाठ भरून जाईल. अशा ठिकाणी जगायला मिळणं हे खरं जगणं 
नाही तर याला काय जगणं म्हणायचं ? काहीही माहीत नाही तुला आणि तरी तू अशा गोष्टी करतोस?"' 

यलोटेलच्या मनात कासवाविषयी दयाबुद्धी असल्यामुळे खरं तर तो त्याच्याशी बोलायला आला होता 
आणि आता लज्ञास्पदपणे त्यालाच रागावून घ्यावं लागत होतं. क्षणभर त्याचा थरकाप झाला खरा; पण त्यानं 

पुन्हा धाडस गोळा केले. 

“'हेबघ, या हौदातून तुझी सुटका झाली आणि तूसमुद्रात परतलास तर तू आनंदी होशील का? मग तरी तुझे 
अश्रू थांबतील का?" 

“अर्थात! असा किती निष्फळ प्रश्न हा! या मत्स्यालयात येऊन मला चाळीस वर्षं झाली. पहिल्यांदा तर 
मलाही हा स्वर्गच वाटायचा, तुझ्या गाण्यातला स्वर्ग. प्रत्येक दिवशी ठरलेल्या वेळी कोळंबी आणि लहान मासे 
मळा खायलामिळायचे. पाण्याचे तापमान वर्षभर एकसारखं असायचं आणि मला बरंनसे, तेव्हा मला औषधंही 
दिली जायची. मलाही वाटायचंकी हा स्वर्गच आहे.'' 

“पण लबकरच मला कळून चुकलं, की आयुष्य म्हणजे काही फक्त खाऊन लठ्ठ होणे, एवढेच नाही. 
तेव्हाच तुम्ही खरंतर जगता, जेव्हा तुम्ही स्वतंत्र असता. निसर्गात जगता. ही इथली जागा किती भयंकर आहे.” 

“टक लाबून पाहणाऱ्या लोकांच्या नजरा, त्यांची रोखलेली बोटं रोजच्या रोज पाहून माझं डोकंच फिरतं... 
देवारे, माझा आवडता समुद्र मला केव्हा बरं भेटेल? सूर्यप्रकाशात चमचमणाऱ्या समुद्राच्या पाण्यात पाय ताणून 
'पोहायचं, पाहिजे तेव्हा निवांत वल्हवायचं... यासाठी काहीही किंमत द्यायची, काहीही करायची माझी तयारी 
आहे... पणमला परत जायचंय! कुणी मला मदतकरील का? '' 

त्या महाकाय कासवानं निराशेनं त्याचं कपाळ काचेवर बडवलं. मग तो पार तळाशी गेला, त्याच्या 
डोळ्यांतून घळाघळा अश्रूबाहत होते. 


ण] 


गोदीचा समुद्र ० १५ 


मल्स्याळयातीळ -चवर्व 


गोडच अश्रू ढाळण्याचे कारण समजताच पुलू पाण्यातून सूर मारून हौदाच्या दुसऱ्या टोकाला 
आला. सकाळच्या सूर्याच्या किरणांमध्ये मत्स्यालय उजळून निघालं होतं आणि वातावरणात उत्साह 
भरला होता. मत्स्यालयाच्या गगनचुंबी इमारतीचा मनोरा प्रभातीच्या आकाशात उजळून निघाला 
होता. 

“मला कळलं, उठा, उठा आणि गोदी कासवाच्या रडण्याचं कारण ऐका” - पुलू ओरडला. 
हौदामधल्या पाण्यात इकडे तिकडे, खडकाच्या सावलीत, कोपर्‍यात झोपलेल्या यलोटेल आणि 
मॅकरेल माशांचे डोळे पुलूच्या ओरडण्याने सताड उघडले. अर्धवट झोपेत असलेल्या त्यांना 
पहिल्यांदा काही लक्षातच येईना, की हा साधासुधा, शांत स्वभावाचा यलोटेल एवढा अधीर 
कशामुळे झाला आहे. थोरल्या यलोटेलनं सगळ्यांना एकत्र बोलावलं आणि सुप्रभाती त्यांची बैठक 
सुरूझाली. 

*“शाब्नास पुलू, चांगलं काम केलंस. आता आपण त्याची आसवं ढाळणं थांबवू शकलो तर 
सर्वांच्याच दृष्टीनं ते चांगलं होईल, सांग बरं काय कारण आहे?'' 

*“सांगतो ना, त्यानं काय सांगितलं म्हायतेय! गोदीला आपला हौद नकोसा झालाय. तो आधी 


गोदीचा समुद्र ० १६ 


ध्ये राहात होता, त्या समुद्राच्या आठवणीनं तो व्याकूळ झालाय. तिथं परत जाण्यासाठी 
प्राणसुद्धा द्यायला तयार आहे.'' 

मॅकरेल पाण्यात गोल गोल कोलांट्या उड्या घेत तोंडाची वारंबार उघडझाप करत पुलूला 
- “काय? हे कासव म्हणजे ना- दिसायला तर अजब आहेच, त्याचे विचारही अजबच 
हौदातून बाहेर पडून या गगनचुंबी इमारतीवरून तो बाहेर निसटू शकेल असं त्याला वाटलंच 
काही तरीच वायफळ बडबडतोय तो.'' 

मला पण तो समुद्र माहित्येय. त्याच्या नुसत्या आठवणीनेसुद्धा माझ्या अंगावर काटा उभा 
खरोखरंच थोरल्या मॅकरेलचं सारं शरीर थरथरलं. इतकं की, पाण्यात तो वेडावाकडा झाला. 
थांग समुद्रात मीसुद्धा काही वर्ष काढलीयत. फार भयानक जग आहे.ते. त्यामध्ये विषारी साप 
ञहेत, दात काढून आपल्या शेपटीचा चावा घ्यायला टपलेले शार्क मासे आहेत. भीती आणि मरण 
वांचं आगरच आहे ते भयंकर जग. शिवाय ते सुळेवाले भयंकर मोरे इल, सापापेक्षाही भयंकर विषारी. 
उ्ाद्या खडकाखालून केव्हा झडप घालतील सांगता येत नाही...” त्या नुसत्या आठवणीनं मोठ्या 
अॅकरेलचा कापरा आवाजही थांबला. 

**पण गोदीनं तर असं काहीच सांगितलं नाही. तो तर म्हणत होता की, तो समुद्र इतका अथांग 
आणि अफाट आहे की, प्रत्येकाला तिथं स्वतंत्रपणे आरामात जगता येतं, तिथले मोठाले खडकसुद्धा 
आपल्या डोळ्यांसमोर वाढताना दिसतातम्हणे.'* 

“बाप रे! काय एकेक या कासवाच्या गोष्टी.'' थोरल्या मॅकरेलची बायको ओरडली, * मला 
सांगा बरं, इथं या हौदात राहणार्‍यांमध्ये काय कमी ताकद आहे? इथं राहणारे काय जगत नाहीत का? 
म्हणजे माझंच उदाहरण घ्या ना. इतरांसारखीच जोमानं मीही जगते आहे ना?'” असं म्हणून 
मोठठ्यांदा हसत तिनं तिचे पंख उभे केले आणि पंखाची जोरदार उघडझाप केली. थोरल्या 
मॅकरेलजवळ तरंगणाऱ्या सर्व यलोटेल आणि मॅकरेलनी याला संमती दर्शविण्यासाठी आपापली 
डोकी हलवली आणि सगळेजण एकमतानं, एका आवाजात गोदीला आणि त्याच्या त्या वेडपट 
स्वप्नाला कुचेष्टेने हसायला लागले. 

थोरल्या यलोटेलनं हा सगळा गोंगाट ऐकला, पाहिला आणि शांतपणे, गंभीरपणानं सर्वांना गप्प 
राहायला सांगितले- 

“हे बघा एक मिनिट, तुमचा गोंगाट जरा कमी करा. मीसुद्धा इथे येण्यापूर्वी समुद्रात दीर्घ काळ 
राहिलो आहे. मला महाकाय कासवाच्या भावना समजतात, तो काय म्हणाला तेही मला समजलं. 
गोदीचा समुद्र ० ९७ 


जसजसं माझं वय वाढत आहे तसतसा हा सिमेंट आणि काच यांनी बनवलेला हा कृत्रिम हौद आणि 
प्लॅस्टिकचं 'समुद्र-तण' यांचा मलाही तिटकारा वाटू लागला आहे. कासव म्हणतो, तसं खऱ्या 
समुद्रासारखी राह्यला सुंदर जागा दुसरी कुठलीच नाही. खरंच पोहत पोहत तुम्ही कुठेही जा. कितीही 
दूर॒जा - त्याला अंतच नाही. '' छोटा यलोटेल डोळे विस्फारून हे ऐकत होता. 

“समुद्र म्हणजे मुक्ती. कितीतरी लहान प्राणी तिथं राहतात, भूक लागली की पोहत असताना 
फक्त तोंड उघडायचं, की अन्न पोटात. काही चिंताच नाही.” 

“मला- मलासुद्धा या दोघांप्रमाणे त्या समुद्रात जायला आवडेल, अगदी लगेचंच.'' 

““थांब, अधीर होऊ नकोस. निसर्गातल्या या मुक्त दुनियेची दुसरी बाजू आहे. या जगात जे सबल 
आहेत तेच, टिकतात. आणि सबल कोण, जीवनाच्या लढाईत जिंकणार कोण हे ठरबिणं काही एवढं 
सोपं नाही. लहान मासे छोट्या प्लॅक्टनना खातात, तर मोठे मासे लहान माशांना खातात आणि शार्क 
मोठ्या माशांना खातो.'* 

“अगदी खरंय. '' जमलेल्या समूहातला एक मासा म्हणाला, “आणि शार्क, जो सर्वांत भयंकर 
आणिसामर्थ्यशाली आहे त्याला माणूस प्राणी मारतो. ' 

थोरला यलोटेल म्हणाला, “आपली चर्चा मुद्दा सोडून थोडी बाजूला गेली आहे. असो. पण 
थोरल्या मॅकरेलनाई असं बघा, एकदा का विशाल समुद्रात मुक्त पोहायचा अनुभव तुम्ही घेतला, की 
या बांधलेल्या सिमेंटच्या हौदातल्या जीवनात काहीच गंमत नाही हे तुम्हाला कळेल. गोदीला आता 
चांगलंच कळून चुकलंय की, निव्वळ खाणं आणि जिवंत राहणं हे काही खरं जगणं नाही. कृत्रिम, 
कचकड्याच्या समुद्री वनस्पती, खोटे खडक, विजेचे दिवे हे सगळं खऱ्या सौंदर्यापुढे, समुद्राच्या 
चवीपुढे, सूर्यप्रकाश आणि मोकळ्या आभाळाखालच्या वार्‍्यापुढे अगदी तुच्छ आहे. हो एक गोष्ट 
अंमळ खरी आहे, की ज्या जगात फक्त ताकदवानच जगू शकतात, त्या जगातलं जीवन घाबरवणारं 
आहे नक्की; पण आपल्या कासव मित्राला एवढी त्याची भीती नाही. त्याच्या संरक्षक कवचात जाऊन 
तो शत्रूपासून संरक्षण करू शकतो. त्यामुळे त्याच्या समुद्राकडे परत जावं असं त्याला का नाही वाटू? 
मलाही वाटतं ना बरेच वेळा की जावं समुद्राकडे. '' 

थोरल्या यलोटेलचं बोलणं जुन्या दिवसांच्या सुरम्य आठवणींनी इतकं ओथंबलं होतं, की ते 
पाहून थोरल्या मॅकरेलचे ओठ जणू शिवले गेले. हौदातलं संथ शांत पाणी पुन्हा पुलूच्या अधीरपणानं 
घुसळलं गेलं. 

**आपण त्याच्यासाठी काही करणार आहोत की नाही. महाकाय कासवाचं दु:ख हलकं करायचं 
गोदीचा समुद्र ० १८ 


आपण ठरवलं होतं ना? तर मग इथून खूप दूर असलेल्या समुद्राकडे परत जायला त्याला आपण मदत 
करायला हवी. '' 

हे ऐकल्यावर थोरल्या यलोटेलचे पंख सावकाश हलले. या वेळच्या त्याच्या बोलण्यात पूर्वीचा 
जोम नव्हता, '*अरे तू म्हणतोस खरं, पण हे व्हायचं कसं? या मत्स्यालयातून सुटायची आपल्यालाही 
माशा नाही. या महाकाय कासवाला पाय आहेत हे खरे. तो चालूशकतो, पण असा कोणता चमत्कार 
होणार आहे, की हे त्याचे कवचाचं धुड वागवत या गगनचुंबी इमारतीचे १०० मजले उतरून तो पळून 
? म्हणजे काय तर, त्या महाकाय कासवाच्या अश्रूंनी भरलेल्या या हौदामध्ये आपल्याला 
कायमचं, आयुष्यभर राहावं लागणार आहे. आणि तो आपला सतत अश्रू ढाळत राहणार आहे.'' 

“*जरा तुझा माशाचा मेंदू वापर, '' थोरल्या मॅकरेलची मावशी गुरगुरली, ' कासवाचे अश्रू आणि 
आपले अश्रू या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आपण चक्क त्याच्याकडे दुर्लक्ष करावं. त्याहीपेक्षा चांगलं 
म्हणजे आपण त्याला थांबवूया.'* 

पुलू म्हणाला, “मला असं वाटतं, की या मत्स्यालयात राहणारे आपण सर्वजण मित्र आहोत. 
मला बाटत होतं की, आपण सर्वजण एकत्र येऊन त्याच्यासाठी काही करू शकू, पण छे! काय 
उपयोग?" पुलूने निराशेनं आपले डोळे फिरवले आणि त्याचा आवाज उतरला. 

जवळच तरंगणारा एक छोटा मॅकरेल आपलं डोकं वर-खाली हलवत राहिला. 

“असं केलं, तर? ज्यांना समुद्र माहिती आहे अशांपैकी कुणीतरी, म्हणजे थोरल्या मॅकरेल किंवा 
यलोटेल यांपैकी कोणीतरी कासवाकडे जातील आणि समुद्रातल्या जीवनाच्या सुखद आठवणींना 
उजाळा देतील. त्यामुळे त्याला किती बरं वाटेल नाही का? 

“अंहं, हे तर मुळीच नको. कदाचित त्यामुळे महाकाय कासव आणखीनच दु:खी होईल. 
उद्याची स्वप्न आपल्याला उमेद देतात. पण भूतकाळातील स्वप्ने नाउमेद करतात. मग आता काय 
करायचं?" 

मत्स्यालयाच्या हौदाच्या तळाशी सगळे मासे विचारमग्न होऊन थांबले होते. सकाळच्या 
सूर्यप्रकाशात हा हौद उजळून निघाला होता. माशांपैकी कोणी अजून सकाळच्या न्याहारीला 
शिवलंही नव्हतं. 

तेवढ्यात त्यांच्या खाली असलेली वाळू हलली आणि जाड कवचाचा खेकडा आपल्या नांग्या 
हलवत आणि पाय मारत माशांसमोर आला. 

“काय चाललंय काय इथं? एवढ्या सकाळी एवढा आवाज तरी कशासाठी करताय? मी 


गोदीचा समुद्र ० १९ 


बर्‍याचदा पाहिलंय, की तुम्ही मासे तोडांची उघडझाप करीत असता. तेव्हा मला वाटायचं की, 
खाण्याच्या विचारानं तुम्ही ओठ चाटताय. तुमच्या नुसत्या तोंड हलवण्याने तुमच्या मनात काय 
चाललंय ते मला कसं समजेल? ठीक आहे, आता सांगा बरं, काही अडचण असेल तर मी सल्ला 


द्यायला तयार आहे.'' असं म्हणून खेकड्यानं आपल्या तोंडातून पांढऱ्या बुडबुड्यांची माळच बाहेर 
सोडली आणि ते बुडबुडे तरंगत पाण्याच्या पृष्ठभागावर आले. 
थोरला यलोटेल म्हणाला, “मित्रा खेकड्या, आम्हाला कळत नाहीयेय, की या हौदातून बाहेर 


ऊस पडता येईल?" 

खेकड्यानं सावकाश आपले आकडे खाली घेतले, ते त्या वाळूवर बिसावले. ''म्हणजे तुम्हा 

वलोटेल माशांना इथून सुटायचंय की काय?” 
“नाही, आम्हाला नाही. आम्ही इथं या मत्स्यालयात समाधानी आहोत. तुम्ही ते महाकाय 
कासव बघितलंत का? कायम आसवं गाळणारं? ते म्हणतंय, की त्याला पुन्हा निसर्गात जायचंय. इथं 
] कायम दु:खात असतं. आम्हा माशांना काय उपाय करावा कळत नाही. पण या प्रचंड प्राण्याला 
इतक्या सगळ्या लोकांना चुकवून आणि ३०० मीटर उंच असलेल्या या गगनचुंबी इमारतीतून खाली 
उतरवायचं तरी कस? त्याचं प्रचंड धूड बघता त्याला उचलायला आणि घेऊन उडायला निदान १० 
हजार सागरी जल पक्ष्यांचं एकत्र बळ पाहिजे आणि ते कसं बरं शक्‍य आहे?'' सगळेच मासे त्या 
कल्पनेनंहसायला लागले. पण श्रीयुत खेकडा मात्र काही क्षण विचारमम्न अवस्थेत तिथे बसले. 

“सोपं आहे. अगदीच सोपं.'' खेकड्यानं आपले लांब आकडे पाण्यात मोठ्या 
जञात्मविश्वासानं हलवले. प्लॅस्टिकची समुद्री गवताची एक कांडी त्यानं पकडली आणि सहजरीत्या 
तिचे दोन तुकडे केले. 

“महाकाय कासवालासुद्धा अडचण नाही. मी जरी अगदी नगण्य दिसलो तरी जगाची रीत मला 
माहीत आहे. लोकांना वाटत की आम्ही आपले नुसतेच जगतोय झालं. बिचार न करता. पण या 
मत्स्यालयाच्या तळातून मी सगळ्या जगाचं निरीक्षण करत असतो. '' 

त्याला अडवत पुलू म्हणाला, * "पण खेकडेभाऊ, गोदीसाठी काय करता येईल?”' 

*'गोदीनं फक्त आजारी असल्याचं सोंग आणायचं. माझ्या काही मित्रांनी तो उपाय केलाय आणि 
'थून बाहेर पडण्यात त्यांना यशही आलं आहे. असं बघा, की आपल्या हौदात एक जरी प्राणी आजारी 
पडला, तर त्यामुळे सगळंच पाणी खराब होईल. लोकांना सर्वांत नावडती गोष्ट म्हणजे आपलं 
आजारपण. पण एक विचार मात्र मनात आल्याशिवाय राहत नाही, की इथून सुटका करून घेतलेल्या 
माझ्या दोन मित्रांचा शेवट कुठे झाला विचाराल, तर माणसाच्या जेवणाच्या ताटात एक खायचा पदार्थ 
म्हणून! आजारपणाचं सोंग जर नीट नाही झालं तर त्याचा शेवट मानवाचा राग ओढवून घेण्यात होतो. 
कोणाही माणसाला आपण फसवलं गेलो आहे, याचा फारच राग येतो. तुम्हाला माणसापुढे नाटकच 
करायचं असेल, तरते पक्कं वठलं पाहिजे.” 

“तुमच्यातले काही मासे रंगीत आहेत. काहींचे आकारच खडकासारखे किंवा समुद्री 
उनस्पतीसारखे आहेत. काहीजण पाहिजे तेव्हा रंग बदलू शकतात, पण दुर्दैवानं माणसाला या 

गोदीचा समुद्र ०२३ 


सगळ्याची माहिती आहे. आता राहता राहिली या महाकाय कासवाची गो! तो चांगलं सोंग वठवू 
शकेल आणि अर्थातच असे काही महाकाय प्राणी सोंग नीट वठलं नाही, तरी लक्ष वेधून घेतातच. '' 

श्रीयुत खेकडेबुवा काही अंतर तिरकं चालत गेले आणि आपण किती महान आहोत असा भाव 
चेहऱ्यावर आणून पुन्हा बोलूलागले. 

“पण अलीकडे माणसं हळूहळू बदलायला लागली आहेत. पूर्वी लोकं आमच्याकडे ज्या 
नजरेनं बघायची ते मला आठवतं. मला पकडून या हौदामध्ये सोडलं, ते फार भयंकर होतं. त्यांना 
वाटायचं, की या जगावर फक्त त्यांचीच सत्ता चालते. बाकी सगळे प्राणी अगदी तुच्छ आहेत.” 
खेकड्याच्या चेहऱ्यावर नाराजी उमटली. त्यानं आपलं डोकं काही वेळ हलवलं. तो पुढे म्हणाला, 
*'पण अलीकडे माणसाच्या हे लक्षात आलंय, की पृथ्वीवरचे ते एकमात्र महत्त्वाचे प्राणी नाहीत. खरं 
तर जेव्हा त्यांचं स्वत:चं अस्तित्वच धोक्यात आलं, तेव्हा त्यांना इतर प्राण्यांचं महत्त्व लक्षात आलं 
आणि ते इतर प्राण्यांची दखल घ्यायला लागले. ते सगळे एकजात खोटारडे आहेत, खोटारडे! ते जे 
बोलतात किंबा जे करतात, त्यावर माझा अजिबात विश्वास नाही. पण सांगता येत नाही...” 

पुलू अधीरपणे म्हणाला, “मला नेहमी असं वाटायचं, की तुम्ही म्हणजे मठ्ठ, गोंधळलेले, 
या आहात म्हणून. पण तुमच्या पायात जेवढे सांधे आहेत तेवढे शहाणपण तुमच्या 

आहेकी!" 

खेकड्यानं गंभीरपणानं पुलूचं बोलणं ऐकून घेतलं. जणू त्याला तशी अपेक्षा होतीच. 

“तुला मी मठ्ठ वाटलो? कुणाशी तुलना करतोस तू माझी? अरे, तुझ्या विचारांची झेपच किती? 
जेलीफिशसारखी. शार्क मासा त्याला लगेच पकडून खाऊनही टाकतो. मी माझ्या चालीनं चालतो 
आणिया विशाल सृष्टीमध्ये स्वतःच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ते शहाणपण तुमच्याकडे असायलाच 
हवं... नाहीतर...'' असं म्हणून ते दूर कुठेतरी नजर लावून बसले. जणूकाही भूतकाळातील काही 
गोष्टी त्यांना आठवत होत्या. ते मेल्यासारखे पडून असतात, असं दाखवतात की त्यांचं तुमच्याकडे 
लक्षच नाही. मग ते अचानक झडप घालून तुम्हाला पकडतात. पण जेव्हा त्यांचं पोट भरलेलं असतं 
तेव्हा अतिशय रुचकर लहान मासासुद्धा त्यांच्या तोंडाजवळून पोहत जातो. सगळे कसे छान मित्र 
असतात. अर्थात या आयुष्यातल्या मूलभूत गोष्टी सर्वांना माहीत आहेतच नाही का?" 

आणि चेहऱ्यावर आणखी महान भाव आणून, आपले आकडे हलवत खेकडे महाशय पाण्यातून 
सर्रकन निघून गेले. 


गोदीचा समुद्र ० २४ 


-ऱरोदी न्योजञठठवतो 


झाडल्या चर्चेची माहिती गोदीला देण्यासाठी सर्व माशांनी पुन्हा पुलूलाच पाठवायचं ठरबलं. एव्हाना 
संध्याकाळ झाली होती आणि मत्स्यालयातून सर्व गर्दी निघून गेली होती. पुलू पोहत गोदीकडे गेला. अगदी 
जवळ जाऊन तो त्याच्या कानामध्ये बोलू लागला. त्याला सारखं वाटत होतं, की आपण कितीही हळू 
आबाजात बोललो, तरी त्या माणसांना ऐकू जाईल कारण माशांच्या हालचालीची रात्रंदिवस नोंद ठेवण्यासाठी 
बहुधा त्यांनी या हौदामध्ये मायक्रोफोन ठेवले असण्याची शक्‍यता होती. 

महाकाय कासव आपल्या नेहमीच्या जागी तरंगत होतं आणि नेहमीप्रमाणे त्याच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहत 
होते. सुरुवातीला त्यानं काही जास्त लक्ष दिलं नाही, पण जेव्हा खेकड्याने सुचविलेल्या उपायाबद्दल, म्हणजे 
गोदीनं आजारी असल्याचं सोंग वठवावं त्यावर लोकांची प्रतिक्रिया काय होईल, याबद्दल पुलूनं सांगितलं, 
तेव्हा मात्र कासबाचं हृदय आनंदानं उचंबळून आलं. त्यानं आपले पाय जोरजोरात हलविले आणि आपलं डोकं 
इतक्‍या जोरात हलवलं, की त्याचं ते धूड पाण्यात वर-खाली हाललं, डचमळलं. 

“वा! वा!'' गोदी ओरडला, तो इतका उत्तेजित झाला होता, की त्याच्या पाठीवरचं कवच तो आत्ताच 
काढून टाकतो की काय असं बाटाबं त्याचा आनंद पाहून. पुलूही खूप खूष झाला. कासबाच्या आनंदाची लागण 
पुलूलाही झाली. 


गोदीचा समुद्र ० २५ 


दुसर्‍याच दिवशी गोदी आजारी पडला. इतका की, त्याची जीभ त्याच्या तोंडाबाहेर लोंबकळू लागली. 
त्याला पाहणाऱ्याला नक्कीच तो खूप आजारी आहे असे वाटले असते. त्याच्या पाठीबरचं प्रचंड कवच थोड्या 
थोड्या वेळानं हालत होतं आणि हौदाच्या काचेच्या भिंतीवर ते आदळून त्याचा थडथड आवाज होत होता. 


त्याचे डोळे सताड उघडे होते आणि पौर्णिमेच्या चंद्राप्रमाणे गोल दिसत होते अन्‌ त्याची नजर सर्वांकडे जणू 
मदतीची याचना करीत होते. 


सापण आजाराचं सोंग इतकं उत्कृष्ट बठवल्याचं गोदीलाही खूप आश्चर्य वाटलं. एका रात्रीतच तो कसबी 
ज्ञाला जणू. महाकाय कासवाची ही अवस्था पहिल्यांदा कुणाच्या लक्षात आली असेल, तर हौदाच्या 
जणडेत्ला नाक लावून पाहणार्‍या एका मुलीच्या. आपल्याकडे कुणीतरी बघतंय हे जेव्हा गोदीला कळले तेव्हा 
ज्यात जास्त डुनक्‍्या काय घ्यायला लागला आणि वेदना असह्य होत असल्यासारखा डोळेही गरगर 
स्वावला लागला. 


“आई, ते बघ, बिच्चारं कासव कसं करतंय. त्याला काही तरी होतंय. आई, काही तरी कर ना गं, काय 
झालंय त्याला? बघना, मला तर ते बघवत नाही.” 

त्या मुलीच्या आईनं आजारी कासवावर नजर टाकली आणि मत्स्यालयात काम करणाऱ्या कुणाला तरी 
गाठायला धाब घेतली. ''बैताग आहे बुबा, हे इथले प्राणी आणि त्यांना पहायला येणारी ती लोकं म्हणजे 
डोक्याला ताप, '' असं काहीसं बडबडत एक कर्मचारी आला, पण गोदीची अवस्था पाहून तो थेट टेलिफोनकडे 
धावला आणि मत्स्यालयातील पशू-प्राण्यांच्या तब्येतीची देखभाल करणाऱ्या पशुवैद्याला त्यानं फोन 
लावला. हे सगळं सुरू होतं, तेव्हा ही 55 गर्दी हौदापाशी जमली आणि कासवाची अशी अवस्था पाहून त्या 
लोकांच्या डोळ्यांत वेदना आणि सहानुभूती दाटून आली. काही लोकांच्या डोळ्यांत तर अश्रूंनी गर्दी केली. या 
वेळी मात्र लोकांच्या नजरांचा गोदीला राग आला नाही. काचेच्या बाहेर उभ्या असलेल्या लोकांना 
आपल्याबद्दल वाटणारी कळकळ पाहून गोदीचं मन आनंदानं, कृतज्ञतेनं भरून आलं. तोंडाबाहेर लुळ्यासारखी 
लोंबती जीभ ठेवलेल्या त्याच्या अबतारामुळे आपलं सोंग खरंचच चांगलं बठलं असल्याबद्दल गोदीची खात्री 
पटली. आता इथून आपल्या सुटकेची योजना यशस्वी होणार, याबद्दल त्याची पक्ती खात्री झाली. 

पशुबैद्य सुटीवर होता. तो आपली सुटी रद्द करून त्वरेनं मत्स्यालयात आला. काही वेळ त्यानं गोदीचं 
निरीक्षण केलं आणि गोदीच्या काचेच्या बाहेरच्या अंगाला, 'महाकाय कासव आजारी आहे,' अशी पाटी 
लावावी म्हणून त्यानं हुकूम दिला. हे केल्यावर तो मत्स्यालयाच्या व्यवस्थापकाकडे आपला अहबाल द्यायला 
गेला. “तुम्ही काही म्हणा, पण महाकाय कासबाचा अंत आता समीप आला असावा असे लक्षण दिसते आहे. 
त्याच्या तोंडातून पांढरा फेस बाहेर येतो आहे. पशुवैद्यकशास्त्राच्या कॉलेजमधल्या माझ्या कोणत्याही 
शिक्षणात ही लक्षणं सांगितली नव्हती. 

'कासवाऐबजी माणसात ही लक्षणं दिसली असती, म्हणजे पोटातला स्राव बाहेर पडणे, तर त्यावरून ही 
केस न्युरॉसिसची ठरते. सामान्यपणे माणूस समाजाशी अनेक जोखडांनी बांधलेला असतो. कचेरी, घर, 
बैयक्तिक - कौटुंबिक समस्या आणि अतृप्त इच्छा. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे तो अस्वस्थ होतो. बरं 
होण्यासाठी या सगळ्या ओझ्यापासून तो मुक्त झाला पाहिजे! आपण मुक्‍त आहोत असं त्याला वाटलं पाहिजे. 
'पणया महाकाय कासवाच्या बाबतीत काय करता येईल ते कळत नाही.” 

पशुवैद्यानं आपलं गुंतागुंतीचे स्पष्टीकरण देऊन गोदीची अशी अवस्था झाल्याच्या जबाबदारीतून आपली 
सुटका करून घेतली. 

“'माझा माझ्या कानांबर विश्वासच बसत नाही. '' मत्स्यालयाचा व्यवस्थापक आपला नेकटाय नीट करत 
म्हणाला. प्राणिजगतातील उच्चतर कोटीतल्या म्हणजे ज्याच्याजवळ अभिव्यक्तीसाठी बाकू आणि तर्क ही 
गोदीचा समुद्र ० २८ 


कौशल्यं आहेत, अशा मनुष्यप्राण्यांना होणारा खरं तर हा आजार; आणि तो या कासवाला झाला आहे त्यावर 
विश्वासकसा ठेवायचा?'' 

*“पण आता असं झालंय तर खरं. तसं तर या महाकाय कासवानं दीर्घ काळ सेवा दिली. तो आपल्या 
मत्स्यालयाचं मुख्य आकर्षण राहिला. आपण आपल्या *टॅक्सीडर्मिस्टला सांगून (पेंढा आणि रसायन यांच्या 
साह्यानं मृत प्राण्यांना जतन करणारे तज्ज्ञ) त्याचा रंग बदलण्यापूर्वी आणि कातडं खराब होण्यापूर्वी त्यात पेंढा 
भरून ठेवायला सांगू आणि लोकांना पाह्यला ठेवू. '* 

“अहो, अहो.'' पाठीमागून एक आवाज आला. ''मॅनेजर, अहो काय हे! जरा नीट विचार करून बोला! 
पेपरबाल्यांच्या आणि टीन्हीबाल्यांच्या कानावर हे पडलं तर काय होईल कल्पना करा जरा आणि ह्या मुलीनं 
ऐकलं तर?'' 

*'हे निसर्गप्रेमी आणि पर्यावरणवादी मंडळी चक्रमच असतात. खरं तर ही प्राणिसंग्रहालये आणि 
मत्स्यालये लोकांनी लोकांसाठीच केलेली असतात. त्या चक्रम निसर्गप्रेमींना प्राण्यांचा एवढाच जर पुळका 
असेल तर ते प्राण्यांचं मांस खाणं का बरं बंद करत नाहीत? जिथं तिथं ते गरज नसताना नाक खुपसत असतात 
आणि आम्हाला वैताग आणतात. ते काही नाही, यापुढं निसर्गप्रेमी मंडळींना मत्स्यालयात प्रवेश बंद. तशी 
पाटीच लावून टाकू." 

व्यवस्थापकांचं बोलणं ऐकून गोदीच्या शरीराचा थरकाप उडत होता. हाच तो माणूस, जेव्हा गोदीला 
पकडून इथं आणलं तेव्हा म्हणजे ४० वर्षांपूर्वी, तेव्हा वयानं लहान असलेला हाच माणूस मत्स्यालयात 
नोकरीला लागला. कासवाला त्याचा स्वभाव चांगलाच माहिती होता. 

थोड्याच काळात गगनचुंबी इमारतीतील मत्स्यालयातल्या महाकाय कासवाच्या आजारपणाची बार्ता 
शहरात सर्वांना कळली. गोदीनं आजारपणाचं उत्तम सोंग वठवलं, मत्स्यालयाच्या दारावर 'प्रवेश बंद' पाटी 
लागण्यापूर्वी छायाचित्रकारांनी त्याचे घेतलेले फोटो रोज वर्तमानपत्रात आणि दूरदर्शनच्या पडद्यावर झळकत 
होते. चिंतेचे सू_ आणि लोकमताचा रेटा जसा हळूहळू बाढत होता, तसं गोंधळून गेलेल्या मत्स्यालयाच्या 
व्यवस्थापकाला संचालक मंडळाची तातडीची गुप्त बैठक बोलवणं भाग पडलं. सर्व संचालकांपुढे खांदे पाडून 
आणि मान टाकून कंटाळवाण्या मुट्रेनं व्यवस्थापक उभा राहिला आणि म्हणाला- 

*'हे गोदीचं प्रकरण आता जगजाहीर झालंय. त्यामुळं आता कोंबडं झाकून ठेवण्यात काही अर्थ नाही. ही 
वार्ताहर मंडळी काळ्याचं पांढरं आणि खऱ्याचं खोटं करण्यात पटाईत असतात. गरजेप्रमाणे ते आपली मतं 
बदलत असतात. परिस्थिती सतत बदलत असते. या वस्तुस्थितीकडे ते चक्क दुर्लक्ष करतात. फाजील 
आत्मबिश्‍वासानं मनाला वाटेल तसं बरळत असतात. त्यांच्या नाक खुपसण्यामुळं आपली मात्र पंचाईत 


'गोदीचा समुद्र ०३० 


जलीय. त्या मौल्यवान कासवाला पेंढा भरूनही ठेवता येत नाही आणि विकूनही टाकता येत नाही.'' 

त्यानंतर गोदीला मत्स्यालयाबाहेर पाठवण्याची आपली योजना संचालक मंडळाच्या गळी 
उ्त्र्वण्याच्या खटपटीला व्यवस्थापक लागला. बैठक संपल्यानंतर त्यानं मृत प्राणी पेंढा भरून जतन करणाऱ्या 
उ्ज्ज्ञाला आपल्या कक्षात बोलावून घेतलं आणि सुरुवात केली. 

आता इथून पुढं तू जरा आपलं डोकं वापरून काम करत जा. एखादा प्राणी आजारी बिजारी 
उडल्यासारखा वाटला, तर त्याला हौदातून लगेच बाजूला काढ किंवा काचेवर कागद लाव किंवा काहीही कर, 
रण तो प्राणी लोकांना दिसू देऊ नकोस. आणि जर तुझं काम नीट केलं नाहीस तर, लक्षात ठेव. कामावरून 
ज्ाढून टाकीन आणि तुझ्या जागी दुसर्‍या कोणाला तरी भरती करीन. ' बिच्चाऱ्या पेंढातज्ज्ञानं पालथ्या पंजानं 
शापलं तोंड पुसलं, अन्‌ तो म्हणाला- 
*'अहो पण, माझी यात काहीच चूक नाही. ते कासव मेलं तर मी काय करणारना?"' 

“मूर्खा, हे सगळं तुझ्यामुळं झालंय. प्राण्यांकडे लक्ष ठेवण्याचं काम तुझं आहे, कोणता प्राणी पेंढा 
भरून ठेवायचा हे आधीच कळायला हवं तुला.'' हे बोलताना या महाकाय समुद्री कासवाला आता समुद्रात 
उरत पाठबणं भाग आहे, या विचारानं संतापलेल्या व्यवस्थापकाचा आवाज चढत चढत तो किंचाळू, ओरडू 
लागला. आता त्यानं त्याचा चष्मा काढला. त्याची फ्रेम कासवाच्या कवचाची बनली होती. बोलता बोलता 
त्याचे हातवारे एखाद्या वेड्या संगीतकाराने वाद्यवृंदासमोर करावे तसे होत होते. 

इकडे मत्स्यालयातील मुख्य हौदात गोदी आपल्या तोंडाची उघडझाप करत, धापा टाकत, 
उसासे सोडत बसला होता. मंडळाच्या बैठकीत काय झालं, त्याची काहीच खबरबात त्याला नव्हती. लोकांची 
गोदीमधली रुची कमी झाली आणि ते तिथून गेले की, गोदी पुन्हा आपल्या मूळ निरोगी अवस्थेत परतणार होता 
आणि प्रेक्षकांच्या पाठी वळल्या, की त्यांना जीभ दाखवून वेडावणार होता. तेवढ्यात पुलू आनंदानं गोदीकडे 
आला. 

“'ओरेमित्रा, ठाऊक आहे का तुला? मत्स्यालयाबाहेर लोकांनी फार गोंधळ, गडबड माजवली आहे. अरे 
काही जणं तर तुला मुक्त करावं म्हणून घोषणाही देत आहेत. तूजर या काचेला तुझा कान लावलास ना, तर तुला 
सगळ काही ऐकू येईल. असं दिसतंय, की लवकरच, अगदी पुढच्याच आठवड्यात तुझी मुक्‍तता होईल.'' ही 
आशादायक वार्ता गोदीला सांगताना पुलूच्या आवाजात सूक्ष्म असूयाही डोकावत होती. 

'हा5 हाउ हा5 गोदीला मनापासून हर्ष झाला होता. अरे वा, गोष्टी इथपर्यंत आल्यात तर! जरा नीट विचार 
केला तर असं लक्षात येईल की, ही माणसं बरवरच्या रंगाला भुलतात. मला जर हे आधी कळतं तर माझ्या 
आजञाराचं नाटकमी यापूर्वीच केलं असतं. हो5 हो5 हा5 हा5. गोदीला आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या. 


गोदीचा समुद्र ० ३१ 


“स्वच्छ सूर्यप्रकाशाच्या खाली 

सुंदरनिळा समुद्र 

उचंबळणाऱया त्याच्या लाटा, 

शंख, शिंपले, मासे, वनस्पती, 

सर्वांचा जीवनदाता... 
हाखरा निसर्ग... मला खरंच खूप आनंद झाला आहे. निसर्ग हेच माझं घर, मला तिथंच राह्यचंय.'' 

“खरंच, ऐकायला किती छान वाटतंय." पुलू म्हणाला, “रंगीत समुद्री वनस्पतींच्या, लाल प्रवाळाच्या 
मध्ये पोहायचं, पाहिजे तिकडे पोहत बागडायचं. खरंच स्वप्नच वाटतंय की हे, एक सुंदर स्वप्न!'' 

“पुलू, पण तुझं काय? तुला हे मत्स्यालय सोडायला आवडेल का? तुला त्या स्वाभाविक जगात राह्यला 
आवडेलका?"' 

महाकाय कासवाच्या चेहर्‍यावर असे भाव होते की, तो काही तरी विचार करत होता. 

“हो हो, का नाही? मी या मत्स्यालयात जन्मलो हे खरं, पण मला तिथल्या जीवनाचा आनंद घ्यायला 
नक्कीच आवडेल. इथले सगळे प्राणी इथं अगदी समाधानात आहेत असं दिसतं. त्याचं कारण काय, तर 
माणसानं निर्माण केलेल्या, विजेच्या दिव्याखाली त्यांचं आयुष्य चाललं आहे. तू म्हणतोस तसं मित्रा, 
निर्ऑनचे दिवे निसर्गमातेचं मत्स्यालय' असं नाव झळकवतात. पण हे नावापुरतंच. लोकांना फक्त इथं 
आकर्षित करायला. पण मला अस्सल गोष्ट बघायची आहे. निसर्गाच्या आश्चर्याँमध्ये मला राह्यचं आहे!'' 

*“'हं॑!5 हो. तुझ्या भावना समजतात हो मला, पण पुलू, एक लक्षात घे. तू या मत्स्यालयात वाढलायस. 
तुला कल्पना नाही, बाहेरच्या जगात किती अडचणी असतात. किती त्रास असतो ते. 

“तेसांगायला नकोच, '' पुलूम्हणाला “निसर्गात राह्यचं, ते जर एक सुंदर स्वप्न असेल, तर मला त्याचा 
त्रास, वेदना काय जाणवणार? नाही का?" 

*'हो, तेही खरंच.'' गोदीनं आपलं डोकं होकारार्थी हलवलं. पुलूच्या आशावादी बोलण्यामुळे, 
पुलूबद्दल त्याच्या मनात बंधुभाव उचंबळून आला. खरं आहे, पण'' महाकाय कासव गंभीर विचारात गढून 
गेलं. पुलू शिरस्ता सोडून गोदीची विचारपूस करायला आला होता, त्यानं गोदीच्या सुटकेसाठी नामी युक्ती 
शोधली होती. खरंच तो छोट्या यलोटेलचा क्रणी होता. पुलू तर स्वप्नात असल्यासारखा स्वत:शीच बडबडत 
तरंगत होता. ते ऐकून कासवाचा उर भरून आला. 

**'गोदीसारखच मलाही जायचंय. कसंही करून मला त्या महान निसर्गाचं दर्शन घ्यायचंय, आतापर्यंत 
मला कधीच त्याच्या दर्शनाची संधी आली नव्हती मला ती घ्यायची आहे. 


गोदीचा समुद्र ० ३२ 


गोदीचे डोळे अंत:प्रेरणेनं चमकले आणि त्याच्या तोंडून शब्द बाहेरपडले. 

“'पुलू, माझ्या मित्रा, तुला इथून खरंच बाहेर पडायचं आहे, याविषयी माझी खात्री झाली. तू हे नकी 
वरवरचं बोलत नाहीस ना? तुला खरंच गंभीरपणानं असं वाटतंय ना?”' 

“मग, तुला काय वाटलं मी खोटंबोलतोय?'* 

“मग ठीक आहे, आपण दोघं मिळून इथून सुटका करून घेऊ. तू नक्कीच समुद्रातल्या जगण्याच्या 
कसोटीला उतर्शील, पण त्यासाठी निश्चयाचं पक्कं बळ हवं. त्याशिवाय कशाची सुरुवातसुद्धा करता येणार 
नाही. 

गोदी थांबून म्हणाला, *'खूप वर्षांपूर्वी, जेव्हा मला इथं आणलं गेलं, त्या वेळची एक गोष्ट मला 
ञआठवतेय.'' असं म्हणून मान एका बाजूला वळवून तो आठवू लागला. “मला आठवतंय, की समुद्र 
किनाऱ्यावरून एका छोट्या हौदातून ट्रकमधून मला इथं आणलं होतं. माझ्या एका पायाखाली, माझ्या 
कवचाखाली लपवून तुला नेता येईल. तुला १० सेकंदांपुरता श्वास न घेता बाहेर राहावं लागेल. या हौदातून 
ट्रकमधल्या हौदात आपल्याला ठेवायला एवढाच वेळ लागणार. 

पुलूला तर इतका आनंद झाला की, त्यानं भान विसरून पाण्यात सात कोलांट्या उड्या खाल्ल्या. 

*'अहाहा! मलाही कासबासारखं मुक्‍तपणे पोहायला मिळणार! खऱ्याखुऱ्या निसर्गात जायला 
मिळणार!” पुलू क्षणार्धात वळला आणि हौदात सुळकन्‌ नाहीसा झाला. यलोटेल आणि मॅकरेल यांना हे सगळं 
सांगायला तो अधीर झाला होता. 

उत्साहानं ओसंडून गेलेल्या पुलूनं गोदीची योजना सगळ्यांना सांगितली. 

त्याला वाटलं होतं की, आपली योजना ऐकून सगळे आनंदित होतील. पण सांगताना लक्षात आलं की, 
त्यांच्या चेहऱ्यावर नाराजी पसरलीय. आणि थोड्याच वेळात त्याच्याभोवती मतामतांचा गलबला सुरू झाला. 
अर्थात बाहेरून पाहणाऱ्यांना एवढंच दिसलं, की मासे आपल्या तोंडांची उघडझाप जास्त जोरानं करीत आहेत. 

सगळ्यात कडाडून टीका केली थोरल्या मॅकरेलनं. सगळे मासे बोलायचे थांबले आणि त्याचं ऐकायला 
त्याच्याभोवती बळले, तोही कोणे काळी समुद्रात राहिलेला होता ना! 

“हे जे नैसर्गिक जग म्हणून तुम्ही म्हणता आहात ना, त्या जगाची सवय नसणार्‍यांसाठी ती फार भयंकर 
जागा आहे. गोदीनं त्या आयुष्याचा अनुभव घेतलेला आहे. पण पुलूचा जन्म तर या मत्स्यालयातला. त्याला 
निसर्गातल्या नियमांची काहीच माहिती नाही. संथपणे पाण्यामध्ये तरंगणारं सागरी तण वनस्पती पाहताना छान 
वाटतं, पण त्याचबरोबर हेही लक्षात यायला हवं, की त्यासोबतच मोरे-ईल तिथं टपून बसलेला असतो आणि 
जवळून जाणाऱ्या माशांबर झडप घालून तो त्यांना फस्त करतो. निर्धास्तपणे, कोणत्याही काळजीशिवाय 


गोदीचा समुद्र ० ३३ 


शांतपणे झोपलो आहे, अश] गठवत नाही. उलट हे इथलं मत्स्यालय! कितीही 
काळ झोपा इथं, अगदी तुमचं शरीर पाण्यात अगदी निर्धास्तपणे!'' थोरला 
यलोटेलही एकेकाळी समुद्रात राहत होता. तो म्हणाला, ह! रं खात सुटतो. 
चरबी नुसती बाढत जाते, पण ताकद म्हणाल तर अगदी फुसकी. मी समुद्रात र णि 
पंख, एवढंच काय, माझी सगळी काया कशी सतेज सुंदर दिसायची. '' 

हे ऐकून जवळून तरंगणारे मासे हसून म्हणाले, “ अहो महाशय, पण तेव्हा तुम्ही तरुण होतात. अगद 
थोरला यलोटेलसुद्धा म्हातारपण दूरनाही ठेवूशकत.'' 

“निरर्थक बोलू नका. त्या समुद्रातले सगळेच सचेतन प्राणी पूर्ण जोमानिशी, ताकदीनिशी तिथं जगतात - 
खरं जीवन! आणि त्यांना मुक्तपणे पोहताना अडसर आणणारी कोणतीही काचेची भिंत तिथे कोठेच नसते. 
पाण्यातून खाली जाणार्‍या तेजस्वी सूर्यप्रकाशाच्या सौंदर्याची तुम्हाला इथे बसून कल्पनाच येणार नाही. तोच 
सूर्यप्रकाश समुद्री जीवांना जोम आणि ताकद देतो. याउलट इथला विजेच्या दिव्यांचा प्रकाश. माणसानं 
बनवलेला, कृत्रिम... थोडक्यात काय तर 'स्वातंत्र्य' चांगलंच आहे. हजारो वर्ष आम्ही मासे स्वतंत्र, मुक्त 
जन्मलो. जेव्हा स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं जातं, तेव्हा वेड्यासारखी अवस्था होणं अगदी स्वाभाविक आहे. 
आपलामित्रमहाकाय कासव, त्याची अशीच अवस्था झाली आहे.” 

थोरला मॅकरेल प्रत्युत्तरदाखल त्याला म्हणाला, “'तुझ्या बोलण्यावरून असं वाटतंय, की समुद्रातल्या 
भयंकर गोष्टींची तुला काहीच कल्पना नाही. तुला वाटतं का, की पुलू विषारी समुद्री सापांना तोंड देऊ शकेल? 
किंबा शार्क आणि डॉल्फिन त्याचा पाठलाग करणार नाहीत? 

““पण लवकरच तिथल्या जीवनाची त्याला सवय होईल. इथं आहेत तसेच तिथंही त्याला मित्र मिळतील. 
त्यांच्या मदतीनं तो तिथं टिकाव धरून राहील, दीर्घकाळ जगेल." 

““हा काय युक्तिवाद झाला का? जे या छोट्या हौदातलं जीवन आहे, तसंच ते त्या विशाल नैसर्गिक 
जगातही आहे असं थोडंच आहे? एक दंतकथा आहे, मानवी जगात बर्‍याच जणांना ठाऊक आहे ती - 
विहिरीत राहणाऱ्या एका मूर्ख बेडकाला वाटायचं, की त्याची ही विहीर म्हणजे विशाल समुद्रच आहे. या 
लहानशा हौदात जन्मलेला, इथंच मोठा झालेला पुलू जेव्हा समुद्रात जाईल ना, तेव्हा त्याला सगळे हसतील, 
त्याची चेष्टा करतील.'* 

ही चर्चा कित्येक दिवस सुरू राहिली. सगळेच मासे आपापलं मत हिरिरीनं मांडत होते. एक प्रश्न मात्र 
सर्वांच्या चर्चेत सतत होता - पुलूनं जाबं की नाही? 

महाकाय कासवाला समुद्रामध्ये सोडायची तारीख पक्की झाल्याची सूचना आली. एक-दोन 
गोदीचा समुद्र ० ३४ 


दिवसांमध्येच पुलूचा निर्णय होणं गरजेचं होतं नाहीतर पुलूची आयुष्यभराची संधी, त्या ट्रकमधल्या 
हौदासारखी अतृप्त राहणार होती. 

मूल्यवान वेळ निसटून जातो आहे याची त्या माशांना जाणीवच नव्हती. असं वाटत होतं की, पुलूच्या 
नशिबाबद्दलचा वाद ते आयुष्यभर घालत राहणार. बिच्चारा पुळू! त्याचं मन आशा -निराशेच्या हिंदोळ्यावर 
झुलत होतं आणि निसर्गातील - बहुचर्चित समुद्रात जायची साहसी कल्पना म्हणजे त्याच्या डोक्याजवळचा 
एक धगधगता वजनदार खडक होऊन बसला, हळूहळू काही माशांची सहनशीलता संपत आली. पुन:पुन्हा 
त्याच विषयावर उलटसुलट नुसतीच चर्चा करायची. त्यातून निष्पन्न काहीच नाही. यामुळे सगळ्यांचीच डोकी 
वैतागली होती आणि होदातलं वातावरण ढवळून गेलं होतं. पुष्कळ वेळ असा घोळात गेल्यानंतर एकाएकी 
पुलूच्या थकलेल्या डोक्यात एक विचार आला आणि त्या निचारानं त्याचे डोळे विस्फारले. 

“ऐका रे सगळी, आपल्याला एक सुचलचं नाही. आपण पुन्हा खेकडे महाशयांना बोलावून त्यांचं मत 
विचारूया. काय वेडे आम्ही सगळे मासे, सगळ्यांची डोकी आणि शरीरं सारखीच. आम्ही आपले तेच ते 
निष्कर्ष पुन्हा काढत बसलोय. पण कदाचित कुण्या दुसर्‍याचा सल्ला आम्ही घेतला असता तर? आपल्यापेक्षा 
कुणा अन्य प्राण्याचा - जो दिसण्यात, पोहण्यात, विचार करण्यात आपल्यापेक्षा वेगळा आहे. ' 

थोरला मॅकरेल या विचारांशी लगेच सहमत झाला. चांगली कल्पना आहे. खेकडा बोलायला फटकळ 
आहे, पण बोलतो ते मनापासून आणि प्रामाणिकपणे. 

“'मत्स्यालयाच्या बाहेरच्या विशाल जगात मला जर जायला मिळालं तर त्यासाठी माझ्या प्राणांची 
किंमत मोजावी लागली तरी बेहत्तर!” पुलू गंभीरपणे म्हणाला. ''पण त्यासाठी तुमची संमती हवी, पाठिंबा 
हबा. नाहीतर त्या समुद्रात मी कधीच सुखानं राहू शकणार नाही.'' 

या वेळेपर्यंत सगळेच मासे वादविवाद आणि चर्चेनं इतके थकून गेले होते की, त्या सगळ्यांनी एकमतानं 
पुलूबरच निर्णय सोपवला. 

“'हा तुझ्या आयुष्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे त्याचा निर्णय तू स्वतःच घेणं योग्य आहे. दुसऱ्यांची संमती 
मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्यातच तुझी ताकद खर्च होईल, तरीही खेकडे महाशय काय म्हणतात ते तर बघू. 

कचकड्याच्या समुद्री तणाच्या खोडाच्या सावळीत खेकडा विसावला होता. जेवणाच्या वेळी 
त्याच्यापुढे टाकलेल्या झिंग्याला, तो आपल्या नांगीत पकडून फाडून खात होता. पुलूनं जबळ येऊन त्याला 
सांगितलं, की त्याच्या सल्ल्याची गरज आहे, तेव्हा तत्परतेनं तो माशांच्या जजळ पोहोचला. आपलं भाषण 
सुरू करण्यापूर्वी प्रस्तावनेदाखल बुडबुड्यांची एक माळच त्यानं पाण्यात सोडली. ''पुलूला आपला हौद 
सोडावासा वाटणं अगदी स्वाभाविक आहे. तो अजून लहान आहे, आशाबादी आहे आणि संवेदनशीलही 


गोदीचा समुद्र ० ३५ 


आहे. त्याच्या स्वभावातल्या एवढ्या गोष्टी कोणत्याही अडचणींवरमात करायचं बळ त्याला देतील.'' 

खेकड्याने डोळे बारीक करून पुलूकडे पाहिलं आणि त्याला उत्तेजन देण्यासाठी त्यानं त्याच्याकडे पाहून 
आपली मान डोलावली. मग तो थोरल्या मॅकरेळभोवती जमलेल्या माशांकडे बळला आणि म्हणाला, “वय 
झालेल्यांनी पुलूच्या जाण्याला विरोध करावा हेही तसं स्वाभाविकच आहे. निसर्गाचं ते आणखी एक आश्चर्य 
आहे. ते प्राण्यांना उमजत नाही, एवढंच. तुम्ही वयानं बाढता तेव्हा तुम्हाला कोणताही धोका, कष्ट नको 
वाटतात. आता माझं वय झाल्यामुळे माझी अवस्थाही तशीच आहे. तरुणांचा अनुभव आणि वृद्धांचा अनुभव 
यात फरक राहणारच. म्हणून म्हणतो, जाऊ दे त्याला. कशाला हवी निरर्थक चर्चा? स्वातंत्र्याची ऊर्मी हा 
वादाचा विषय ठरूनये. हो नारेपुलू?*' 

या शब्दांनी पुलूच्या मनात आनंदाचं कारंजं थुईथुई नाचायला लागलं. उत्साहानं तो पाण्यात सर्रकन वर 
गेला. पृष्ठभागाबर उसळी घेऊन त्यानं आपल्याभोवती सात वेळा संपूर्ण गोलाकार कोलांटउड्या हवेत मारल्या. 
हौदातील प्राणी आणि हौदाबाहेर असलेले प्रेक्षक या सगळ्यांनाच त्याने आपलं कसब दाखवून थक्क केलं. 


1! 


गोदीचा समुद्र ० ३६ 


मत्न्यल्यातून सयुद्राकडे 


छोट हौद घेऊन एक टक या गगनचुंबी इमारतीच्या प्रवेशद्रारशी आल्याची वार्ता गोदीच्या कानी आली. 
टौद गाडीच्या चाकावर ठेवून लिफ्टमधून १००व्या मजल्यावरील मत्स्यालयापाशी आणला गेला. उत्साही 
लोकांनी रस्त्यावर ट्रकभोबती गर्दी केली. काहीजण मत्स्यालयापाशी थांबले होते. महाकाय कासव हौदात पोहत 
होतं. त्याच्या पुढच्या डाव्या पायाखाली पुलू सुर्रक्षत लपला होता. व्यवस्थापक व्हरांड्यात मोठमोठ्यानं 
आरडाओरडा करत होता. तो जे बोलला, ते ऐकून कासवाच्या तोंडचं पाणीच पळालं. आपण खरंच आजारी 
झालोत, असं त्याला वाटलं. 

“अरे काय करताय काय हे तुम्ही? त्या हौदात एवढं पाणी हवं कशाला? तुम्हाला फक्त महाकाय कासबाला 
घेऊन जायचंय. फेकून द्या ते पाणी.' 

अरे बापरे - गोदीला प्रचंड धक्का बसला. पाणी नसेल, तर त्याचं काहीच बिघडणार नव्हतं. पण छोटा 
यलोटेल पाण्याशिवाय श्वास घेणार कसा? 

'कासवानं मान बाकडी करून पायाखाली लपबलेल्या पुलूकडे नजर टाकली. यलोटेललासुद्धा संकटाची 
जाणीव झाली होती. गोदीला वाटलं, की आता पुलू सुटकेची आशा सोडून देणार. आणि कासबाला वाटत होतं, 
तुझी पण मी सुटका करतो की नाही बघ अशी पुलूसमोर आपण उगीचच पोकळ बढाई मारली. पण आता 


त्यालाही काही आशा वाटत नव्हती. 
'गोदीचा समुद्र ० ३७ 


पुळूमात्र सुटका होऊन निसर्गात जायच्या कल्पनेनं उल्हसित झाला होता आणि गोदीच्या तोंडाकडे आशेनं 
पाहत होता. ''दोस्ता, असं वाटतंय की या हौदात पाणी असणार नाही. मी तुझ्याबरोबर यायचा आग्रह धरायला 
नको होता. पण माझा निर्णय पक्का आहे. मी आता जाणारच. काहीही होऊदेत. तू मला फक्त तुझ्या पायाखाली 
धरून ठेव. म्हणजे मी निदान समुद्रात पोचीन तरी. तोवर मी कदाचित पाण्याशिवाय पार वाळून गेलो तरी 
बेहत्तर!'' 

“शाब्बास! मला बाटलंच होतं. तूनिश्चयाचा पक्का आहेस गड्या! जगण्यासाठी ऑक्सिजन नसेल तर जगणं 
अबघड आहे आणि तुला श्वासासाठी पाणी पाहिजे.'' गोदीला खात्री करून घ्यायची होती, की त्याला काय 
म्हणायचंय ते पुलूळा कळावं. 

*'काही हरकत नाही. मला स्वच्छ सूर्यप्रकाशात समुद्रात मुक्तपणे पोहायचे आहे ना, मग त्यासाठी मृत्यू जरी 
आला, तरी तो धोका मी पत्करला आहेच." ते दोघे बोळत असताना पाहणाऱ्यांना वाटलं असतं, की महाकाय 
कासव आपल्याशीच बोलतंय की काय? चाकांवरून छोटा हौद मत्स्यालयाच्या जबळ आणण्यात आला. लोक 
आरोळ्या देत होते. टाळ्या वाजवून त्यांनी हौदाचं स्वागत केलं . 

कॅमेऱ्याच्या फ्लॅश लाईटचा लखलखाट व्हायला लागला, तसा मत्स्यालयाचा व्यवस्थापक हौदासमोर 
आला आणि घसा खाकरून त्यानं बोलायला सुरुवात केली. 

“आभारी आहे मी तुमचा. आज आम्ही हे 'महाकाय कासव" समुद्राला परत देत आहोत. एका लहान 
मुलीच्या अश्रूंमुळे आमची हृदये हेलाबली आणि आम्ही हा निर्णय घेतला. तिच्या गालांवरून बाहणाऱ्या त्या 
अश्रूंची एक प्रभावी लाट तयार झाली आणि ती प्रसारमाध्यमं आणि लोक यांच्यापर्यंत पोहोचली. '' व्यवस्थापक 
हौदाजवळ गेला आणि गोदीच्या पाठीवर लावलेली त्याच्या नाबाची लोखंडी पट्टी त्यानं रुमालानं पुसून 
चकचकीत केली. त्यानं पुन्हा आपला घसा खाकरला, इतक्या जोरानं, की कुणाची काही बोलायची प्राज्ञाच 
झाली नाही. ' आम्ही संचालक मंडळाच्या सर्ब सदस्यांनी एकमतानं निर्णय घेतला, की या कासवाला इथं पेंढा 
भरून ठेवण्यापेक्षा त्याला त्याचं स्वातंत्र्य बहाल करावं. या प्रकारच्या या आकाराच्या कासवाला पेंढा भरून खरं 
तर निदान दोन हजार...'' 

बोलता बोलता व्यवस्थापकाजवळ उभ्या असलेल्या पेंढातज्ज्ञाकडे त्याची नजर गेली. तो 
व्यबस्थापकाकडे इतक्या जळजळीत नजरेने बघत होता, की व्यवस्थापकानं आपलं वाक्‍य अर्धच सोडलं. 

त्यानंतर लगेचच कार्यक्रम संपला. महाकाय कासवाला जाड दोरखंडानं बांधून हौदातून वर उचलण्यात 
आलं. फार अवघडल्यासारखं झालं त्याला. पण त्याला काळजी होती, ती पुळूची. म्हणून त्याने तोंडात पाणी 
भरून घेतलं होतं. समुद्रात जाईपर्यंत तरी पुलूला पाण्यात ठेवता यावं म्हणून! मत्स्यालयात जमलेले लोक श्वास 


गोदीचा समुद्र ० ३८ 


गेखून थांबले होते आणि डोळे ताणून बघत होते. गोदी कासवाच्या भाषेत काही तरी आभाराचं बोलेल अशी 
बहुधा त्यांची अपेक्षा होती. तसं काही झालं नाही. गोदीने आपले डोळे घट्ट मिटून घेतले होते आणि चेहर्‍याबर 
त्यानं खूप वेदना होत असल्याचे भाव आणले होते. व्यवस्थापकाने भाषण ठोकायची ही दुसरी संधीही सोडली 


“समुद्रातला जीव समुद्रात परततो आहे. त्याला जमिनीवरील माणसांमध्ये राह्यला आणलं होतं. आम्ही 
अनेक प्रकारे त्याची क्रीडा पाहून आमचं मनोरंजन करून घेतलं. आता तुम्ही टाळ्या वाजवत आहात पण 
आम्हाला जाणीव आहे, की या टाळ्या माझ्यासाठी नाहीत किंबा गोदीसाठी नाहीत. या प्रकारच्या उपक्रमाची 
आणि लोकांच्या कामाची ही पावती आहे असं मी मानतो.'? आणखी एक आश्चर्याचा धक्का - गोदीला उचलून 
त्याच्या छोट्या हौदात ठेवलं तर काय व्यबस्थापकाच्या हुकमाच्या विपरीत हौदात भरपूर पाणी होतं. गोदीला तर 
आनंद झालाच पण पुलूला काय वाटलं असेल, याची कल्पना करा. गोदीनं तोंडामध्ये धरून ठेबलेलं पाणी धुंकून 


“'कसं वाटतंय आता पुलू? त्या महान समुद्राकडे आता माझ्याबरोबर तुझा प्रबास सुरू झाला आहे. मला 
तर माझ्या आयुष्यात इतका आनंद कधीच झाला नव्हता. पुलूला तर शब्दच सुचत नव्हते, इतका तो रोमांचित 
झाला होता. त्याच्या पाठीवरचा पंखा आनंदानं झुलत होता किती तरी वेळ. 

या दोघा मित्रांना घेऊन आलेला ट्रक लवकरच समुद्रावर पोचला. वर स्वच्छ मोकळं निळं आभाळ होतं. 
उन्हाळी ढगांची एक मोठी माळ आळसावल्यासारखी समुद्रावरच्या आकाशात तरंगत होती. समुद्रावरच्या थंड 
खारट झुळुकीमुळं गोदीच्या पूर्वस्मृती जागृत झाल्या आणि त्याचं हृदय जुन्या सुखद आठवणीनं, समाधानानं 
भरून गेलं. समुद्राबरही बर्‍याच लोकांची गर्दी जमली होती. ते गोदीच्या आगमनाची आणि समुद्रात त्याला 
सोडण्याच्या सोहळ्याची वाट पाहात थांबले होते. या समारंभासाठी एक तंबूही उभारला होता. खांद्यावर पट्ट्या 
लाबलेले लोक तंबृभोवती जमले होते. "निसर्ग संबर्धन संस्था' - निसर्गाचा आणि निसर्गात राहणाऱ्या प्राण्यांचा 
नाश करणार्‍्यांविरुद्ध संघर्ष करणारी संस्था... वगैरे आणखी कितीतरी पाट्या आणि पत्रकं. पणगोदीला काही ते 
सर्ब बाचता आलं नाही. या प्रसंगी पुन्हा भाषणं, त्यासाठी घोषणा. या प्रसंगाचा आनंद व्यक्त करण्यासाठी 
माणसांचा समुदाय जमला होता. या वेळी दयाळू वृत्तीची एक वृद्ध स्री भाषण करत होती. 

*'या महान गोदीला प्रेमानं निरोप देण्यासाठी आपण इथं जमलो आहोत. गोदी, हजारो लोकांची तू सेवा 
केलीस. आम्ही आभारी आहोत. गेली चाळीस वर्ष तू आमच्या मुलांचं मनोरंजन केलंस. त्याबद्दल काय वाटत ते 
कसं सांगू तुला नुसत्या आठवणीनं ऊर भरून आलाय माझा. त्या बिचार्‍या म्हातारीला व्यासपीठावरून खाली 
उतरायला बर्‍याच जणांनी मदतकेली. 


गोदीचा समुद्र ० ३९ 


हौद समुद्र किनाऱ्याजवळ अगदी काळजीपूर्वक आणण्यात आला. 'पुढे काय?' गोदीच्या मनात आलं. 
तेवढ्यात एक गोड चेहऱ्याची, गोल काचांचा चष्मा लाबलेली वृद्ध महिला एका हातात पसरट चमचा अन्‌ 
दुसर्‍या हातात बाटली घेऊन त्याच्याजवळ आली. पसरट चमच्यानं तिनं कासवाचं तोंड उघडलं... ''हे काय 
आणिक...” आणि तिनं तांदळाची दारू बाटलीतून त्याच्या तोंडात ओतली. गोदीनं आयुष्यात कधी असं काही 
चाखलेलं नव्हतं. गोदी थोडा अस्वस्थ झाला. पण त्याकडे कुणाचंच लक्ष नव्हतं, वाईन पिण्यात सगळे दंग झाले. 
“बा वा, फारच छान" असे उद्गार निघत होते. गोदीच्या तोंडात हे आसव प्रथमच पडलं होतं. या अमली 
आसवामुळे गोदीचं डोकं गरगरायला लागलं होतं. ''वा वा, फारच छान” हे जे कुणासाठी म्हणत होते ते काही 
त्याच्या डोक्यात शिरलं नाही. आपल्या पायाखाली पुलूला लपवून ठेवण्याकडे त्याचं सगळं लक्ष केंद्रित झालं 
होतं 

शेवटी एकदाचं हौदातून गोदीला पाण्यात ठेवण्यात आलं. पहिली लाट त्याच्या पाठीवरून गेली आणि 
आनंदाच्या लाटेसरशी तो पोहत समुद्रात शिरला. 

उन्हाळ्यातला सूर्य इतक्या प्रखरपणे स्वच्छ निळ्या आभाळाखाली तळपताना गोदीनं प्रथमच पाहिला. 
गलेलट्ठ ढगांचे ते ढीग मोठे होत होत असीम समुद्रावर पसरत गेले. 

समुद्र- 

अहाहा - हेच खरे जीवन. 

गोदीच्या अंगाबरून पहिली लाट गेली, तसा गोदी पाण्यात आनंदानं नाचू लागला, हरपलेला आनंद 
त्याला पुन्हा गवसला होता आणि त्यानं त्याचं हृदय भरून गेलं होतं. त्याच्या त्या उत्साहात पुलूला आपल्या 
कवचाच्या छपराखाली पायाखाली धरल्याचं तो साफ बिसरून गेला होता. पण जेव्हा विजयाच्या जोषामध्ये 
त्याने आपले चारी पाय वर उचलले. तेव्हा छोटा यलोटेल मोठ्या जोमानं तीरासारखा समुद्राच्या पाण्यात शिरला. 
पुलूचा आनंदही गगनात मावत नव्हता. त्या आनंदात त्यानं गोदीसमोर एका मागोमाग एक सात कोलांट्याउड्या 
मारल्या. गोदीच्या सुरकुतलेल्या चेहऱयावर रुंद हास्य पसरलं आणि तो नव्या ताकदीनं आणि कासवामध्ये 
कधीही न दिसलेल्या अत्यंत दयार्ट्र वृत्तीनं म्हणाला, 

*'हाच तो, खरा खरा समुद्र. बघितलंस निसर्ग कसा डोळ्यांसमोर अपार पसरलाय?'' यलोटेल अगदी 
मुक्तपणे गोल गोल, नागमोडी पोहण्यात दंग होता “बेटा पुलू, पोहण्याच्या नादात आजूबाजूला बघायला विसरू 
नकोस." असं म्हणून गोदी आणखी खोल पाण्यात पोहत शिरला. “शेवटी आपण जिंकलो. आपण जिंकलो ! 
आपल्या इच्छेविरुद्ध लोकांनी आपल्याला डांबून ठेवलेल्या त्या मत्स्यालयातून आपण आपली सुटका करून 
घेतली. ही माणसं मूर्खच आहेत, साधं एक नाटक केलं तर फसले. वनस्पती आणि प्राण्यांनी असंच करायला 


गोदीचा समुद्र ०४० 


हवं. त्यांना धडा शिकवायलाच हवा, असं वाटतं मला. ते असो. पण आपण इथं आलो, हे महत्त्वाचं. आपण 
त्यातयशस्बी झालो. हो 55... 

महाकाय कासन अत्यंत आनंदानं पोहत राहिलं. त्याच्या पाठीवरचं जाड कवच ते गमतीशीरपणे अनेकदा 
हलवत होतं. पुलू भोवताली बघत त्या अनोख्या समुद्राकडे, निसर्गाच्या खऱया समुद्राकडे नबलाईनं पाहात पोहत 
होता, त्या आनंदानं भोवळ येईपर्यंत. 

'हे खरं जीवन रे, पुलू, माझ्या मित्रा, मी किती आनंदात आहे, म्हणून सांगू तुला! या आनंदाच्या प्रसंगी 
मला तीब्रतेनं एक गोष्ट कराबीशी वाटतेय, जी मी आतापर्यंत कोणाही समोर केलेली नव्हती. 

“नागवं नृत्य!' त्या मत्स्यालयात कायम सगळी लोकं माझ्याकडे पाहात असायची. त्यामुळे मला खूप लाज 
वाटायची; पण इथंमी इतका काही खूष आहे की बस्स!'' कासवानं इकडे तिकडे पाहिलं आणि वाळूच्या थरावर 
पाण्यामधल्या एका खडकाच्या सावलीची जागा त्यानं निवडली, अन्‌ तो सावकाश समुद्रतळाशी जाऊन 
विसावला. त्यानं बरणीचं झाकण फिरवावं तसं कवच फिरवायला सुरुवात केली. त्याला ते काढून टाकायचं होतं, 
त्यानं त्याचा उजबा पाय बाहेर काढला, मग बाकीचे तीनही बाहेर काढले आणि क्षणार्धात तो कबचाशिवाय 
दिसला, कवचविहीन- नागवं कासव! 

*'बापरे, काय केलं मी हे, लाज वाटते आहे मलाच. पुलू त्या पोकळ कवचात कुतूहलानं डोकावला. पण, 
गोदी, आता रे तू काय करणार? तू आता तुझं कवच पुन्हा पांघरणार नाहीस का केव्हाच? पण तू ठीक आहेस 
ना?" 

**आधी मला माझं शरीर शुद्ध करायचं आहे. लोकांच्या दुनियेत राहिल्यामुळे अंगावर चढलेली सगळी पुटं 
मला स्वच्छ करायची आहेत. मी हे बाळूतच करू शकतो. '' 

'कवचाशिवाय इतका हडकुळा दिसत होता, गोदी. वाळूमध्ये त्यानं आपलं अंग घासलं. तो वाळूत 
उलटसुलट लोळला. बाळूबर घासून घासून तो स्वतःला स्वच्छ करीत होता. सुरुवातीला पुलू हा सगळा प्रकार 
पाहून आश्चर्यचकितच झाला. पण या वाळूतल्या आंघोळीनं कासव मात्र अतिशय आनंदी, संतुष्ट झालेलं त्यानं 
पाहिलं. त्यामुळे पुलूलाही खूपच आनंद वाटला. 

*“असं नागड्यानं राहून मला थंडी वाजण्यापूर्वीच पुन्हा कवच घातलं पाहिजे, नेमका एखादा शार्क मासा 
आला तरसंपलोच मी, पण काय ताजंतवानं वाटतंय म्हणून सांगू!”* 

कवच अंगावर पांघरून गोदी पुन्हा पोहायला लागला आणि पाठीमागून यलोटेलही त्याच्यासोबत पोहत 
आला. काही तास्तांनी ते किनार्‍याला आले आणि जसे ते किनाऱ्याच्या जवळ आले तसा लाटांचा वेग वाढला. 
सागरी तण लाटांवर तरंगत होते. इतर अनेक गोष्टी त्याबरोबर तरंगत होत्या. 


गोदीचा समुद्र ० ४२ 


“गोदी, हा आपल्याभोवती आहे त्यालाच निसर्ग म्हणतात ना? आणि तूनेहमी सांगायचास तोच हा समुद्र 
ना?" 

*होयरे हो, तोच हा. '' गोदीनं खात्रीपूर्वक सांगितलं. 

*'पण गोदी, तुला एक विचारायचं होतं. मला श्वास घ्यायला त्रास होतोय. शिबाय पाण्याची चवही जरा 
विचित्रच आहे. आणि त्या वाळूतून बाहेर पडणारा चिकट, घाणेरड्या वासाचा पदार्थ कोणता आहे? गोदी, 
समुद्राचं पाणी असंच असतं कारे सगळीकडे?" 

पुलूनं आपल्या डोळ्यांची आकर्षक गोल हालचाल करीत अस्वस्थ करणार त्याचा अनुभव गोदीला कथन 
केला. 

गोदीनं त्याला उत्तर दिलं तेव्हां त्याच्या आवाजातही आश्चर्य डोकावत होतं. 

**तूम्हणतोस ते खरंय, काही तरी बिचित्र बदल झालाय इथं. खालचा तो चिकट थर बघ." कासवाचं डोकं 
वारंबार हलत राहिलं. त्यालाही गोंधळल्यासारखं झालं होतं. 

*'मित्रा पुलू, चाळीस वर्षांपूर्वी, मत्स्यालयात जाण्याआधी हा समुद्र असा नव्हता! मला काही सांगता येत 
नाही रे, पण मलासुद्धा श्वास घ्यायला त्रास होतोय. इथं छातीत दुखतंय. असं म्हणून गोदीनं आपलं पोट पुढच्या 
पायानं चोळलं. दोघे मित्र मग किनाऱ्याकडे पाठ फिरवून पोहत राहिले. गोदी उद्गारला , 

“बघावं तिकडे भयानकच दिसतंय सगळे, मी जिथं खेळलो, बागडलो ते समुद्रातलं गवताचं हिरवंगार 
जंगलगेलं कुठं? इथं तरकाहीच शिल्लक नाही. ' भोवताली बघत बघत ते सावकाश पोहत राहिले. 

समुद्राच्या तळाशी मेलेल्या कासवांच्या कवचांचा खच पडला होता, उघड्या तोंडासारखं ते दृश्य होतं 
आणि त्यांतून घाणेरडा चिकट पदार्थ बाहेर आलेला होता. त्याच्या दर्पानं गोदी आणि पुलूला शिंका यायला 
लागल्या आणि डोळ्यांची आग व्हायला लागली. सूर्याची किरणं पाण्यातून तिरकी घुसली होती आणि त्या 
प्रकाशात वाळूवर निस्तेज पडलेली सागरी वनस्पती त्यांना दिसली आणि जेव्हा ते जबळ गेले तेव्हा ती चिकट 
आणिशिळी झालेली त्यांना आढळली. 

एका मागोमाग एक असे धक्के कासवाला बसत होते. त्यामुळे कासवाचं मन अगदी उदास झालं होतं. 
पुलूला त्यानं या अदभुत समुद्राबद्दल किती चांगल्या गोष्टी सांगितल्या होत्या. आणि आता हे बघितल्यावर 
त्याला काय बोलावं हेच सुचेना. 

“पुलू, मलाही काही समजेनासं झालंय. पहिलं म्हणजे इथला एकही प्राणी जिवंत कसा दिसत नाही? 
तळाशी तर सगळे मेलेलेच दिसतायत. आणि ते चिकट, तेलकट पाणगवत! ते बघून तर मला मळमळायलाच 
लागलंय. असं वाटतंय आता उलटी होईल की काय.'' गोदीला असं हताश झालेलं बघून पुलूसुद्धा अस्वस्थ 
गोदीचा समुद्र ० ४४ 


झाला. पण त्याला तरी गोदीशिवाय कुठला आधार होता? आणि गोदी त्याच्यापरीनं निसर्गाचं खरं रूप 
दाखवण्याचा कसोशीनं प्रयत्न करत होता हेही त्याला जाणवत होतं. 

गोदीचा उत्साह वाढावा म्हणून यलोटेलनं आपला पंखा खाजवला. तो त्याच्या आशावादी आवाजात 
म्हणाला, ''गोदी, अरे इतका निराश होऊ नकोस. तूच सांगितलंस ना मला की, समुद्र खूप मोठा आणि अफाट 
आहे म्हणून. आपण आणखी पुढे जाऊ आणि खोलवरही जाऊ. तिथं कदाचित तू म्हणतोस तसा निसर्ग बघायला 
मिळेल. समुद्रात आपल्या मर्जीनुसार आपण कुठंही जाऊ शकतो असे तूच म्हणाला होतास ना. मग चल तर, ही 
जागा राहायला चांगली नसेल, तर आपण दुसरीकडे जाऊ.” 

पुलूला मत्स्यालयातली आठवण झाली. तिथं तो आणि गोदी समुद्राविषयी तासन्‌ तास बोलत बसत. 
मत्स्यालयाच्या आठवणीनं पुलू बैचेन द्याला. “हो रे हो पुलू, तू म्हणतोस ते बरोबर आहे. ही महत्त्वाची गोष्ट मी 
विसरलोच होतो'"- कासवाच्या तोंडावर हास्य दिसलं आणि आत्मविश्वासानं तो पुन्हा बोलूलागला. 

“किनार्‍यापासून आपण जर दूर दूर गेलो, लोकांच्या बस्तीपासून लांब गेलो तर खूप बिशाल समुद्र पसरला 

बहे, ज्याबद्दल मी मत्स्यालयात बोलायचो. शांत गंभीर, निळाशार समुद्र. सूर्य प्रकाशात चमकणारा, जिथल्या 
टबटबीत ताजी सागरी वनस्पती तरंगते आणि ज्याच्या स्वर्गीय तळाशी मासे आनंदानं पोहत असतात. 
'पोहत राहू, समुद्रात पुढे पुढे जात राहू. मानवी हात पोचणार नाहीत अशा ठिकाणी आपण जाऊ. 
उ्त्स्वालयातून आपण जितके दूर दूर जाऊ तेवढ आपलं भलं होईल. निसर्ग आपली वाट बघतो आहे. आपण 
पंत पोचूया. गोदीचा उत्साह परत आला होता. तो गंभीरपणे आणि मोठ्या आशेनं पोहत पुढं जात राहिला. 
ज़िकून परत येणाऱ्या सेनापतीसारख्या मन वाटेल तिथं, पाहिजे तेवढं समुद्रात पोहत जाता येतं या कल्पनेनं 
उजल्वाही पुन्हा स्फुरण चढलं आणि तो गोदीच्या मागे पोहत राहिला. 
जराच वेळ ते दोघे पुढे पुढे पोहत राहिले. आता ते जमिनीपासून पुष्कळ दूर आले होते. पण परिस्थितीत 

होच फरक पडेना. त्यांच्या खाली अजूनही समुद्राचा गलिच्छ तळ पसरला होता. आणि जेव्हा ते पोहत 
र्‍ागाबर यायचे तेव्हा एक प्रकारचं काळं तेल पाण्यावर रबरी थरासारखं पसरलेलं दिसायचे. खाली समुद्राच्या 
च्ळाशी अगणित कालवं, त्याची कवचं, सताड उघडलेले मृत जेलीफिश पसरले होते. त्या पाण्यात एकही मासा 
जेह्वताना त्यांना दिसला नाही. प्लॅस्टिकचे फाटके तुटके तुकडे इकडे तिकडे पाण्यात तरंगत होते. एका पांढऱ्या 
ऱ्लॅस्टिकच्या पिशवीलाच जेलीफिश समजून, तिच्याकडे धाब घेऊन गोदीनं ती गिळूनही टाकली 'ओक आँ, 
ओक ऑकू'. त्याला ओकारी आली आणि त्याचा श्वासही अडकला. “म्हणजे, ते आपलं अन्न नव्हतं तर. मला 
जञाणबलं, की त्याची चव काही वेगळीच आहे. पण तोपर्यन्त ते माझ्या पोटात गेलं होतं. तरीही मला माझं पोट 
ऐेऊामंच वाटतंय. '' 


गोदीचा समुद्र ० ४५ 


कासवाला समुद्रामध्ये किती अडचणींना तोंड द्याबं लागत आहे. हे पुलू बघत होता आणि अस्वस्थ होत 
होता. त्याच्या तोंडावरून तो किती काळजीत आहे आणि किती थकला आहे ते कळत होतं. बोलताना 
अशक्तपणामुळे त्याला धाप लागत होती. 

*'गोदीरे गोदी, किनारा सोडल्यापासून आपण सतत पोहतो आहोत, तू तसं म्हणाला होतासच, पण हे काय 
चाललंय? तुझा तो समुद्र आणखी किती दूर आहे? माझं पोट पोकळ चेंडूसारखं रिकामं झालंय. मत्स्यालय 


सोडल्यापासून मला काहीच खायला मिळालं नाही रे. या निसर्गातल्या समुद्रात खायला अन्नच नाही? सांग बरं 
मला की खरा निसर्गकसा असतो?” पुलूच्या तक्रारी थांबायलाच तयार नव्हत्या. त्या ऐकता ऐकता गोदीचं डोकं 
सणकलं. छोट्या यलोटेलला घाबरवण्यासाठी त्यानं त्याचं प्रचंड कवच जोरजोरात हलवलं. मग रागारागानं 
तोंडातून बुडबुड्यांचा मोठ्ठा प्रवाहसोडला. 

*'गप्प बस, काय कटकट आहे तुझी. तूच म्हणाला होतास ना, समुद्रात जाण्यासाठी काहीही सहन करायची 
तयारी आहे म्हणून? मग आता तक्रार का करतोस? माझ्यावर विश्वास नाही का तुझा? माझ्याबरोबर आल्याचं 
वाईट वाटतंय का? माझंच चुकलं. तुला आणायलाच नको होतं.'' गोदीनं आपलं तोंड पुटपुटत नाराजीनं खाली 
वळवलं. पण राग त्याच्या पोटात खदखदत होता.“सारखा कुरकुरतो आहेस, तक्रार करतो आहेस! याचा अर्थ 
'काय? तुला मी इथं आणायचा त्रास घेतला, त्याचा आता मला पश्चात्ताप होतो आहे.'' 

कासबाचं रागाबणं बघून पुलू घाबरला. तो घाईघाईनं म्हणाला. “रागावू नकोसरे. माझं पोट भुकेनं व्याकूळ 
झालंय. तुला प्लॅस्टिकची पिशवी खाताना किती त्रास झाला, ते बघून मलाही वाईट वाटतंयरे.'' 

गोदीनं त्याचं बोलणं ऐकलं पण तो काही बोलला नाही! तो समुद्राच्या पाण्यात पोहत राहिला. खूप बूर. 
एकाच विचाराने तो झपाटलं होतं. आठवणीतला 'अस्सल' समुद्र गाठायचा. पुलूनं त्याच्याबरोबर राह्यचा खूप 
प्रयत्न केला. खरं तर तो खूप भुकेला होता. भुकेनं, अशक्तपणानं त्याचे डोळे मिटत होते. आणि मत्स्यालयातील 
सुखाच्या जीवनाची दृश्यं त्याच्या डोळ्यांपुढून सरकत होती. 

मत्स्यालयातील हौद किती छान होता. किती सुखात होतो. जणू पुलूचं शरीर मनाला सांगत होतं. वेळेवर 
खायला मिळायचं. पोटभर मिळायचं. पाणीसुद्धा किती उबदार होतं. नाहीतर इथं! कधी गरम तर कधी थंड! 
सगळेजण किती आनंदात खात असायचे तिथे. 

पुलू स्वत:शी हलकेच म्हणाला, “मला परत जावंसं वाटतंय. बास झाला हा समुद्र आणि निसर्ग!" त्याच 
वेळेस गोदीही स्वत:शी बोलत होता. ऐकणाऱ्याला तो गुणगुणतोय असं वाटलं असतं. पण तो गंभीरपणे विचार 
करत होता. पुलूला तर तो विसरूनच गेला होता. विचार करण्यासाठी अधूनमधून मानही हलवत होता. 

“हे काय चाललंय? समुद्राचा हा तळ इतका घाणेरडा केव्हापासून झाला? चाळीस वर्षांपूर्वी इथं हे असं 
काहीच नव्हतं. हा बदल कुणामुळं झाला? आणि का? - का?' 

डोळ्याच्या कोपर्‍यांतून काही तरी मोट्टु येत असल्याचं पाहून गोदीनं आश्चर्यानं आपलं डोक वळवलं. तो तर 
जेलीफिश होता. खरं तर जेलीफिशचा एक गटच होता. पण असे जेलीफिश त्यानं कधीच पाह्यले नव्हते. 
आकार काही वेगळा नव्हता, पण ते गोदीला आठवत असलेल्या जेलीफिशपेक्षा शतपट मोठ्ठे होते, आणि 
त्यांच्या अंगावर लाल ठिपके होते. मोठ्या छत्र्यांचा थवा तरंगत जावा तसे त्याचा थवा जाताना पाहून गोदीच्या 


गोदीचा समुद्र ० ४८ 


मनातविचित्र विचार चमकून गेला. हे म्हणजे समुद्रातली मृत्यूची थडगीच की! 

“माझं पोट पार खपाटी गेलंय. माझं अन्न समुद्र वनस्पती आणि छोटे मासे तरकोठे दिसतच नाहीत. भरीत भर 
म्हणजे पाठीवर हे जड कवच वागवावं लागतं आहे. आता मला जर काही खायला मिळालं नाही तर मी बुडून 
जाईन आणि मग समुद्राच्या तळाशी पोट वर करून उताणा पडून राहीन. ' 

गोदीच्या या करुणाजनक अवस्थेचं समुद्राच्या तळाला काही सोयरसुतक नव्हते. गोदीच्या मनातलं बोलणं 
त्यानं ऐकल्याचं कोणतंच चिन्ह नव्हतं. तो तळ तसाच निस्तब्धपणे, मेलेल्या माशांचे सांगाडे वागवत! पडून होता, 
'मी जर आजाराचं सोंग घ्यायची उताविळी केली नसती, तर माझं सार आयुष्य आरामात गेलं असतं त्या 
मत्स्यालयात. आता हे असेच भोग आपल्या नशिबात असतील तर - त्यापेक्षा मत्स्यालयात परत जावं. आजारी 
पडण्याचं सोंग उगीचच घेतलं आणि बाहेर पडायचा उतावीळपणा केला. किती छान होतं मत्स्यालय. तिथली 
माणसंही किती चांगली होती. हवं तेवढं खायला होतं. पाणीसुद्धा किती छान होतं. हे असं थंडगार नव्हतं. 
आपली उरली सुरली ताकद एकवटून कासव दक्षिण समुद्राकडे पोहत राहिलं; आणि पाठोपाठ पुलूही! गोदी 
आणि पुलूसाबकाश आणि अबोलपणे पोहत एका मोठ्या बेटाजवळ आले. त्या नेटाजबळून पुढे जाताना त्यांना 
पाण्याच्या वर डोकावणारं धुराड्यासारखं काही तरी दिसलं. ते जसे त्याच्याजवळ जवळ येत गेले तसे तसे पाणी 
गरम व्हायला लागलं. “काय झालंय काय इथं? समुद्र म्हणजे गरम पाण्याचा टब झालाय की काय. त्या 
पाण्यात मेलेले मासे तळातून लाटांवर तरंगत आले. त्यांचा घाणेरडा वास सुटला होता आणि जांभळे जेलीफिश 
त्यामध्ये तरंगत पोहत होते. 

*'एबढी भूक लागली आहे की काय करावं सुचत नाहीये. इथं येऊन भुकेनं मरणं हेच माझ्या नशिबात होतं 
की काय? गोदीचं डोकं विचारानं, भुकेनं भणभणून गेलं. त्याची नजर पाठीमागून आपल्या कुवतीनुसार 
पोहणार्‍्या पुलूवर पडली. त्याच्या तोंडावर अजाण कोबळेपणाचे आनंदी भाव होते. गोदीनं पुलूकडे पाहून 
आपला बेग मंद केला. 

हा यलोटेल कसा लागेल खायला? अगदी रुचकर. अं! थांब जश. असा विचारच कसा आला मनामध्ये? 
याचे तर माझ्यावर किती उपकार आहेत. यानेच तर मला मदत केली. असे वेड्यासारखे विचार मनात येतातच 
कसे? - पण मी म्हणतो, काय हरकत आहे खायला. निसर्गामध्ये असंच असतं- गोदी स्वत:शीच बडबडत 
रोता आणि गंभीरपणे विचार करत होता. जंगलचा कायदा तोच समुद्रातला कायदा. बळी तो कानपिळी. जिवंत 
राहण्यासाठी हे असं करावंच लागतं. कोण अडवणार आहे मला? जगण्यासाठी कधी कधी आपलीच अंडी 
सडाबी लागतात. ऑक्टोपसने मला एकदा सांगितलं होतं की, त्याने उपासमार होत असताना स्वत:चेच हात 
तोडून खाल्ले होते. जो बलबान असतो तोच जगण्याला लायक असतो. जिवंत राहण्यासाठी काहीही केलं तरी ते 


'गोदीचा समुद्र ० ४९ 


क्षम्य आहे. हेच बरोबर आहे आणि हाच निसर्गाचा पहिला नियम आहे. 

गोदीच्या तोंडातून लाळ गळायला लागली आणि त्याचे डोळे वेडसर अधीरपणानं चमकायला लागले. 
गोदीच्या मनात चाललेल्या या वादळाची पुलूला काहीच जाणीव नव्हती. तो आपला अबोलपणे गोदीच्या मागून 
जात होता. खरं तर पोटात खायला काहीच न मिळाल्यामुळे यलोटेलही अतिशय थकला होता. 

*'गोदी, अरे मी दमलोय. आता पुढं जाणं अगदीच अशक्य आहे. मी आता इथंच थांबतो. जरा विश्रांती 
घेतो. हे पाणी काही मला सोसत नाही. खूपच गरम आहे आणि त्याची चवही फार कडवट आहे.'' 

हे ऐकून गोदीच्या विचाराला पुन्हा नवी चालना मिळाली. 

“खरंच पाणी खराब झालंय. पूर्वी असं नव्हतं. चांगलं गोड होतं. आता हे फारच कडवट आणि उग्र 
लागतंय." 

*'अणखी किती पुढे जायचं? तुझ्यावर विश्वास ठेवून मी कसाबसा इथपर्यंत आलो. तुझ्या बोलण्याचा 
आता वीट आलाय मला. नको मला तो निसर्ग. तुलाच तो लखलाभ होवो. सगळ्यांचा विरोध पत्करून मी 
तुझ्याबरोबर आलो. मीच मूर्ख आहे.'* 

पुलूकडं रागानं बघत गोदीनं आपलं डोकं वळवलं, “अरे काय बोलतोयस तू! माझा विश्वासघात 
करतोयस! काहीही झालं तरी साथ सोडणार नाही असं वचन दिलं होतंस ना तू मला? आणि आता वचन 
मोडतोस? याचे परिणाम भोगावे लागतील तुला. '* 

रागानं थरथर कापत पुळूच्या तोंडातून शब्द बाहेर पडले, हो, मी तुला बचन दिलं होतं खरंय. पण तुझं 
काय? तूपण मला वचन दिलं होतंस. त्यातलं एक तरी तू पूर्ण केलंस का? याला, याला निसर्ग म्हणतात? हा तर 
नरक आहे नरक. अरे या शिळ्या गबतापेक्षा मत्स्यालयातलं प्लॅस्टिकचं गवत शतपटीनं चांगलं. तिथल्या 
विजेच्या दिव्यांची तू चेष्टा करायचास, पण त्यामुळे पाणी उबदार तरी राहायचं 

आणि अन्नाचं काय? तू तर म्हणाला होतास की, तोंड उघडायचा अवकाश; लागेल तितकी कालबं 
खायला मिळतील. आणि इथं मिळालं काय, तरमेलेले मासे. मला बाटलं होतं इथं नवीन मित्र मिळतील, पण इथं 
पाहतो तर काय, ते भयंकर जेलीफिश. अशा भयंकर जगात कोण राहील? स्वातंत्र्य म्हणजे भूक आणि उपासमार 
असेल, तर त्यापेक्षा काचेचा कोंडबाडा बरा. तिथं वेळेवर खायला तरी मिळत होतं.'' 

गोदीच्या चेहऱ्यावर गूढ हास्य पसरलं. मग त्यानं आपली मान झुकवली आणि समजावणीच्या सुरात तो 
म्हणाला - '“आपण दोघांनीही एकमेकांना वचनं दिली हे खरय मित्रा. माझं वचन अजून खरं झालं नाही, पण 
आता उपासमार झाल्यामुळे तू तुझ्या बाटेनं जाईन म्हणतोस? ठीक आहे. तुझी मर्जी. माझ्या शब्दानं तू दुखावला 
गेलास, याचं मला वाईट वाटतं. शब्द हे तोंडातून न येता, ते हृदयातून यावेत, '' गोदी थेट समोर पाहत म्हणाला. 
गोदीचा समुद ०५० 


एकदाही पुलूकडे न पाहता तो म्हणाळा, “ठीक आहे तर. पण पुळू, तू एक मिनिटभर माझ्याजवळ येशील 
भापल्याला वेगळं व्हायचं आहे तर मला तुला काही सांगायचं आहे. आठवतंय मत्स्यालयातील हौदात तू 
ाझ्याभोडती कसा पिंगा घालायचास?"' “पण गोदी हा समुद्र मत्स्यालयासारखा थोडाच आहे? इथं तू बोललेलं 
'कोणी काळं कुत्रंसुद्धा नाही. त्यामुळे काय ते मोठ्याने बोलना!” 
भरे बाबा, माझी पूर्ण दमछाक झाली आहे. मोठ्याने ओरडताही येत नाही मला. कदाचित माझ्या 
हो हा परिणाम असेल. शिवाय मला ऐकायलाही कमी येते, ठाऊकच आहे तुला.'' पुलूला ते पटलं. “तू 
जे बोललास त्यामुळे मी खरं तर घाबरून गेलो होतो. क्षमा कर मित्रा. खरं तर आपण दोघंही तणाबाखाली 
आहोत. तुझ्यावर तर जास्तच ताण आहे, कारण तुझं ते अवाढव्य कबचही तुला बागबावं लागत आहे. तर ठीक 
बोलणं ऐकू यावं म्हणून मी जबळ येतो आणि तुझ्यासाठी मी नृत्यही करीन. मी असं ऐकलंय, की मैत्री 
श्वास यांचा संकटकाळी कस लागतो. '' असं म्हणून पुलू शांतपणे गोदीच्या तोंडासमोर गेला आणि त्यानं 
भापला तो सुप्रसिद्ध एका दमात सात कोलांट्या उड्यांचा नाच सुरू केला. 
त्याचा नाच पूर्ण होण्यापूर्वीच गोदीनं आपलं तोंड भलं मोठं वासलं आणि 'फटाकू!' त्यानं पुलूला मागून 

आपल्या जबड्यात पकडलं. *“आई5५'' पुलू वेदनेनं किंचाळला. सुटकेचा निकराचा प्रयत्न करताना त्याच्या 
झाठीबरचा पंखा हलत राहिला. कासवानं पापण्यासुद्धा न लववता समोर बघत आपला जबडा त्या असहाय 
माशाभोवती आवळला. 

जीवाच्या आकांतानं पुलूनं केलेली तडफड, खोलातून आवाज यावा, तशी त्याची आर्त किंकाळी त्याच्या 
रक्ताबरोबर समुद्राच्या खार्‍या पाण्यात विरली. “गोदी, इतका दूर मी तुझ्याबरोबर आलो, तू दाखवलंस 
स्वातंत्र्याचं स्वप्न, ते हेच का? तू सांगत असलेला समुद्र मला पाहायचा होता. आई५५ गं..'' पुळूचे शेवटचे 
विचार, शेवटचे शब्द, त्याचा शेवटचा श्वास हा होता. त्याचं निजींव शरीर गोदीच्या तोंडात गेलं. महाकाय 
कासवानं त्याचे शेवटचे शब्द ऐकून घेतळे नाहीत. तोंड उघडून आपला जबडा हलवून त्यानं यलोरेलला एका 
चासातगिळून टाकलं. जीभ बाहेर काढून त्यानं आपले तोंड चाटून पुसून घेतलं आणि तो स्वत:शी बोलला, 

“पोट रिकामं असलं की काहीही केलं तरी चालतं. काहीही खाल्लं तरी गोडच लागतं. त्याला काही इलाज 
नाही. काही गोष्टी आपल्या हातात नसतात. माणसाचासुद्धा नाईलाज होतो. कुत्रासुद्धा कुत्र्याला खातो. 
ताकदवान प्राणी कमजोर प्राण्यांचा नाश करणारच. संधी मिळाली की, गप्प थोडंच बसायचं असतं? काही का 
असेना, उपाशी होतो, खायला तर मिळालं. काय मस्त चब होती. आणि मी तर आता पट्टीचा नट बनलो आहे. 
माझं अभिनयकौशल्य मत्स्यालयापासून सुरू झालं आणि माझ्या नशिबाचा डाव मनाप्रमाणे खेळण्यासाठी मी या 
कौशल्याचा पुरेपूर बापर करणार. निसर्गाचं काय व्हायचं ते होऊ दे. जोपर्यंत नाटक करायचं हे असन माझ्याजवळ 


गोदीचा समुद्र ० ५१ 


आहे, मी निसर्गाला दाखवून देईन, की मी कशावरही मात करू शकतो.” 
महाकाय कासवानं आपलं शरीर दोन-तीन वेळा हलवलं. आपली लाल जीभ बाहेर काढून तो आपलं तोंड 
चाटतराहिला. दीर्घ उपासमारीनंतर यलोटेलच्या स्वादिष्ट मांसाचा तो आस्वाद घेत राहिला. 


प] 


गोदीचा समुद्र ०५२ 


'पुन्हा एकत्नान 


(2 सपकच्या द्राच्या शोधात गोदी आता एकटाच निघाला. दक्षिणेकडून आलेल्या गरम 
प्रवाहाबरोबर तो निघाला, आपले पाय मारत तो पोहत होता. पण जसजसा दूरदूर जात होता, 
तसतसंपाणी मात्र जास्तच प्रदूषित झालेलं होतं. 

समुद्राच्या बुडाशी डुबी घेऊन पहावं, असं त्याला वाटलं. वरच्या पृष्ठभागावर पाणी हिरवं 
होतं. त्यानंतर तळाकडे जाताना पाणी निळसर झालं. सागराच्या तळाशी शंभर मीटर खाली 
तिथल्या दुनियेत तो आला. इतक्या खोल जीवसंवर्धक सूर्याचा प्रकाश पोहोचतच नव्हता. कासव 
ताबडतोब तिथून परत फिरलं. सूर्यप्रकाशाच्या दिशेने तळाकडून पृष्ठभागाकडे. 

निळेशार चमकदार समुद्राचं पाणी. त्यात वावरणारे जिवंत प्राणी, तळापर्यंत पोचणारी सूर्याची 
किरणं-मत्स्यालयामध्ये पाहिलेल्या या समुद्राच्या शोधात तो झपाटल्यासारखा पोहत राहिला. 

पण नेमक्या त्या ठिकाणी तळाशी, जिथे सूर्याची किरणं पोहोचत नाहीत, तिथं जिवंतपणाचं 
अस्तित्व असावं, कारण तिथून गोदीच्या भोवती वरपर्यंत विचित्र असे हजारो-लाखो बुडबुडे 
पृष्ठभागावर येऊन फुटत होते. गोदीनं एक दीर्घ श्वास घेतला आणि हे बुडबुडे कोठून येत असावेत, ते 
पाहण्यासाठी त्यान पाण्यात डुबी मारली. खोल खोल. इतकं खोल की, गढूळ पाण्यामध्ये 


गोदीचा समुद्र ०५३ 


त्याच्यासमोरच पिंपांचा मनोरा त्याला दिसला. हजारो डने एकावर एक रचून केलेला. काही कॅन्स, 
, आणि मनोरा कमरेत वाकला होता. त्या कॅन्समधून भयानक दुर्गंधीचे तपकिरी 
घुरघुर आवाज करत बाहेर पडत होते. ल प सऱया बाजूला दूरपर्यंत विचित्र जीवजंतू 
उनोऱ्याजवळ पोहत येत होते. ते पाहून घाबरून गोदी मागे सरकला. ते महाकाय प्लँक्टन होते. 
“म असलेले हे प्राणी इथं डॉल्फिनएवढे मोठे वाढले होते. 
'देवा रे... काय हे? हे पिंप समुद्रातले वाटत नाहीये. त्यामुळे सगळं पाणी बिघडलं आहे, ' 
गोदीचा थरकाप झाला. त्या दृश्यानं त्याच्या डोळ्यांची जळजळ झाली. गोदी पोहत त्वरेनं 
टूर गेला, पोहत वर आला आणि उबदार सूर्यकिरणांमुळे त्याला उन आली. या जागेपासून दूर 
नणेकडे पोहत जायचं त्यानं ठरवलं. 
उबदार पाण्यात गोदी जोमानं पोहत राहिला. पण ते घाणेरडं पाणी जणू त्याचा पाठलाग करीत 
कारण ते भोवर्‍यासारखं फिरत दक्षिणेकडे बाहत होतं. गोदीलाही तिकडेच जायचं होतं. 
आठवणीतला समुद्र होता तरी कुठे? 


स्वप्न पाहिलं पण वाट्याला वेगळाच भोग 


यलोटेलला खाऊन टाकल्यामुळे आता त्याची साथ सुटली आणि गोदी एकटाच राहिला. 
त्वाला त्याच्या साथीदारची आठवण येत होती. आता तो बोलणार तरी कोणाशी? दक्षिण 
समुद्राच्या जवळ त्याला काही कासवं दिसली. पण त्याचं बोलणं कोण ऐकणार आणि त्याच्याशी 
बोलणार? गोदीला लांबून पाहूनच लहान मासे त्याला टाळून दूर पळत होते. बरोबरच आहे, 
समुद्रात राहणार्‍या प्राण्यांनी मत्स्यालयातून आलेल्या परक्या कासवावर विश्वास का ठेवावा? 
पुन्हा एकदा मत्स्यालयातले दिवस आठवले, जिथे त्याचे अश्रू पाहून कितीतरी माशांना 
आली होती. त्याचं मन रमबायला त्यांनी मजेशीर नाच केले होते. आणि तिथं पुलूची 
गोदीच्या तब्येतीच्या काळजीनं तो त्याचं क्षेमुकशळ विचारायला आला होता. या 
येणार्‍या मृतप्राय समुद्रात त्याची चिंता करणार कोण? इथले ते प्रचंड अनैसर्गिक 
त्याच्या पाठलागावर पोहत आले होते. गोदीला स्वप्नातही त्यांची भीती वाटली. 


गोदीचा समुद्र ० ५५ 


एकटेपणामुळे गोदी व्याकूळ झाला. 'अशी परिस्थिती उदभवणार, हे जर मला आधी कळलं 
असतं, तर मी पुळूला खाळुंच नसतं. मी काय केलं हे? पुलू खरंच माझा गप्पा मारायला आदर्श 
सोबती होता. मला काय दुबुंद्धी झाली. पहिलं म्हणजे तो नेहमी उत्तेजन द्यायचा. किती चांगला मित्र 
होता तोमला? मी हे का केलं? काही झालं, तरी प्रयत्न सोडायचे नाहीत', पुलूनेहमी सांगायचा. मी 
त्याच्याशी खोटं बोललो. अरेरे... पण माझाही काहीच इलाज नव्हता. मला जगण्यासाठी त्याला 
खाणं भागच होतं. गोदीच्या डोक्यात उलटसुलट विचारांचं वादळ माजलं होतं. त्याचे पुढचे शब्द 
पुळूला उद्देशून होते. “माझा नाइलाज झाला. केवळ जिवंत राहण्यासाठी. भुकेनं मी मेलोच 
असतो. मी काय करतोय, ते मला कळलंच नाही. मी प्लॅस्टिकची पिशवीही नाही का खाल्ली? तेच 
तर झालं. जे झालं त्याला इलाजच नव्हता. हे पाठीवरचं कवचाचं ओझं वागवताना माझ्या पोटात 
भुकेचा डोंब उसळला नसता, तरच नवल. पण पुल्सुद्धा खरं तर खूप भुकेला होताच की... नाही, 
पणमी त्याच्यापेक्षा जास्त भुकेला होतो. त्याच्यापेक्षा जिवंत राहण्याची माझी ऊर्मी जोराची होती. 
म्हणून तर मी मत्स्यालयाचा त्याग केला... पण पुलूसुद्धा... त्यालाही मुक्त जीवनाची ओढ होती 
म्हणूनच त्यानं मत्स्यालयातील सुखाचं जीबन सोडल आणि माझ्याबरोबर बाहेर पडला. धाडस 
काय फक्त मी एकट्यानं केलं नाही. पण सगळ्याचा परिणाम काय झाला? खरा निसर्ग, खरा 
समुद्र... _ कासवाचं अंतःकरण या विचारानं आणि दु:खानं शतश: बिदीर्ण झालं. तरी तो पाय 
मारतच राहिला. दक्षिण सागराकडे! थंडगार मृत्यूसमान सागरातील शांतता त्याला वेढून अथांग 
पसरून राहिली होती. 

गोदी पोहत असलेल्या मार्गाजवळून एके दिवशी व्हेल माशांचा एक पोहत गेला. 
त्यातल्या एकानं दयाळू आबाजात गोदीला हाक दिली. कोणीतरी व ल. तय, हे ऐकूनच 
गोदीला परमानंद झाला. व्हेलचा गंभीर जाड आवाज पाण्यातून आला, तसा त्याचा महाकाय 
जबडाही सावकाश हलला. 

*“'ओ हो! महाकाय कासव? इतकया गडबडीनं महाशय चाललेत तरी कुठे? घाई करायची 
गरज काय? कारण कुठेही जा पाणी असंच प्रदूषित आहे. '' असं म्हणून त्यानं त्याच्या नाकाडातून 
पाण्याचा मोठा फवारा उंच आभाळात उडवला. 

गोंधळून गेलेल्या गोदीच्या तोंडून चटकन शब्द फुटेनात. “पण... पण... मग तुम्ही सगळे 
कुठे जाताय? मला अजून आशा वाटते... कारण हा समुद्र केवढा विशाल आणि अथांग. 
आपल्यावर कोणतीही वेळ आली तरी निसर्ग नव्या आशेला जन्म देतो. कदाचित आशा हा शब्द 
गोदीचा समुद्र ० ५६ 


ऐकला नसेल, माणसं वापरतात तो." 

'काय बोलतोस हे?'' व्हेल म्हणाला. “तुला काहीच माहीत नाही? कठीण आहे, तुझा 
निभाव लागणं कठीण आहे. काही दिवसांपूर्वी दाक्षिण ध्रुवाकडचे पेंग्विन पक्षी आले होते. तेसुद्धा 
अंटार्टिका सोडून चालले आहेत. खरं तर त्यांची जात फार चिवट आहे. पण या बिघडलेल्या 
जातावरणात त्यांचासुद्धा निभाव लागणं कठीण आहे. दूषित अन्न खाऊन त्यांची शरीरं खंगलीयत. 
त्यांना तर आता गिळतासुद्धा येत नाही. काही जणांनी तर खाणंच सोडून दिलंय. तू नीट बघ, 
माणसांची तोंडंसुद्धा वाकडी झालीयत.”' 

गोदी म्हणाला, “अहं, तोंड नाही, ते बोलतात वाकडं म्हणून तसं वाटतंय.” 

“पाण्याचं म्हणशील तर ते सगळीकडे सारखंच झालंय. असं वाटतंय, आपण विषारी समुद्रात 
गोय. पाणजंतूंमध्ये किती बदल झालाय बघितलंस ना तू? ते खाऊन आता आमचा घसासुद्धा 
)' त्यानं आपला पंखा हलवला. सगळ्या व्हेलनी मिळून एकदमच पाण्याचा फवारा 
उडवला. आता तू विचार, आम्ही कुठं निघालो आहोत? तेही सांगतो. आम्ही सामुदायिक 
शात्महत्या करायला निघालो आहोत. या पृथ्वीच्या जन्मापासून आमच्या इतका आकाराने मोठा 
भाणि स्वभावानं गरीब असा कोणताच प्राणी नाही. आम्ही प्राणिजगाचे राजे आहोत. राजाने 
राजासारखंच मरायला हवं. म्हणून आम्ही मरण्यासाठी योग्य जागेच्या शोधात निघालो आहोत. 
हा जगाचा आरसा असतो. तो आपल्याला होकायंत्रासारखी दिशा दाखवतो. 
माणसालासुद्धा असाच माणुसकी दाखवणारा आरसा असता तर-'? 

*'माणुसकीचा आरसा कसा असेल बुवा? अ? हं ह॑!?' गोदी म्हणाला. 

व्हेलनं समुद्राच्या तळाकडे डोकं झुकवलं. सावकाश डोळे मिटले आणि तो आपल्या मऊ, 
आवाजात गाऊ लागला. - 

रूरूरूरूबुम...रूरूरूरूबुम 

रूरूरूरू 

समुद्र आमचं घर... . 

माता आमची मरणपंधाला... 

समुद्र आमचं घरं? 

पिता आमचारक्तबंबाळ.. . 

समुद्र आमचं घर... 


गोदीचा समुद्र ० ५७ 


भाऊमाझा आक्रंदतो आहे... 

समुद्र माझं घर... 

बहीणमाझी करुणा भाकते आहे... . 

रूरूरूरूबुम...रूरूरूरू बुम 

सागर आमचं घर... 

आम्ही सगळे मिळून... 

आम्हाला आमचा समुद्रपरत हवा... 

निसर्गाला परत बोलवा... 

आणखी एक चूळ टाकायला हवी... 

भोवताली डोळे उघडून पहायला हबं... 

रूरूरूरूबुम...रूरूरूरू बुम 

“ठीक आहे तर मित्रा, महाकाय कासवा, सांभाळून रहा. मी तर सांगेन की दक्षिण समुद्रापासून 
दूरच रहा. कारण त्या समुद्रात मोठाले स्फोट होत आहेत. इतके शक्तिशाली, की तू आंधळा 
होशील.'" 

“मी तुमचा फार आभारी आहे. मला कोणाशी तरी बोलता आळं, मला खूप बरं वाटलं. 
गोदी म्हणाला. 

जणूकाही गोदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सगळ्या व्हेलनी हवेमध्ये धुक्याचा फवारा सोडला. 
क्षणार्धात आभाळरंगांनी भरून गेलं. त्या धुक्याच्या ढगांमधून सूर्य तळपू लागला आणि पोहणार्‍या 
सगळ्या व्हेल माशांवर इंद्रधनुषी रंगांची कमान झळकली. 

गोदीचं हृदय व्हेलविषयीच्या कृतज्ञतेनं आणि चांगुलपणानं भरून आलं. गोदीनं चिंताग्रस्त, 
उतरलेल्या चेहऱ्यानं आणि पोटात भीती बाळगत पुढचा प्रवास सुरू केला. भीतीची एक लहर 
त्याच्या शरीरातून गेली आणि त्याचं प्रचंड कवचही कंप पावलं. “माझ्या समुद्रावर हे काय संकट 
कोसळलं आहे. मी ४० वर्ष मत्स्यालयात होतो. त्या दरम्यान असं काय झालं या समुद्राचं? 
त्याच्या डोक्यात हा बिचार घोळत होता. पोहत राहताना त्याला व्हेल माशांची आठवण झाली. 
निराशेच्या परिस्थितीतही त्यांनी गाणं म्हणत आनंदी वातावरण राखण्याचा प्रयत्न केला होता. हे 
व्हेल मासे म्हणजे प्रचंड धूडच, जिवंत राहणं हेच खरं तर त्यांच्यापुढं आव्हान आहे. पण मी मात्र 
माझ्या या टणक कवचामुळे..... असा विचार करत दक्षिणेकडे नाक करून प्रचंड वेगानं पाय मारत 


गोदीचा समुद्र ० ५८ 


तो समुद्रातल्या प्रवाहांवर स्वार झाला. 

दूरवर गोदीला एक लहान बेट दिसलं आणि गोदीचे डोळे उत्सुकतेने चमकू लागले. तो 
अधिकच वेगाने पाय मारू लागला. एकाएकी त्याच्या मानेमध्ये तीव्र कळ आली आणि मोठ्या 
मोंरे' ईलचा भयंकर चेहरा, त्याच्या डोळ्यासमोर दिसला. तसं त्वरेनं पाण्यात डुबकी मारून गोदी 
एका मोठ्या दगडाखाली लपला. त्याने आपलं डोकं, पाय आणि शेपटी त्याच्या कवचाखाली 
आक्रसून घेतलं. बाप रे बाप... क्षणाची खोटी झाली असती, तर एव्हाना मी मेलोच असतो. त्या 
मोरे माशाचे दात एकदा का शरीरात घुसले असते, तर जीवाची आशाच सोडावी लागली असती. 
भीतीनं गारठून जाऊन गोदीनं दगडाखाली स्वत:ला लपवत शक्‍य तितकं आक्रसून घेतलं. ईल मासा 
त्या दगडाभीवती फिरून आपले नाकाड त्या दगडाखाली गोदीच्या कवचात खुपसायला बघत 
होता. त्याच्या शरीरभर लहानलहान विचित्र पाय होते आणि त्याचे जांभळे डोळे चमकत होते. 

हा कोणता भयंकर प्राणी बुवा? या समुद्रातील सगळ्या सजीवांचे भयंकर प्राण्यांत रूपांतर 
झाले की काय? गोदी आणखी आणखी दगडाखाली लपायला लागला. त्याच्या कवचावर 
लावलेली धातूची, त्याच्या नावाची पट्टी खडकातल्या फटीत अडकून बसली, तेव्हा भीतीनं तो 
अर्धमेला झाला. हे कमी म्हणून की काय, मोरे माशानं त्याचे ते किळसवाणे पाय कासवाच्या 
कवचाच्या मागच्या पायांच्या सापटीत घाळून त्याचं कातडं पकडायचा प्रयत्न केला. गोदीनं अंग 
अधिकाधिक आखडून घेत नावाची पट्टी सोडवून घ्यायचा प्रयत्न केला, पण ती काही निघेना. 'देवा 
रे देवा... कुणी मला मदत करेल का? या क्रूर ईलपासून माझा जीव बाचला तर मला हवेसाठी 
पाण्यावर यायला हवं. नाहीतर मरेन मी. मत्स्यालयातीळ लोकांनी माझ्या पाठीवर लावलेल्या या 
धातूच्या पट्टीचं अगदी वाटोळं होऊ दे.' आपल्या पाठीवरील धातूची पट्टी आपल्या चोचीनं 
उचकटून काढताना कासव जीवाच्या आकांतानं ओरडत होतं. नंतर त्यानं कवचाभोवतीचे ते 
घाणेरडे पाय आपल्या पायांनी सोडवायचा प्रयत्न केला. सरतेशेवटी ईलनं हार पत्करली आणि तो 
दूर निघून गेला. गोदीनं त्याला दूर ता गेलेला पाहिला आणि तो त्वरेनं पाय मारत पाण्याच्या 
पृष्ठभागावर गेला. तेव्हा मानेतील वेदनेनं कळवळून तो छाती भरभरून श्वास घ्यायला लागला. 
“आता बास झालं. मी आता किनाऱ्याला जाणार. त्या समुहाला द्राला आता राम राम. सतत भीतीच्या 
छायेत वाबरणं आता नाही बुबा जमणार. समोर ते छोटं बेट आहे, तिथं जाऊन थोडी विश्रांती 
घ्यावी. बापरे... केवढं संकट आलं होतं! अगदी जीवावरचं.' आपली सुजलेली दुखरी मान चोळत 
महाकाय कासव त्या बेटापर्यंत गेलं आणि तिथल्या वाळूच्या किनाऱ्यावरून चाळू लागलं. 


गोदीचा समुद्र ०५९ 


वेटवदीक व्यवेग्डी 


तेर वाटलं होतं, तसं काही लहान नव्हतं आणि नजर पोहोचेल, तिथपर्यंत पांढरी बाळू त्यावर पसरलेली 
होती. वाळूतून मध्येमध्ये उगवलेली नारळाची झाडं डुलत होती. कातरल्यासारख्या तपकिरी 'पानांमागून नारळ 
दिसत होते. ती झाडे कोपलेल्या निसर्गाकडे घाबरलेल्या नजरेने वाकून पाहात आहेत, असं वाटत होतं. 

बाळूबरून चालत गोदी एक लहान टेकडी चढू लागला. काही वेळानं थोड्या अंतरावर त्याला गोड्या 
पाण्याचं सरोवर दिसलं आणि वाळवंट ओलांडून तिथं जायचं त्यानं ठरवलं. आकाशात सूर्य तळपत होता. 
खालची बाळू तापून निघत होती. 

कोवळ्या उन्हाने उबदार झालेल्या जमिनीवरून कितीतरी वर्षानंतर गोदी चालत होता. समुद्रावरून 
आलेले वारे बेटावर हलके हलके वाहत होते. गोदीला इथं खूप निवांत आणि सुरक्षित वाटत होतं. आणि काय 
आश्चर्य! त्या बाळूतून टेकडीवर जाणारे त्याच्याच सारखे पायांचे ठसे त्याला दिसले. हा आश्चर्याचा सुखद धक्का 
होता. 

म्हणजे या बेटावर माझ्या जातीचे भाऊबंद राहत असावेत. या पायांच्या ठशांचा माग घेत त्यांच्याकडे 
जावे. माझी सुख-दु:ख समजून घेणारा एखादा मित्र मला मिळाला नाहीतर या 'कवचासारखं जड झालेल्या 
'एकटेपणाच्या ओझ्याखाली मी चिरडून मरून जाईल. 


गोदीचा समुद्र ०६० 


मोठ्या उत्साहात, आनंदानं गाणं गात गोदी ती टेकडी चढायला लागला. पण वाळूमध्ये अर्धवट गाडली 
गेलेली ओळखीची हाडं दृष्टीला पडली आणि त्या हाडांपाशी तो अडखळला, तेव्हा त्याच्या गाण्याचं रूपांतर 
दु:खद चीत्कारात झालं होतं. तो टेकडीच्या माथ्यावर पाय ओढत पोहोचला, तेव्हा त्या वाळूखाली पसरलेलं 
कोणतं दृश्य त्याच्या नजरेस पडलं? शेकडो मेलेली कासवं उताणी पडली होती. उन्हानं करपून काहीजणांची 
रास पडली होती, त्यांच्या हाडांमधून उदास वारं वाहत होतं. आणि त्यांच्या सुक्या कवचांना वेढून लांब वेली 
वाढला होत्या. पण थांबा थांबा, टेकडीच्या पायथ्याशी कासबांचा एक समुदाय हालचाल करीत होता, गोदीनं 
त्यांना आवाज दिला. 

*'मित्रांनो, ऐका... मी मानवी मत्स्यालयातून नुकताच सुटून आलो आहे, परत आपल्या घरी'”... पण 
काही तरी चुकतंय. ही कासवं एकाच ठिकाणी गोंधळल्यासारखी मागेपुढे करत फिरत आहेत. गोदी 
त्यांच्याजवळ पोहोचला आणि अत्यंत आपुलकीनं त्यांना हाका मारू लागला. पण आश्चर्य. एकाही कासवानं 
त्याच्याकडे वळूनही पाहिलं नाही. गोदी त्यांच्याजवळ पोहोचला, तेव्हा त्याला दिसलं, की त्यांच्या 
डोळ्यांची खाचरं झाली आहेत आणि त्यांची शरीरं सुकट झाली आहेत. पाठीवरच्या कवचांना जागोजागी तडे 
गेले आहेत. 

*।मित्रांनो, पाणी तर पलीकडे आहे, या बाजूला नाही. इकडच्या अंगाला फक्त खडक आणि वाळू आहे. 
असं म्हणत त्या समूहाला गोदी सामोरा गेला आणि त्यानं अग्रभागी असलेल्या कासबाला आपल्या पुढच्या 
पायांनी आणि कवचानं समुद्राच्या दिशेला बळवलं.'* 

*“हो का? पण तू कोण आहेस? आम्ही आंधळे आहोत. महिन्यापूर्वी आम्ही तो डोळे दीपवणारा झोत 
पाहिला, आणि आमचे डोळे विज्लून गेले. माणसांनी केलेला आणखी एक बाँबस्फोट होता तो. मी 
अनुभवलेला सातवा! कुठे वळायचे? समुद्राकडे जायचा आमचा रस्ताच हरवला आहे. मला फक्त थोडं पाणी 
हवंय. इथं जमिनीवर किंवा समुद्रात. मग मी...'' 

गोदी आपलं डोकं हलवत स्तब्ध उभा राहिला. मग त्यानं गवत आणि वेली जमा केल्या. त्यांना एकत्र 
करून त्याचा लांब दोर तयार केला. त्या कासवांमध्ये फिरून त्यानं प्रत्येकाच्या तोंडात तो दोर दिला. मग तो 
कासवांच्या पुढे झाला आणि दोराचं एक टोक तोंडात घट्ट पकडून तो त्यांचं नेतृत्व करीत त्यांना तलावाकडे नेऊ 
ळागला. किती करुण होतं हे दृश्य! भोबताली मरून पडलेली कासबं आणि त्यांच्यामधून आंधळ्या कासवांना 
वाटेवरून नेणारा तो त्यांचा म्होरक्‍या . 

“मित्रा, तू किती दयाळू आहेस...'' गोदीच्या मागचं कासब म्हणालं. पूर्वीच्या काळी समुद्रातली 
सगळी आम्ही अशी होतो. एकमेकांना मदत करायचो. पण दिवस पालटले आणि स्वत:ला जिवंत ठेवणे, या 


गोदीचा समुद्र ०६२ 


एकमेव काळजीने सर्वांना पाडलं! या अशा संकटकाळी दुसर्‍याचा विचार करायला सवड आहे कोणाला? 
सगळ्या कासवांनी आपली मान होकारार्थी हलवली. “'जास्त बोलू नका.'' गोदीनं साबध केलं, ''नाहीतर 
तुमच्या तोंडातली गवताची दोरी सुटेल. '' 

तळपत्या उन्हामध्ये त्यांची गाडी बाळवंटातून जात एकदाची तळ्यापर्यंत पोहोचली. तहानलेल्या तेरा 
कासवांनी पाण्यात तोंडं घातली आणि अत्यंत आनंदाने ते डोकी पुढेमागे करत पाणी पिऊ लागली आणि मग 
त्यांनी पाण्यातच उड्या मारल्या. 

“पण हे काय झालं?" बिच्चारी कासवं पाण्यात हालचाल करायची थांबलीच. त्यांची शरीरं दीर्घकाळ 
इतकी शुष्क झाली होती, की पाणी प्यायला सुरुवात केली आणि त्यांना पायच हलवता येईनात. त्यांना 
पाण्याच्या वर येता येईना. आणि त्या तळ्यामध्ये खाली बुडत जात ती हळूहळू दिसेनाशी झाली. पाण्याच्या वर 
फक्त बुडबुडे येत राहिले. बुक बुक्‌ बुक्‌ बुक्‌ आणि एक जडशील शांतता त्या तळ्यावर आणि गोदीभोबती 
पसरून राहिली. 

*'हे असं घडलं तरी काय इथं? या दुदैवी प्राण्यांना शांतपणे चीरनिद्रा द्यायचं माझ्या नशिबी यावं ना? 
त्याच वेळी एका कासवाचं डोकं तळ्याकाठी पाण्यावर त्यानं पाहिलं. ते कासब पाण्यावर येण्यासाठी जीवाच्या 
आकांतानं झगडत होतं. भारल्यासारखा गोदी त्याच्या डोळ्यांमध्ये पाहत राहिला. नजर गमावलेले ते डोळे 
त्याच्या डोळ्यांमधून थेट त्याच्या हृदयाचा ठाव घेत होते. गोदी किनाऱ्याजवळ गेला. पाण्यात बुडी मारून त्या 
'कासवाजवळ तो पाय मारत गेला. आपल्या सर्व शक्तीनिशी त्यानं त्या कासवाला खालून ढकलत ढकलत, वर 
उचलत त्याला किनार्‍यावर ढकललं. त्या श्रमानं थकून दोघंही वाळूमध्ये पसरून धपापत राहिले. 

गोदीकडे वळून आपल्या अशक्त आवाजात धपापत्या उरानं ते कासव कृतज्ञतेने म्हणालं, “मी फार 
आभारी आहे. मला वाटलं होतं, की संपलंच सगळं. मला फक्त पाण्याचा आणखी एक घोट हवा होता. मग 
जगते काय, मरते काय, मला त्याची काहीच पर्वा नव्हती. पण तुझे पाय मळा खालून जोरदारपणे किनार्‍्याबर 
ढकलत असताना मला पुन्हा जगण्याची उमेद वाटली, 

लोटी माझं नाव. तुझ काय?” 

* अतीब आनंदानं गोदीनं आपलं डोकं वर-खाली हलवलं. “मी गोदी. माणसांच्या मत्स्यालयातून 
सुटका करूनमी इथे आलो.'' 

“माणसाचं मत्स्यालय? तेकाय? का...'' 

“तुला मत्स्यालय माहीत नाही का?" 

लोटीनंनाही म्हणून आपली मान हलवली. 


गोदीचा समुद्र ० ६४ 


“का ते कळत नाही पण 'माणसाचं मत्स्यालय' हे शब्द ऐकून मला रडूच आलं. खरंच मनुष्य हा काय 
प्राणी आहे, मला सांग तरगोदी.'* 

*'तुला माणसानद्दळ खरंच काही माहिती नाही? माणसानं बनवलेल्या एका काचेच्या पेटीमध्ये मी 
चाळीस वर्ष राहिलो. त्याविषयी मी कितीतरी गोष्टी तुला सांगू शकेन.'' 

*'ही माणसं अशी हुशार कशी काय बुवा? हवेत, पाण्यात, जमिनीवर सगळीकडे ती दिसतात. आणि 
इतर सगळ्या प्राण्यांवर त्यांनी विजय मिळवला आहे. होना?'' 

*'मानव, हं! त्याला वाटतं, की सर्व प्राण्यांत, सर्वांत महत्त्वाचा या पृथ्वीतलाबरचा तोच एकमात्र श्रेष्ठ 
जीब आहे. त्यामुळे आपल्यासारख्या प्राण्यांचा विचारच तो करत नाही. खरंच माणसं फारच विचित्र प्राणी 
आहेत. आम्हा कासवांप्रमाणे शंभर वर्षांहून जास्त जगणारी माणसं फारच थोडी आहेत. असं असूनही लाखो 
वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या समुद्राचा त्यांनी विनाश केलाय... कुणाला कल्पनासुद्धा करता येणार 
नाही... मत्स्यालयात मी त्यांच्या एवढ्या चमत्कारिक गोष्टी ऐकल्या आहेत ना. काही माणसं इतकी खातात, 
इतकी खातात की पोट फुटायची वेळ येते आणि एकीकडे काही भागातली मुलं तहान-भुकेनं मरत असतात.'' 

*'तुला मत्स्यालयाविषयी जाणून घ्यायचं होतं ना. समुद्रातले सर्व प्रकारचे प्राणी उचलून तिथं एकत्र 
ठेवतात. त्यांना पाहून लहानांपासून थोरांपर्यंत सगळ्यांचं मनोरंजन होतं. 

तू कधी प्राणिसंग्रहालय पाहिलंस का? त्या गगनभेदी इमारतीच्या सर्वांत बरच्या मजल्यावर ती माणसं 
प्राणिसंग्रहालय बांधत होती. जमिनीपासून ४०० मीटर उंचीवर. जिराफ, हत्ती आणि असे सगळे प्राणी त्यांच्या 
त्यांच्या घरातून म्हणजे कोणाला जंगलातून, कोणाला वनांतून, मैदानातून, दलदलीतून किंवा वाळवंटातून 
उचलून आणून त्यांना विजेच्या पाळण्यात घालून, सर्वांत वस्च्या मजल्यावर त्यांना ठेबणार आहेत. '' 

““किती विचित्र आहे हे.'' लोटीला या सगळ्याचंच नवल वाटलं. 

“माणूस हे सगळं का करतो? त्यांना पाहिजे ते, ते करू शकतात, म्हणून? म्हणून त्यांनी बाटेल तसं 
बागाबं?"' असं म्हणून तिनं आपलं डोकं समुद्राच्या दिशेनं बळवलं. गोदी आम्ही सगळेजणं आंधळे झालो. 
नाकानं आम्ही वासही घेऊ शकत नाही आणि आमच्या कवचाचा आतला भाग सुजून लाळ झाला आहे.' 

*'तुम्ही दृष्टी कशी गमावली? ' गोदीन हळुवारपणे विचारलं. 

“मला १० स्फोट आठबताहेत. आजोबा म्हणायचे, की त्यांनी हवेतले स्फोट बघितले आहेत, पण हे 
स्फोट समुद्रामधून होताहेत. माणसानं समुद्राखालच्या जमिनीला भोकं पाडून तिथं बाँब ठेवले आणि स्फोट 
घडवून आणलेत. त्यांना म्हणे प्रयोग करायचेत. जळले मेले ते प्रयोग; आणि आवाज म्हणशील तर... हादरून 
टाकणारा... नुसत्या आठवणीनं माझा थरकाप होतोय. कर्णकर्कश्श आवाजामागोमाग विजेचा लोळ 


गोदीचा समुद्र ०६६ 


कोसळला आणि आमच्या कबचांना तडे गेले आणि त्वचेच्या कणाकणांत जणू सुया टोचत होत्या. यानंतर 
जोरदार वादळ झालं, लाटा उसळल्या आणि निळ्या आकाशात एक मोठा ढग निर्माण झाला.'' 

“खरंच माणसाला अशी का बुद्धी व्हाबी? ' ' चकित झालेला गोदी उद्गारला. 

“माहीत नाही, पण ते घडताना मी पाहिलं. एवढंच नाही तर केवढीतरी माणसं त्या शेवटच्या स्फोटापूर्वी 
एक दिवस याच बेटांवर जमलेली मी पाहिली. राजकारणी, शास्त्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञ. त्यांच्या जाकिटावर त्यांच्या 
नावाच्या पट्ट्या होत्या आणि ते सगळेजण सेनाधिकाऱयाबरोबर हस्तांदोलन करीत होते, हसत होते, दारू 
पित होते. हे मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिलं होतं. 

माझे आजोबा, आई-बाबा, माझे सगळे कुटुंबीय त्या स्फोटात मेले. मी खूप दिवस त्यांना शोधत, हाका 
मारत भटकत होते. मला कोणीच सापडलंनाही. * 

**खरंच निसर्गानं या माणसावर सूड घ्यायला हवा, मी तर माणसाच्या पायाचा लचकाच तोडला असता. 
पणदुदैवानं मी आता पाहू शकत नाही. '' लोटी विषादानं हसली. 

गोदीनं भोवतालची पाहणी केळी आणि त्याला काही तरी खाण्याजोगं सापडलं. ते घेऊन तो लोटीजवळ 
आला आणि तो तिला भरवायला लागला. 

“नको नको गोदी. या बेटाबरचं आपण काहीच खायला नको, आपली तब्येत बिघडेल. '' 

'लोटीची कळी खुलवण्यासाठी गोदी उत्साहानं म्हणाला, “काही असो मी अगदी आनंदात आहे. किती 
दिवसांनी मला जोडीदार मिळाला. मत्स्यालयातील सगळी वर्ष मी एकटाच होतो. एकच एक होतो मी. अर्थात 
आपल्या कसरतींनी आणि नृत्यानं मला रिझवणारे कितीतरी मासे पाण्यात होते. हो, आणि पुलू, यळोटेल मासा 
इतका चांगला मित्र होता.'' महाकाय कासव एकाएकी बोलायचं थांबलं आणि विशाल पसरलेल्या समुद्रावर 
दूरपर्यंत पाहत राहिलं. 

“गोदी, मत्स्यालयात खूप खायला असे कारे? '' 

“अरे हो, खूप! लोकं आम्हाला एवढं खाद्य द्यायचे, की आम्हाला कधी ते सगळं संपायचंसुद्धा नाही. 
आणि बरं का माझं डोकं जर भिंतीवर आदळलं, तर लगेच डॉक्टर, म्हणजे पशुवैद्य येऊन मला तपासत असे. 
खरंतरमी तिथून निसटलो, याचं बरंचसं श्रेय त्याला आहे.” 

““तो गुरांचा की कायसा डॉक्टर, तो काय आजारपणातून प्राण्यांना ब_ं करतो का?" 

““हो, पण अलीकडे माझं डोकं ठिकाणावर आणणारा डॉक्टर मिळाला तर बरं होईल, असं वाटायला 
लागलंय. नाहीतर माझं शरीर हलायलाच तयार नाही. 

हा5हा5हा555'' गोदी अत्यानंदानं हसत सुटला. 


गोदीचा समुद्र ० ६८ 


मत्स्यालयात तब्येतीची देखभाल करायला डॉक्टर असणं किती चांगलं! 

*“पण ते मत्स्यालय राहण्याजोगं नव्हतंच मुळी. मला मुळीच तिथं राह्यचं नव्हतं. राग होता मला त्याचा 
म्हणून तिथून सुटका करून घेऊन मी समुद्रात आलो.' ' 

*'गोदी, आणिक सांगू का तुला? त्या स्फोटानंतर माझ्या शरीरात काही बिचित्रच वाटायला लागलंय. 
मीच नाही, सगळ्याच प्राण्यांना तसं झालंय बघ. काठावर राहणारा खेकडा, समुद्रातील अनिमोन, आभाळात 
उडणारेसीगल- इथं राहणाऱ्या सर्वांनाच या व्याधीनं ग्रासलंय,' ' 

ते ऐकता ऐकता समुद्रात पोहताना गोदीनं पाहिलेल्या अनेक गोष्टींची त्याला आठवण झाली. 
समुद्रातल्या पाण्यामध्ये अविश्वसनीय बदल घडून आले होते. महाकाय मोरेईलच्या हिंस्र रूपाची त्याला 
आठवण झाली. ईल माशानं चाबा घेतलेली त्याची गर्दन अजूनही सुजलेली आणि निळी-जांभळी दिसत 
होती. आणि काही वेळा वेदनेनं त्याला तापही चढायचा. 

एक सुस्कारा सोडून लोटी म्हणाली, “आता मी अगदी एकटी झाले. इतके दिवस माझ्या संगतीनं 
असणारे माझे सगळे सोबती तळाशी गेले आहेत. कायमचे; देबारे! मी काय करू?'* 

*“अगंवेडाबाई, मी आहे ना तुझ्या सोबतीला. विसरू नकोस. '' गोदीनं तिला दिलासा दिला. 

**पण मी अशी आंधळी, आणि आता या निचित्र व्याधीनं ग्रस्त आहे. माझं शरीर हळूहळू निरत जाणार 
असंमला वाटतं आहे. 

*“आतातू काळजी करू नको. आपण दोघे एकमेकांचे सोबती आहोत. '' लोटी काही हालचाल न करता 
स्तब्ध उभी राहिली. “लोटी, मीसुद्धा दीर्घकाळ एकटा पडलो होतो. त्या माणसाने बनविलेल्या कृत्रिम 
निसर्गात काही आनंदच नव्हता. आता मला सगळं नवं नवं वाटतंय. काय ते मला नीट सांगता येत नाही. पण तू 
माझ्या मनात शिरली आहेस. 

“गोदी, हे बेट सोडून आपण जाऊ या-*"' लोटीनं मान वर करून वाळूवर पडलेल्या कितीतरी 
कासवांच्या कवचांकडे डोकं वळवलं. “या बेटावर सगळे मेले, पण मला जगायचं आहे, कारण आतामला तू 
भेटलास. कित्ती बरं झालं. '' 

त्या बेटावरून निघून जायचं ठरल्यावर त्या वाळूच्या किनाऱ्यावरून ते लगेचच बाहेर पडले. कारण 
मित्रांचा किंवा नातेवाइकांचा निरोप घ्यायचा प्रश्‍नच नव्हता किंवा सामानाची बांधाबांध करायची नव्हती. 
अगणित कासवांची शुष्क आणि फाटलेली कबचं वाळूत जागोजागी विखरून पडलेल्या त्या मृत्यूच्या बेटाला 
मागे टाकून त्या दोघांनी दक्षिण प्रशांत महासागराकडे कूच केलं. 

समुद्राच्या मोरपिशी पाण्यात पोहत असताना सूर्याची किरणं त्यांच्याबर उजळली होती आणि त्यांच्या 


गोदीचा समुद्र ० ६९ 


डोक्यावरून समुद्रीवाऱ्याच्या सौम्य झुळुका वाहत होत्या. लाटांच्या तुर्‍यांना स्पर्श करून जाणाऱ्या सीगलना 
अभिवादन करीत पोहताना विशाल सागराबर आपण परत आल्याचा गोदीला मनापासून आनंद वाटला. 

लाटेबर आरूढ झालेल्या एका सीगलला गोदी म्हणाला,'“माझ्या पंखबाल्या मित्रा, तुझी काय 
हालहवाल? ठीक आहेसना?'' 

सीगल आपल्या शुष्क, खडबडीत आवाजात उत्तरला, '“'खवखब खबखव, माझ्या सगळ्या मित्रांचे घसे 
सुजले आहेत. आणि कुणीच आकाशात उडू शकत नाहीये. हवेच्या प्रबाहाबरोबर समुद्रावर आभाळात उंच 
उंच जाताना आम्ही सगळे केवढे आनंदी असायचो. पण छे, आता तो आनंदच नाहीसा झाला.'' असं म्हणून 
त्या पक्ष्यानं दु:खानं आपल्या पंखांची फडफड केली. ती भयंकर राख आमच्या श्‍वसनमार्गात साठून राहते 
आहे. प्रत्येक श्‍वासाबरोबर ती राख श्‍वसनात जाऊन त्यामुळे आमचे घसे कोरडे पडून सुजताहेत. काहींच्या 
'खोकण्यातून तर रक्त पडते आहे. मित्रा कासवा, तू सुदैवी आहेस. माझाही जन्म पाण्यातला प्राणी म्हणून 
व्हायला हवा होता.'' 

**माझ्या आभाळातल्या दोस्ता, तू चुकतो आहेस. ज्या समुद्रात तू वर-खाली डुब्या घेतो आहेस. तो 
आता वेगानं बदलतो आहे आणि त्याचं रूपांतर वैराण अशा निरुपयोगी जागेमध्ये होते आहे, जागेत नव्हे, 
निरुपयोगी समुद्रात! आम्हीसुद्धा राहण्यायोग्य आसरा शोधत आहोत. म्हणूनच आम्ही असे समुद्रावर भटकतो 
आहोत. 

*'मला समजतच नाहीय, मी अगदी कोड्यात पडलेय, लोटी आपली मान गोल वेळावत म्हणाली, जर 
पाणीच मृत झालं तर मासेही मरणार, कारण पाणी म्हणजे जीवन.'* 

**आणि जर हबा मृत झाली तर सीगल उडू शकणार नाहीत-'' गोदी म्हणाला, “'हवा म्हणजेही जीवन, 
जर निसर्गच मृत झाला तर माणसं, हो माणसंसुद्धा मरणार. कारण निसर्गम्हणजेच जीवन आहे.'* 

“*तर काय! मोठ्या कासवांनो, काळजी घ्या, एका मोठ्या बिराणभूमीबर तुम्ही दक्षिणेकडे सरकत 
आहात. अशी लक्षणं आहेत की तिथे याहून अधिक स्फोट होणार आहेत, फक्त ते भूगर्भात होणार आहेत.'' 

“लोकांना असे स्फोट घडवून आणण्यात कोणतं सुख मिळतं, कळत नाही मला, '' अनुभवानं आलेल्या 
कडवट रागानं लोटी उद्गारली, ' ते तेच प्रयोग पाण्यात आणि समुद्राच्या तळाशी करत आहेत.” 

घसा खाकरून सीगल म्हणाला, एवढंच नाही, तर ढगांच्या वरही ते प्रयोग करत आहेत. दक्षिणेकडे मी 
आभाळात उंच उडत जात होतो तेव्हा माझ्या पंखांची उष्णतेनं आग व्हायला लागली. त्यातून धूरही यायला 
लागला आणि ते करपट तपकिरी दिसू लागले. 

“कल्पना करा- सीगल आणि तोही तपकिरी पंखांचा! किती लाजिरवाणं. माझ्या डोक्यावरच्या, सुंदर 


गोदीचा समुद्र ०७० 


ओेज्ञोनला मोठ्ठे भगदाड पडलं होतं. आणि असं अनेक ठिकाणी झालेले मी पाहिलं. मग मी खाली 
शंतोसाठी एखादं झाड मिळतंय का ते पाहात होतो, पण कोठेही झाड म्हणून दिसेना. खालची जमीन 
झाली होती आणि जणू तिला वेदना होत होत्या. बाप रे, काटा येतो अंगावर!?' असं म्हणून त्यानं 
निरोपथेतला आणि तो पूर्वेकडे उडत राहिला. 
दी आणि लोटी दूर दूरपर्यंत पोहत राहिले. एके दिवशी गोदीला प्रवाळाच्या खडकांची किनार 
एक बेट दिसलं. त्या बेटावर नारळाची झाडं वाऱ्याबरोबर डोलत होती. 
आपण त्या बेटावर जाऊन बघू या. आपण तिथेही राहू शकलो नाही, तर मात्र जगात कुठेही 
जागाच राहणारनाही.'' 
गोदी, मला का कोण जाणे, वाटतंय की मला इथेच बरं वाटेल. '' 
समुद्रावर मोड्ठाले ढग गोळा झाले होते आणि सावकाश तरंगत होते. ढगांमधून विजेचे सपकारेही 
चमकत होते. समुद्राचा पृष्ठभाग चमकत होता आणि सुंदर अशा उलगडलेल्या आरशाप्रमाणे 
होता. दोन्ही कासवं तीरावर आली आणि भूभागाकडे गेली. एका टेकाडावर ते बसले. त्यांच्या 
र्‍्गाजरून समुद्रवाऱ्याच्या झुळुकी त्यांच्या कानामध्ये गाणे गुणगुणत होत्या. समुद्रातल्या झुलत्या 
सडकावरच आपण स्वार झालो आहोत, असं त्यांना वाटत होतं. त्या नितांतरम्य दृश्याचा आनंद उपभोगताना 
भाणि लोटीनं जबळच्या मोठ्या खडकाच्या कोपर्‍यात आपलं घरकुल करायचं ठरवलं. 
किती प्रफुल्लित वाटतंय! माझा इथपर्यंतचा प्रवास एखाद्या स्वप्नाप्रमाणे वाटतो आहे. पुढच्या समाधानी 
'युष्याच स्वप्न बघताना भूतकाळातील सगळ्या कटू आठवणी आणि कष्टाचे दिवस विसरायला झाले 
मागे आठवणींचा गोडवा फक्त उरला आहे.'' 
पूर्ण चंद्राची ती स्वच्छ रात्र होती. गोदी दृष्टिहीन लोटीकडे बळून बघताना त्याला हळुबारपणे वाटत 
की या पौर्णिमेच्या चांदण्या रात्रीचं या बेटाचं सौंदर्य बघण्यासाठी आपले डोळे आपण लोटीला देऊ 
असतो, तर किती छान झालं असतं? 

*'लोटी माझं वजन बरंच आहे, त्यामुळे तूचिरडणार तर नाहीस?'' 

*'नाहीरे नाही, तुझं ओझं कितीही असो, पण तूच माझा आनंद आहेस." 

“माझं वजन पेलू शकत असशील, तर आपण एक होऊया. प्रिय लोटी, मी आता माझा अंश तुला देत 
आहे. माझ्या प्रेमाचं हे प्रतीक असलेलं माझं बीज मी तुझ्या शरीरात पेरतो आहे. '' 

'लोटीनं आपली मान लांब केली आणि प्रेमानं ओथंबलेले आपले दृष्टिहीन डोळे गोदीकडे वळवून 
आनंदानं मान डोलावली. ते बेट आणि त्या भोवतालची वाळूची किनार चंद्रप्रकाशात चंदेरी चमचमत होते. 
गोदीचा समुद्र ० ७१ 


मंद मंद लाटा किनाऱ्यावर आदळत होत्या. रात्रीच्या नीरवतेत प्रशांत महासागर दाही दिशांना पसरला होता. 

“मी फार तृप्त झाले गोदी, आता पुढं काय होणार काही कळत नाही. माझी पिढं, मग त्यांची पिल्लं असं 
चक्र अविरत सुरू राहील.'' 

गोदीनं आपल्या पुढच्या पायांनी लोटीच्या कवचावर ताल धरला आणि आनंदानं तो गाऊ लागला - 

कासवबापाच्या पाठीवर स्वार होईल त्याचा मुलगा 

मुलाच्या पाठीवरसवार माझा नातू 

हो55 हो55 ओ ओ55 ओहोहो 

कासव आईच्या पाठीवर सवार होईल मुलगी 

मुलीच्या पाठीवर सबार होईल माझी नात 

ही हो5 ही हो5 हैया हो 

बाप कासवाच्या पाठीबर त्याचा मुलगा - 

मुलाच्या पाठीवर नातवंडं 

हो5 हो5 होहोहो55 

*“यपण मला काळजी बाटते गोदी, आपली पिल आंधळी तर नाही ना रे होणार माझ्यासारखी? 
'एकापाठीमागून एक आंधळी कासवं समुद्राकडे अडखळत जातील, त्या भयंकर समुद्रात ती कशी जगतील? '" 

“प्रिये, मी तुझ्याबरोबर आहे ना, मग काही काळजी करू नको. मी आहे ना?'' मान डोलवत 
आत्मविश्वासानं गोदी म्हणाला. 

*'गोदी, कितीरे जड तुझं वजन?'' 

“म्हणूनच मी तुला विचारत होतो, की तुला माझं वजन पाठीवर पेलवेल का? आम्ही महाकाय कासवं 
निसर्गत: जडच असतो.'' 

'लोटीनं आपलं डोकं लाडानं आपल्या जोडीदाराकडे वळवलं आणि तिच्या तोंडावर प्रेमानं हसू पसरलं. 
,_ दोन्ही कासवं आनंदाच्या स्वप्नात दंग होती. हळूहळू लोटीचं पोट फुगीर व्हायला लागलं. गोदीचा आनंद 
तर गगनात मावत नव्हता. गोदी स्वत:शीच संबाद करत बोलला, 'मी जर त्या मानवनिर्मित मत्स्यालयातच 
अजूनही अडकलो असतो तर? त्या जागेच्या नुसत्या आठवणीनं अंगावर भीतीचा काटा येतो. आता कोणतं 
शहाणं कासव त्या चौकोनी पेटीत - मत्स्यालयात राहील बरं? आणि मग गोल अंडी तिथं घालणं तरी कसं 
शक्‍य आहे? मानबाची अंडी चौकोनी असावी बहुधा!' हे ऐकून लोटीला खूप हसू फुटलं. एकमेकांबरोबर 
त्यांचे दिवस मोठ्या आनंदात जात होते खरे, पण त्यांना काही तरी डाचत होतं. लोटीचं पोट फुगत होतं पण 


गोदीचा समुद्र ०७२ 


मात्र दिवसेंदिवस अशक्त होत होतं, कारण तिचा आजारही बळावत होता. संपूर्ण शरीर तिला 
वाटे आणि ती अगदी दमून जाई. पोट सारखं ढवळायचं, वादळी समुद्रासारखं. तिच्या पोटात अन्न 
टिकत नव्हतं आणि तिचं तोंड आणि पाय आकसू लागले होते. 
'गोदी काय होणार रे माझं? माझे आप्त-मित्र ज्या वाटेनं गेले, त्या वाटेनं जाणंच माझ्या नशिबी 
*' लोटी खिन्नपणानं म्हणाली. गोदीचं सगळं लक्ष एकाच गोष्टीवर होतं, की आपल्या जोडीदाराला 
त करायची. दिवसा तो आपले डोळे आकाशाकडे आणि पांढर्‍या ढगांवर लावून असे, तर रात्रीच्या वेळी 
यारात लुकलुकणाऱ्या ताऱ्याकडे नजर लावून तो कळवळ्यानं आणि सातत्यानं प्रार्थना करीत असे. 
अशाच एके दिवशी गोदी प्रार्थनेत मम्न असताना दूरवर समुद्रापासून आभाळावरी गेलेला पांढण झोत 
णि त्यापाठोपाठ व्हेल माशांचा पोहणारा धवा त्याच्या नजरेला पडला. हा तर प्रवासी व्हेळ माशांचा थवा 
डेसतोय. यापूर्वी आपल्याला हा भेटला होता. त्या वेळी ते मरायला सुयोग्य अशा जागेच्या शोधामध्ये निघाले 
इथं त्यांनी मरायची जागा निवडली नसावी अशी मी आशा करतो. त्यांच्या स्वागताला जाऊया असा 
'बरिचारकरून गोदी त्यांना भेटायला गेला. 
“इथं कोण आहे हे! पूर्वी आपल्याला भेटलेलं कासव तर नाही?'' ''ओहोहोहो, तुला पुन्हा भेटताना 
आनंद होतो आहे आमच्या मित्रा!”' मोठ्या आत्मीयतेनं व्हेलच्या नेत्यानं गोदीला अभिवादन केलं. 
“आपण कधी बरं भेटलो होतो या आधी? अरे हो, आम्ही सगळेजण मृत्यूसाठी सुयोग्य ठिकाणाच्या 
धात असताना. त्या विषारी पाण्यातून पोहत असताना आम्हाला मरायला काही बेळ लागणार नव्हता. त्या 
दूषित पाण्यानं अंगाची अगदी आग आग होत होती. आणि आमच्या हृदयापाशी किती क्रूरतेनं ते गुदगुल्या 
करत होतं.” 
*'असं असूनही तुम्ही सगळे खुशाल दिसता आहात. आता ठीक चाललंय ना तुमचं?'' 
“अरेतुला ठाऊक नाही ? प्रशान्त महासागराच्या एका टोकाला सुरियाच्या समुद्राविषयी तू ऐकलं नाहीस 
? तिथं एक वृक्ष वाढतो आहे. कल्पना करता येणार नाही एवढा तो वृक्ष प्रचंड आहे. आमचा जीवनदाता 
आहे तो. सर्व प्रकारचे प्राणी जगातल्या कानाकोपर्‍यातून त्याच्या मुळ्यांमधून खवणाऱ्या मधुरसाचं पान 
करण्यासाठी तिकडेच धाव घेत आहेत. खरोखर महान आहे त्या झाडाचा रस. म्हणून तर आम्ही तुला असे 
दिसतो आहोत. आमचे घसे जर पुन्हा सुजले तर आम्ही बरे होण्यासाठी पुन्हा तिकडेच धाव घेणार. 
“मला माहितीच नव्हतं असं काही आहे म्हणून. '' मग गोदीनं त्या वृक्षाचा ठावठिकाणा विचारून घेतला 
आणितो त्वोनं लोटीला हे सांगायला गेला, “लोटी अगं कुणाला माहीत, एखादवेळी त्या सुरिया समुद्रातील 
दीर्घायुष्याच्या झाडाजवळ तुझ्या रोगावरही औषध मिळेल." 


गोदीचा समुद्र ०७३ 


“'दीर्घायुष्याचं झाड? कशाबद्दल बोलतो आहेस तू?' 

“'मलास्वत:ला त्याची फार कमी माहिती आहे, पण असं असावं, की त्या झाडाजबळ जाण्यानं, त्याला 
'हात लावण्यानं आणि त्याचा मधुरस पिण्यानं, तना-मनाचे, आत्म्याचेही आजारपण छूमतर-गायब होतात 
म्हणे. व्हेलसांगत होते.'' 

“माझा नाही बाबा त्यावर विश्वास.'* लोटी म्हणाली. “'समुद्राभोबती नेहमीच अशा पुष्कळ 
सांगोवांगीच्या गोष्टी कानावर येतात.'' 

“लोटी, एकदम टाळ्याला जीभ नको लावू. या जगात निसर्गाला जेव्हा तुम्ही कोपर्‍यात कोंबून ठेवता 
ना, तेव्हा अनेक विश्वास बसणार नाहीत अशा गोष्टी घडतात. समुद्रकिनाऱ्यावर वाळूचे कितीतरी कण 
असतात, मोजताच येत नाहीत. तशा आपल्याला माहीत नसलेल्या किंवा आपल्याला समजत नाहीत अशा 
'कितीतरी गोष्टी असणारच. काहीही झालं, तरी मी ते शोधून काढण्यासाठी जाणार हे नक्की. मग ते कितीही दूर 
का असेना. आम्हा कासवांमध्ये एक जुनी समजूत आहे, दोन वर्षांनंतर दुदैव आनंदात बदलतं. पण जर ही 
आपत्ती मानबानं निर्माण केळेली असेल, तर तिचं रूपांतर आनंदात होईल असं काही मला वाटत नाही. पण 
सजीव प्राण्यांसाठी आशा हेच जीवन असते. आपण आशा सोडता कामा नये. अंड्यातून बाहेर येणारी 
कासवाची पिलं आंधळी जन्माला येत असतील, त्यांचे कान बहिरे असतील आणि काही कासवं त्यांचे पाय, 
डोकी कबचाचा आत ओढून घेऊ शकत नसतील, पण म्हणून काय झालं? आपल्या वाट्याला कुठलंही दुर्दैव 
आलेलं असो. मी माझी आशा जिबंत ठेवण्यासाठी जे जे काही करणं शक्‍य आहे, ते सर्ब उपाय करीन." 

लोटी अविश्वासानं गोदीचं बोलणं ऐकत होती. तिला त्याचा अभिमान वाटत होता आणि तिच्या हृदयात 
आनंद भरून वाहत होता. लोटीचं पोट फुगत होतं. त्याबरोबरच तिचं आजारपणही वाढत होतं. गोदी लबकरच 
सुरियाच्या समुद्राकडे जाण्यासाठी तयार झाला . 

“'माझ्या प्रिय गोदी, तुला ते दीर्घायुष्याचं झाड सापडो न सापडो, तू माझ्याकडे लवकर परत ये. तूनुसता 
माझ्याजवळ असणं मला पुरेसं आहे. 

“लोटी, मी नक्तीच लवकर येईन आणि तुला आजारपणातून नक्की बरं करीन आणि नव्यानं या जगात 
येणाऱ्या आपल्या पिलांचीही बिलकूल काळजी करूनको.'' 

“कासव, कासव, इकडे कासव, तिकडे कासव." 

“*या जगात, या एवढ्या मोठ्या विशाल जगात तुझ्याइतकं मंद कोणीच नाही, नक्कीच नाही. असा कसा 
रे तूइतका मंद जगतोस?'- 

स्वत:शी गाणं गुणगुणत गोदी त्या बैराण प्रदेशातून समुद्राकडे जायला निघाला. त्याचे पाय सुरिया 
गोदीचा समुद्र ० ७६ 


समुद्राच्या दिशेनं पोहत होते. 
आहे तरी कोठे ते वीर्घायुषी झाड? गोदीच्या लक्षात आलं, की समुद्राच्या पाण्यातील, वरच्या 
आभाळातील आणि समुद्राच्या पोटातील सर्व प्रकारचे प्राणी तो जात होता, त्याच दिशेनं जात होते. 
“*सुरियाच्या समुद्राकडे, आगे बढो, सुरिया समुद्राकडे -” प्रत्येकाच्या ओठांवर हेच गाणं असल्याचं 
गोदीनं ऐकलं. ते आपले पंख, पडदे, शेपट्या, पाय हलवत होते आणि निश्चयी मुद्रेने सगळे ओठांवर सुरिया 
समुद्राचा जप करत त्याच दिशेनं निघाले होते. 
छे, या मिरवणुकीला अंतच नाहीये. या इतक्या गर्दीमध्ये घुसून जायला लागेल असं मला नक्कीच वाटलं 
'पण यामध्ये उलट्या दिशेने येणाऱ्यांचीही गर्दी होती आणि त्यांच्या मुद्रा आनंदी होत्या. कित्येकांनी 
आपल्या तोंडात पानंही धरली होती. नक्कीच ती पानं त्या दीर्घायुषी झाडाचीच होती. 
समुद्राच्या पृष्ठभागावरून पाय मारत जाणाऱ्या गोदीला तराफ्याबरून प्रवास करणाऱ्या सशांचा एक मोठ्ठा 
भेटला. 
“गोजिरवाण्या सशांनो, या समुद्रात तुम्हालाही कुणापासून तरी संरक्षण करायला लागतंय की काय?"' 
“*आमच्या या डोळ्यांकडे बघा जरा, त्याचा मूळ रंग असा नव्हता, हे तुम्हीही सांगाल, पण 
मनुष्यप्राण्यानं ही वेळ आमच्यावर आणली. या लाल डोळ्यांमध्ये काही तरी औषधं टोचली गेली. रोज हा 
जर्योग ते आमच्यावर करायचे. त्यांना पहायचं होतं, आम्ही किती औषधं टोचून घेतो ते.'' माणसानं केलेल्या 
प्रयोगांविषयी सांगताना सशांचा राग अनावर होत होता. 
*पणका ते असं करत होते?'' 
“कुणाला ठाऊक, '' दुसर्‍याच एका सशानं मध्येच उत्तर दिलं. “सौंदर्यप्रसाधनांवरचे त्यांचे प्रयोग होते 


“सौंदर्यप्रसाधन?'' 

“हो ना. लोकांचे चेहेरे आणखी आकर्षक करण्यासाठी. या प्रयोगाखातर काही प्राण्यांची तोंड 
ऊायमस्वरूपी नष्टझाली, तरी त्यांना त्याचं काही वाटणार नाही. 

“काय भयंकर प्राणी आहेत ही माणसं.'' 

“मी मत्स्यालयात राहिलो आहे. त्यामुळे लोकांविषयी मला अनुभव आहे. हा धनाठ्य, ताकदवान 
प्राणी आम्हा प्राण्यांवर अधिकार गाजवायला सर्वस्वी नालायक आहे, असं नाही तुम्हाला वाटत!'' असं 
म्हणून पाण्याखालचं जग बघायला गोदीने पाण्यात सूर मारला. त्याच वेळी दहा-एक डॉल्फिन आवाज करत 
त्याच्याजवळून गेले. त्यांच्या तुफान वेगामुळे गोदीला पाण्यात गटांगळ्या खाव्या लागल्या. अस्सं. 


'गोदीचा समुद्र ० ७७ 


डॉल्फिन्स! किती धोक्याचा होता त्यांचा वेग? समुद्रातल्या आमच्यासारख्या प्राण्यांना हा वेग थोडाच झेपणार 
आहे. त्यामुळे आमचाही थोडा विचार करारे बाबांनो! ' गोदी त्यांना म्हणाला. 

“ओ हो! महाकाय कासव का? त्रासाबद्दल दिलगिर आहे. अरे पण हे किती भयंकर आहे. बघ जरा, 
प्रयोगकेंद्रात आमच्या कातडीखाली त्यांनी वेध घेणारे यंत्र- (बायरलेस रिमोट कंट्रोळ) बसवले आहे. 
माणूसप्राणी आपल्या सुरक्षित कमांड सेंटरमध्ये बसून फक्त बटन दाबणार. शत्रूच्या बालेकिल्ल्यात ते 
आम्हाला घुसवणार, की धडाम धूम. आम्ही आहोत, थेट तिथेच बाँब आमचा बेध घेत आदळणार आणि 
फुटणार. खरं आहे, की वेड लागल्यासारखे आम्ही वेगानं पोहत निघालोय. पण आमच्या शरीराला 'लक्ष्य' 
ठरबून त्यांनी जो धोका आमच्या जीवाला निर्माण केला आहे, त्यापासून आम्ही कसे मुक्त होणार?" 

“चुकू चुकू! किती भयानक. गोदी म्हणाला. मी आता पृष्ठभागावर जातो. जसं त्याचं डोकं पाण्याबाहेर 
आले. तसं त्याला दिसलं, की पंख असलेले कितीतरी प्रकारचे असंख्य पक्षी आभाळातून सुरियाच्या 
समुद्राच्या दिशेनं उडत आहेत. त्यांची एवढी गर्दी आभाळात होती, की पृथ्बीकडे येणारा सूर्यप्रकाशही त्यांनी 
अडवलाहोता. 

“माझी प्रिय लोटी आता काय करत असेल बरं? मला आता ते दीर्घायुष्याचे झाड शोधलेच पाहिजे आणि 
तेही लबकर!”' 

महाकाय कासबानं आपल्या सर्व शक्तीनिशी पाय मारायला सुरुवात केली. त्याला घाई होती एका 
जीवाची. त्याच्या प्रिय लोटीचा जीव त्याला बाचबायचा होता... 

काही तासांनंतर गोदीला खूप दूर समुद्राच्या पृष्ठभागावर एक काळा ठिपका दिसला. तो स्वत:शी 
पुटपुटला, '“काय असेल बरंहे इतक्या लांबवर लाटांवर तरंगणारं?'' 

पाय जोराजोराने मारत महाकाय कासव जबळ आलं. आकारावरून ते मोठं जहाज म्हणजे जुना टँकर 
असल्याचं त्याच्या लक्षात आलं. 

“अरे देवा, हा इथं पडलाय? माणसांनी निरुपयोगी टकर इथे टाकलेला नसला म्हणजे मिळवली. किंवा 
असं तर नाही, घाणेरड्या तेलाचा हा टँकर सुरिया समुद्रात ठेवायचा होता? माणूस म्हणजे हृदय नसलेला प्राणी 
आहे. तो काय करील सांगता नाही येत. मी आता त्याला भोक पाडून, बुडबतोच तो! 

गोदी टँकरकडे रागानं जायला लागला. पण आणखी एक आश्‍चर्य! टँकरच्या डेकवर अनेक प्रकारचे 
पाणी त्याला दिसले. डोल काठीवर आभाळात उंच फडकत असलेलं एक निशाणही त्याला दिसलं. 'निसर्ग 
माता धबल क्रॉस' असं त्यावर लिहिलेलं होतं. त्या टंकवर सफेद अँप्रन आणि सफेद हातमोजे घातलेली 
माकडं वावरत होती. त्या डेकवर त्यांची इकडून तिकडे धावपळ चालली होती. एकूण सगळीजण कामाच्या 


गोदीचा समुद्र ० ७८ 


टँकरच्या टोकाच्या कठड्याजवळ उभ्या असलेल्या माकडाच्या हातून अचानक एक केळं खाली पडलं. 
गी पाण्यातून पोहत गेला आणि तोंडात केळं पकडून वर आला. तेव्हा ते माकड ओरडून म्हणालं, मित्रा 
ऊासवा, खूप धन्यवाद. कारण केळी इथं मिळत नाहीत. दे ते माझ्याकडे.'' गोदी टँकरच्या खालच्या 
अगालगत पोहत गेला. माकडानं रेलिंगवर पुली लावली आणि त्यावरून एक पिशवी खाली सोडली. गोदी 
त्याच्या जवळ गेला पण काय होत आहे हे कळण्यापूर्वीच त्या पिशवीत तो ओढला गेला आणि ती पिशवी 
डेकवरवर खेचली गेली. 

पाण्यानं निथळत पिशबीतून बाहेर आलेला गोदी म्हणाला, “मित्रा माकडा, अरे किती ही उताविळी, 
ठुला केळं हवं होतं आणि तुझ्या पिशवीत तू मलाच पकडलंस रे'' असं म्हणून पुढं काय वाढून ठेवलं आहे या 
कल्पनेनं गोदी अवघडून हसला. त्यानं आपली मान बाजूला वळवली. त्याला दिसलेल्या दृश्यानं तो चकीत 
ज्ञाला. टँकरच्या विशाल डेकवर वेगवेगळ्या आकाराचे पांढरे पलंग होते. आणि त्यावर सर्व प्रकारचे प्राणी 
ज्ञोपले होते. ते सगळे आजारी वाटत होते. आपल्या भोवताली निविध प्रकारचे व्याधिग्रस्त प्राणी बघून 
गोदीला स्वतःपुरता आणि स्वत:च्या कुटुंबाचाच विचार करण्याच्या आपल्या संकुचित विचारांची लाज 
वाटली. अगदी लहान 'क्रिकेट'सारख्या कीटकांपासून ते प्रचंड वजनाच्या आफ्रिकेतील हत्ती आणि 
सुसरीसारखे प्राणी तिथे आजारी होते. संपूर्ण डेक त्या आजारी प्राण्यांच्या बि्हळण्यानं भरून गेली होती. 

“छे, छे विश्‍वासच बसत नाही. प्रत्येक जातीचा निदान एक तरी प्राणी या टँकरवर होता. ते सगळे 
दोर्घायुषी झाडाच्या शोधात तरनाहीत ना?' गोदीला वाटलं. 

गोदीची विचारशृंखला माकडाच्या बोलण्यानं तुटली. “तू माझं फार मोडुं काम केलंस बघ. या एका 
केळ्यामुळे आपण स्वर्गात आहोत असं मला वाटतंय. ते जर समुद्राच्या तळाशी गेलं असतं तर मला फार त्रास 
झाला असता.'* 

*“तू अन्नाच्या शोधात आहेस का?"' गोदीनं त्याला विचारलं . 

“काय रे विनोदी बोलतोस अं? आम्ही अन्नाच्या शोधात नाही आहोत. या बोटीवाल्या प्राण्यांच्या 
विव्हळण्यावर, वेदनेवर आम्हाला उपाय हवा आहे. आम्हा माकडांना बोलायची कला नाही की, 
आमच्याजवळ शब्दकळा नाही. माणसाची ही जात इतकी भयंकर की, बेबंदपणे हे जग बदलायला लागली 
आहे. खरं तर निसर्गातल्या बर्‍याच गोष्टी शाश्‍वत आहेत. त्या बदलायचं काहीच कारण नाही. भूगर्भामध्ये 
आणि समुद्रामध्ये खोलपर्यंत खणून माणसानं खूप गोष्टी बाहेर काढल्या. खरोखरच मानबाच्या अत्याचारामुळं 
सर्व बनस्पतिसृष्टी आणि प्राणिसृष्टी यांचा रोष मानवानं ओढवून घेतला आहे. संपूर्ण निसर्गसृष्टीचं मानवाच्या 


गोदीचा समुद्र ०७९ 


कृतीवरलक्ष आहे आणि निसर्ग मानवाच्या प्रत्येक गोष्टीची नोंद ठेवतो आहे. 

त्यांच्यामध्येही काही चांगल्या व्यक्‍ती आहेत याची आम्हाला जाणीब आहे. हा टँकरच बघ ना, कित्येक 
वर्षांपर्यंत समुद्राच्या तळातून तेल काढायचं काम यानं केलं. परंतु काही लोकांना निसर्गावर केलेला हा 
अत्याचार, निसर्गाच्या वेदना बघवल्या नाहीत. मग त्यांनी हा टॅकर आजारी प्राण्यांवर उपचार करण्यासाठी 
तरंगतं हॉस्पिटल म्हणून आम्हाला दान दिला. आतासुद्धा काही चांगली माणसं या जहाजावर काम करताहेत. 
तुला ती दिसत नाहीत इतकंच! अशा वृत्तीची आणखी माणसं जर या जगात अशा कामासाठी आपणहून पुढं 
येतील, तर आशेला जागा आहे.'' असं म्हणून माकड काम करण्यासाठी निघून गेलं. पलंगावर झोपलेल्या 
एका हत्तीनं अशक्तपणे तुतारी वाजवली. “आपण अजून पोचलो नाही का? आम्हाला ज्या दीर्घायुषी 
झाडाबद्दल वारंवार सांगण्यात आलं ते अजून किती लांब आहे? आम्हाला तिथं लवकर पोचायचंय!'' त्या 
वेगवेगळ्या प्राण्यांच्या तोंडून गोदीला विविध गोष्टी ऐकायला मिळाल्या. सगळ्यांच्या आशा दूर अशा 
सुरियाच्या समुद्रातील त्या जादुई झाडावर एकवटल्या होत्या. 

गोदी त्या प्राण्यांशी बोलत असताना त्या टँकरच्या वर आभाळात एक काळा ढग मोठ्ठा मोठ्ठा होत होता. 
जणूतो या टँकरवर धावून येत होता. जसजसा तो जवळ आला तेव्हा त्यांना दिसलं, की तो ढग हजारो पक्ष्यांचा 
आणि प्राण्यांचा होता. समुद्रावरच्या आभाळात, समुद्राच्या पृष्ठभागावरचे आणि समुद्राच्या आतले. असे 
हजारो प्राणी या टँकरकडे धाव घेत होते. त्यांच्यात कोणतीच शिस्त नव्हती. यामुळे बोटीवरच्या प्राण्यांमध्ये 
प्रचंड गडबड उडाली. सगळे पलंग विस्कटून गेले. पहिल्यांदा गोदीला भेटलेलं माकडही पळता पळता 
ओरडत सुटलं होतं. 

गोदीनं ओरडून विचारलं, ' काय झालं? काय चाललंय? का पळताय सगळी? ' 

ते माकड ओरडून म्हणालं, “अरे त्वरा करा, इथून सुटका करून घ्या. माणसं येताहेत. त्यांनी प्रचंड 
शक्तीचा बॉम्ब बनबला आहे आणि सुरियाच्या समुद्रात त्याचा स्फोट घडवून आणायच्या तयारीत आहे ही 
मानवजात!" असं म्हणत किंचाळत ते माकड डोल काठीच्या दिशेनं धावलं आणि टोकापर्यंत वर चढत गेलं. 
आणि त्याचा आवाज टँकरच्या लाऊड स्पीकरवरून घुमू लागला 

“ऐकारे ऐका .... मानवजात दुसरा प्रयोग करायला सिद्ध झाली आहे. त्यामुळे आपण सुरिया समुद्राच्या 
दिशेनं जाऊ शकणार नाही. आपण आता दिशा बदलणार आहोत. सगळीजण शांत राहा. शांत राहा.'' पण 
त्या शूर माकडाचा आवाज आता निरुपाय झालेल्या हताश हुंदक्‍यांनी भरून आला. संपूर्ण बोटीवर त्याच्या 
हुंदक्याचा आवाज पोचला. सगळ्या प्राण्यांच्या आशेचा केंद्रबिंदू असलेली ती बोट - तिनं सावकाश बळून 
आपली दिशा बदलली. त्या महाकाय कासवाचं मन भरून आलं आणि त्याला दुःखानं भोवळ आली. 


गोदीचा समुद्र ० ८० 


नाही नाही. देवा, मानवाची अशी कशी ही करणी? लोटी म्हणाली तसं ही निसर्गसृष्टी नष्ट करू 
जवणाऱया या प्राण्यांच्यापायाला कडकडून चावा घ्यायला हवा.' 
तेच योग्य, या लोकांच्या तुलनेत मी काही अगदीच कमजोर नाही. माझी चुणूक त्यांनाही दाखवली 
पाहिजे. सुरियाच्या समुद्रामध्ये मला आता गेलंच पाहिजे. आणि आरोग्यदायी झाडाजवळ ठेवलेला बॉम्ब 
तिथून दूर नेला पाहिजे. गोदीनं दूरवर आपली नजर फिरवली; समुद्रावर वादळी ढग जमा व्हायला लागले होते. 
आणि आता आपलं हृदय आणि मन त्यानं आपल्या ठरवलेल्या कामगिरीवर पूर्णपणे एकाग्र केलं. 

“पण मी तिथं गेलो तर मला लोटी पुन्हा भेटणार नाही. पण तिथं तर जायलाच हवं. त्या झाडाचा मधुरस 
आणला नाही, तर लोटी बरी कशी होईल? थेट सुरियाच्या समुद्राकडे जाऊन माझ्या कुवतीप्रमाणे मानवाला 
चांगला धडा द्यायला हवा, पणमला माझ्या कुटुंबाचीही काळजी बहायला नको का?' 

“वेड्या, अरे असा कसा तू बिचार करतोस. ते आरोग्याचं झाड जर बॉम्बमुळे नष्ट झालं, तर या हजारो 
सजीव प्राण्यांनी आपल्या आशा कुणाच्या आधारानं फुलबायच्या? कोणत्या आशेवर जगायचं? 
मत्स्यालयातील सगळी वर्षं मी फक्त माझा स्वतःचा विचार केला. माझा मित्र पुलू! त्याचाही मी विचार केला 
नाही. आम्ही सगळीजण इतकं स्वतःपुरतं पाहात राहिलो, एकमेकांचा विचारच कधी केला नाही. त्याचमुळं 
आज आमच्याबर ही वेळ ओढबली आहे, की माणसं आमच्यावर मन मानेल तसा अत्याचार करू लागली. 
सुरियाच्या समुद्राकडे जायलाच हबं. लोटी माझं हृदय, माझं मन तूच समजून घेशील! 

गोदीनंडोळे मिटले आणि बोटीच्या कडेवरून समुद्रात त्यानं स्वतःला झोकून दिलं. 

तळपत्या सूर्यकिरणांत सुरियाचा समुद्र चमकत होता. त्याचं निळशार जादुई पाणी चमचमत होतं. गोदी 
पृष्ठभागालगत आतून पोहत राहिला. अंदाज घेऊन अधूनमधून आपली मान तो पाण्यावर काढत होता, श्वास 
भरून घेत होता आणि मानव प्राणी कोठे दिसत तर नाही यावर नजर ठेवून होता. तो समुद्राच्या मध्यातून जात 
राहिला. कारण टंकरवरच्या माकडानं सांगितलं होतं, की बहुधा मानवानं बॉम्ब २०० मीटर पाण्यात ठेवला 
आहे. आणि आरोग्याचं झाड जवळच असणार होतं. जिथं बॉम्ब ठेवलेला आहे, त्याच भागात पाण्यावर 
डोलत ते उभं असणार. 

तो आपल्या लक्ष्याच्या दिशेनं निघाला. विरुद्ध दिशेनं येणार्‍या प्राण्यांना त्याला सारखं चुकवाबं लागत 
होतं. आणि अचानक त्याला ते महान झाड दिसलं. पाण्यातून त्याच्या फांद्या चहू दिशांना पसरल्या होत्या. 
'हेच ते हेच - आरोग्याचं झाडं केवढं प्रचंड आहे. खरंच! मी ऐकलं होतं तसं समुद्राच्या तळामध्ये त्याची मुळ 
घड्टरुजली आहेत आणि समुद्राच्या पाण्यातून ते बाताबरणामध्ये व! आलं आहे. खरोखरच काय जादूचं झाड 
आहे हे - आणि बॉम्ब ठेवून हे झाडच नष्ट करण्याची अशी नतद्रष्ट इच्छा बाळगणं म्हणजे -!' गोदी आता 


गोदीचा समुद्र ० ८१ 


समुद्राच्या मध्यभागी होता. पण एकाएकी त्याला थांबाबं लागलं. लोखंडी साखळीची भक्कम जाळी उभी 
करून प्रयोगस्थळ पूर्णपणे संरक्षित केलं होतं. 

त्यांना काय वाटतं की, या जाळीतून कुणीच जाणार नाही? मी माझ्या दातांनी चावून त्या निकामी करून 
माझी कामगिरी पूर्ण करीन. गोदीनं ठरविल्याप्रमाणं जाळी चावून तिला भोकं पाडलं आणि त्यातून तो 
बॉम्बस्फोट चाचणी क्षेत्रामध्ये शिरला. 

“चाचणी क्षेत्रात आलो खरा पण आता बॉम्ब कुठे असेल?' गोदीनं सगळ्या भागावर नजर टाकली. 
त्याच्या डोक्यात फक्त एकच विचार होता. जेव्हा तो थांबला तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं की, भोबतालच्या 
समुद्रात पूर्ण शांतता आहे. समुद्र स्तब्ध आहे. एखाद्या कब्रस्तानासारखा. 

माकड म्हणालं होतं, की बॉम्बभोवती काळी विजेची केबल जोडलेली असेल. मी जर ती केबलच 
कुरतडली तर ती हृदयशून्य माणसं त्या महान वृक्षाला उद्‌ध्वस्त करू शकणार नाहीत; कितीही प्रयत्न केले 
तरीही नाही. ते असो मला ती केबल शोधली पाहिजे, लबकर!'- केबलचा शोध घेता घेता कासव स्वतःशीच 
बोलत होतं. त्याची नजर एका अदभुत गोष्टीवर पडली. 'काय असावं बरं इथं अजून? ज्यांना इथून सुटून जाता 
आलं नाही असं कोणी? काय बरं झालं असावं? खरं तर समुद्रात जन्मलेल्या आणि इथंच वाढलेल्यांना 
धोक्याचा इशारा लगेचच समजतो. मग ?' गोदी आणखी जवळ गेला आणि त्याला दिसलं, की समुद्राच्या 
तळाशी सर्व निरनिराळ्या आकारांचे ९९ ऑक्टोपस ओळीत व्यवस्थित बसले आहेत. 

“'ओ, ऐकलं का? तुम्ही सर्बजण इथून त्वरेनं निघून जा कसे - हला, निघा इथून आधी. ''- 

“हो आम्हाला ठाऊक आहे. पण आता आमचा काहीच इलाज नाही आम्ही इथून गेलो तरी आमच्या 
जखमा कधीच बऱ्या होणार नाहीत. ' ' 

गोदीम्हणाला, “हे बघा, ज्यांना खरोखर जगायचं आहे, त्यांनी आशा सोडून कसं चालेल?” 

**आजच्या जगात आशा बाळगणं फार अवघड झालं आहे.'' 

““लोकांनी काय नाही टाकलं या समुद्रात? रोज बघतोय आम्ही! समुद्रात सगळीकडे काही ना काही 
टाकलंय. न्यूक्लिअर पॉवर प्लँटचा कचरासुद्धा टाकलाय इथं. त्यांना वाटतं की, त्यांना पाहणारं कोणी नाही. 
समुद्र केवढा विशाल, किती खोल असं ते एकमेकांना सांगतात. यातून काही तरी भयंकर घडतं ते जगाला 
आधी दिसत नाही. जेव्हा ते दिसतं तेव्हा त्याचं स्वरूप इतकं गंभीर झालेलं असतं, की मागे परतणं किंवा ते 
बदलणं हातात राहात नाही.” गोदीशी बोलत असलेल्या ऑक्टोपसनं आपले आठही पाय गोदीला 
दाखबायला समोर धरले. त्या पायांवर सूज होती आणि त्यांचे तळवे जेली सारखे बुळबुळीत झाले होते 

ऑक्टोपसच्या डोळ्यांत अश्रू आले. “समुद्रातील सगळ्याच प्राण्यांच्या शरीरात काही ना काही विकृती 


गोदीचा समुद्र ०८२ 


निर्माण झाली आहे. सुप्रसिद्ध आरोग्याच्या झाडाची कीती ऐकून खूप लांबून आम्ही इथं आलो. आम्ही असं 
ऐकलं, की ते याच भागात कुठंतरी आहे. आम्ही गेले दोन दिवस त्याचा इथे खूप शोध घेतला पण आम्हाला ते 
कुठंच आढळलं नाही." 

तुमची काही तरी चूक होत असाबी. गोदी म्हणाला, “मी स्वतः ते महान झाड लांबून, सुर्याच्या 
समुद्रात पोहत येत असताना पाहिलं आहे. आणि माझ्या या डोळ्यांना आतापर्यंत कोणीच फसवले नाही. 
मृगजळालाही ते फसलेले नाहीत.'' ऑक्टोपसनं शांतपणे गोदीचं ऐकून घेतलं आणि आपली मान इकडून 
तिकडे हलवून तो म्हणाला, एखादी गोष्ट नुसती पाहून त्याबद्दलचा निवाडा मी कधीच करीत नाही. तुमच्या 
डोळ्यांसमोर अनेक गोष्टी दिसतात. उदा. समजा तुला खूप भूक लागली आहे आणि तुझे आठही पाय, नाही 
जाही तुझे चार पाय तू एखाद्या रसदार माशाच्या बदल्यात द्यायला तयार आहेस. इतकी भूक तुला लागली 
असेल, तर समुद्री गवताचं पातं, एवढंच काय खडकसुद्धा तुझ्या भुकेल्या डोळ्यांना मासा वाटेल. असं कसं 
वाटतं मला कळत नाही - ज्या गोष्टी दिसू शकतात, त्याच डोळे बघतात. कासबा, आम्ही त्या आरोग्यदायी 
वृक्षाच्या गरजेपोटी इथं आलो. आम्हाला ते सापडलं नाही. आरोग्याचं झाड आपल्या आतच, आपल्या 
हृदयातच आहे, दुसरीकडे कुठं नाही. '' 

गोदीनं तोंड वाकडं केलं. म्हणाला, ''कोडी कशाला घालतोस? व्हेलच्या एका मोठ्या टोळीला पूर्ण 
आरोग्याचा लाभ झालेला तुला माहीत नाही का? काही असलं, तरी जीवन अखंड चालू राह्यलं पाहिजे. त्या 
मानवानं ठेवलेला तो नतद्रष्ट बॉम्ब नष्ट करायला मी आलो आहे. माझे हे दात पाहिलेस ना?'' गोदीनं क्रोधानं 
त्या टोळीला आपले सगळे दात, डाग, खड्डे, आपलं सगळं तोंड दाखवलं. 

ऑक्टोपस बोलला -* तू उत्तरेकडे शोध घे, कारण आम्ही अजून त्या दिशेला इतक्या दूरपर्यंत गेलो 
नाही. इथपासून २२९ मीटर उत्तरेला आम्ही वळलो आणि दक्षिणेकडे आलो. जेव्हा आम्ही एका जागेकडून 
दुसर्‍या ठिकाणी जातो तेव्हा आम्ही चालताना आमच्या पायांनी अंतर मोजत जातो. बरोबर २२९ मीटर.'' 
ऐकल्या ऐकल्या कासवानं समुद्रात वाळूत गिरकी घेतली आणि पाय मारत तो सर्ब ताकदीनिशी 
उत्तरेकडे निघाला. “तीच ती असावी. टँकर्वरच्या माकडानं नव्हतं का सांगितलं? लांब विजेची तार-बॉम्ब 
जोडलेली, तीच ती. आणि त्या तारेतून वीजप्रवाह सोडला, की बाँबस्फोट होतो. मी असंच करीन ती जी वायर 
ना, ती मी या माझ्या दातांनी तोडून वेगळी करतो . गोदी जोरजोरात पाय मारत बॉम्बच्या दिशेनं निघाला. 

“पण जर मी ती बायर धरली अन्‌ त्याच वेळी माणसांनी त्यातून वीज पाठवली तर? पण खरं तर मला ती 
बायर तोडायला एकच क्षण लागणार आहे. पण जर विजेचा धक्का मला बसला तर; लोटी मला ती कधीच 
दिसणार नाही. विजेचा शॉक बसून मी मरीनच. मी परत जाऊच शकणार नाही. पण मी त्या वेड्या विजेच्या 


गोदीचा समुद्र ०८३ 


तारेपेक्षा चपळ आणि हुशार आहे. लोटी, धीर धर. आणखीन थोडा काळ, ऐकते आहेस ना? मी माझं काम 
'पार पाडतो आणि तुझ्याकडे परततो. मी परत नाही आलो, तर आपली पिलं मला कशी पाहता येतील? माझ्या 
'लोटीकडे कोणपाहील?' 

त्या वायरच्या मागाबर जात आणि बेचैनीनं भोवताली नजर टाकत गोदी पोहत पुढं जात राह्यला. 
एकाएकी एक धातूचा गोल पाण्याच्या पृष्ठभागापासून २५० मीटर खाली पाण्यात तरंगत असलेला त्याच्या 
दृष्टीस पडला. त्या गोलाभोवती घिरट्या मारताना त्याच्या मनात आलं. हाच तो, संशयच नाही. निसर्गाचा 
नाश करणारा हाच तो बॉम्ब! पाषाणहृदयी मानवानं बनवलेला. गोदी म्हणाला, 'मला उत्तर दे तुझ्या कृतीचं. 
खरंच तुझा तिरस्कार वाटतो मला. 

गोदी क्षणभर थांबला. मग त्यानं आपल्या मजबूत कबचानं त्या गोलाबर आघात केला. बॉम्बनं काही 
आवाज केला नाही की काही हालचाल केली नाही. तो घातक काळा, धातूचा गोल तसाच तरंगत राहिला. तो 
काळपट धातू पाण्यातून उठून दिसत होता . 

याच वेळी २९४मैल अंतरावर माणसांचा एक गट एका उंच मनोर्‍यात बसून अधीरतेनं कशाची तरी बाट 
पाहात होता. एका बटनावर बोट होतं. क्षणार्धात ते बटन दाबलं जाणार होतं. मग विजेचा प्रवाह बॉम्बपर्यंत 
जाऊन पोचणार होता. घड्याळाची मिनिटांची मोजणी सुरू होणार होती आणि शेवटच्या क्षणी बॉम्बचा स्फोट 
होणार होता. तिथे जमलेले लोक एकमेकांशी बोलण्यात दंग होते. 

*'हवा छान आहे! दक्षिण महासागरात बॉम्बस्फोट करायला दिवस काय छान मिळाला. मला या 
परीक्षणाचा कधीच कंटाळा येत नाही. कितीही वेळा करा. माझी तयारी आहे. हा अत्याधुनिक बॉम्ब आहे. 
इतर कोणत्याच देशाला तो बनवणं जमलेलं नाही. जागतिक शांतीसाठी सर्वोत्कृष्ट अस््र!'' त्याचा मदतनीस 
म्हणाला, “मागच्या बॉम्बच्या वेळीही तुम्ही असंच म्हणाला होतात.'' 

“काय ही निरर्थक बडबड. लोकांनी सतत प्रगती करीत राहिलं पाहिजे. नबनबीन शोध लाबले पाहिजेत. 
यामुळेच तर आपण जगावर अंकुश ठेवूशकलो आहोत. आणखी शोध, नवनवीन उपकरणं!!”* 

*“पण जबळच्या बेटांबरील सर्व लोक धोक्याच्या परिसराबाहेरहलले असल्याची खात्री केलीतना?' 

“सगळे नाही गेले . काही हट्टी लोकांनी जायचं नाकारलय. हे चिवट लोक म्हणजे डोकेदुखी आहे झालं! 
आपण ३०० वर्षांपूर्वी ही बेटं शोधली. आणि त्यावर आपली सत्ता प्रस्थापित केली. ती आपलीच आहेत. 
आणखीन काय करणार आपण? समुद्र एवढा विशाल आहे, की या परीक्षणानंतर आपल्या प्रयोगांचे अमूक हे 
परिणाम असं कोणीच सिद्ध करू शकत नाही.” 

*““ते तर आहेच. पण या परीक्षणांचे परिणाम आपल्या दृष्टीनं महत्त्वाचे अशासाठी, की आपल्या अंतरिक्ष 
गोवीचा समुद्र ० ८४ 


कार्यक्रमाच्या प्रगतीसाठी हे संशोधन आवश्यक आहे. पुढील शतकामध्ये आपणच जगावर, नव्हे स्वर्गावर 
राज्य करणारयात कायशंका?” 
“अरे पण बटनावर कोणाचा हात आहे. थांबला का आहेस? वेळ थोडा आहे! होऊन जाऊ दे .”' 
प्रमुखाची आज्ञा त्याच्या सहायकानं पुन्हा उच्चारली. *'हुशार! सर्व जय्यत तयारी झाली आहे. हा क्षण 
भभिमान बाटाबा असा आहे. आपल्या देशानं यापूर्वी ९९९ परीक्षणं केली आहेत. आजचं हे एक हजारावं 
परीक्षण. आकडे मोजा १००, ९९, ९८...'' 

तिथून खूप दूर पाण्याखाली असलेल्या गोदीला नियंत्रण टॉवरमधील घटनांची काय कल्पना असणार? 

यानं ती मजबूत वायरची दोरी आपल्या जबड्यात पकडली “कशाची बनवली आहे ही एक देव जाणे. किती 

मजबूत आहे. 

बिचार्‍या गोदीला वाटलं होतं, बायर समुद्रातल्या गवताने बनबलेल्या दोरीइतकी मजबूत असेल, पण ही 
तरफारच मजबूत होती. 

*पण मी असा हरणार नाही पुन्हा एकदा प्रयत्न, माझ्या दातांनी वायरला जरा पोचा आलाय. हा, अस्सं! 
काही धागे तुटून सुटले की. पाण्यात मला दिसताहेत ते.- 

पण गोदीला दिसले ते तुटलेल्या दातांचे तुकडे होते, “त्याच्या' दातांचे! माणसाकडून मी हरणार का? 
माझे दात, लोक त्यांच्याकडे पाहून कौतुक करीत - आता काय झालं हे त्यांचे? मी असं नाही होऊ देणार. 

लोक हो ऐका! 

नीट ऐका! 

**आमचा समुद्र आम्हाला परत द्या!! 

आमचं आभाळपरतद्या 

आमची जमीन परत द्या. 

आमची प्रिय धरती आम्हाला परतद्या.'' 

गोदी समुद्रात घोषणा देत राहिला. त्याचे कुरूप, पडके दात त्याच्या तोंडातून डोकावत होते. एकाएकी 
त्यानं सगळी ताकद आपल्या अंगात एकबटली, एक क्षणभर तो थरकापला. मग त्यानं आपला जबडा त्या 
जावरभोबती आवळत लढावू वृत्तीनं आपली सारी ताकद पणाला लावली. 
स्वत्रेण कक्षात आकडे झपझव शून्याकडे उतरत हात. दुसर्‍या (देशेला माठ जहाज पाण्यावर 
लोक त्या स्फोटाच्या रोमांचक घटनेची उत्सुकतेनं वाट पाहात होते. ते सगळेच आकडे 
,७,६, ५, ४, ३, २, १ आणि ०. 


र्गोदीचा समुद्र ०८५ 


व, रि 


केबलमधून विद्युत प्रवाह खेळला आणि... कासवाच्या शरीराला त्या वीज प्रवाहानं असा काही दणका 
, की त्याचं कवच उष्णतेनं तेजस्वी केशरी झालं. त्याच्याभोबतीचं समुद्रातलं पाणी गरम झालं. पाण्यावर 
आणि बुडबुडे फुटायला लागले. एका क्षणी गोदीच्या डोळ्यांसमोर मत्स्यालयातील आठवणी 
चमकल्या. पुलू आणि लोटी त्याला दिसले. त्याक्षणी आपली सगळी ताकद एकवटून त्याच्या तुटक्या दातांनी 
केबलचा तुकडा पाडला आणि क्षणात गोदीच्या शरीराचा कोळसा झाला. त्याचे डोळे, पाय, शेपूट 
यांचे तुकडे होऊन पाण्यात सगळीकडे विखुरले; पण त्या केबलचा तुटलेला तुकडा त्याच्या जबड्यांत भक्कम 
घरून ठेवलेला होता. त्याचं भाजून काळं ठिक्कर झालेलं कवच त्या केबलसोबत समुद्रप्रवाहात थपडा खात 
इलतराहिलं... 

बॉम्ब आवाज न करता समुद्राच्या तळाशी जाऊन पडला. 

बलिदानाच्या त्याच दिवशी गोदीच्या महान होतात्म्याच्या जागेपासून खूप दूर त्या एका निर्जन बेटावर 
एकटं कासव आपले निर्जीव डोळे सुरियाच्या समुद्राकडे लावून बसलं होतं. आज रात्री की उद्या ? लोटी 
अधीरपणानं आणि काळजीनं, कधी आनंदानं बहरून, तर कधी चिंताग्रस्त होऊन घाबरून अंडी घालायच्या 
दिवसाची वाट पाहात होती. पौर्णिमेच्या रात्री समुद्रावरून थंड झुळूक आली 

“गोदीचंकाय झालं असेल? मी तर ऐकलं की, सुरिया समुद्रावरून सगळे प्राणी पलायन करून आले. त्या 
जादुई झाडाची पानं नाही मिळाली तरी मला त्याची पर्वा नाही - गोदी परत येताना त्याचा मार्ग तर चुकणार 
नाही ना?' 

लोटी समुद्राकडे तोंड करून एका टेकडीवर बसली होती. पौर्णिमेचा चंद्र आभाळात उंच होता. समुद्र, 
आभाळ, जमीन, अंतराळ, सगळं काही निस्तब्ध झालं होतं - जणू काही घडणार होतं. 

“पोटात कळा येताहेत '' - लोटी तातडीनं बळून टेकडीखालच्या वाळूच्या ऐसपैस पट्ट्यावर आपलं 
अंड्यांनी भरलेलं जड पोट घेऊन शक्‍य तितक्या त्वरेनं चालू लागली. लाटा सौम्यपणे किनाऱ्यावर आदळत 
होत्या. समुद्रावरून सुखद वारा वाहत होता. लोटी कुशलतेनं वाळूत खड्डा उकरत होती. खरं तर तिला ही कला 
काही कोणी शिकवली नव्हती. पण तिच्या आत एक आवाज निसर्गाची भाषा बोलत होता. प्रबळ 
वंशवृद्धीच्या अंत:प्रेरणेनं ती कुशलपणे आपलं काम करत होती. त्या कष्टानं तिचा घाम गळत होता. आणि 
धपापत्या उरानं पिंगपॉँग चेंडूसारखं गुळगुळीत अंडं तिनं त्या वाळूत घातलं. श्रमानं वेदना झाली, तरी तिचा ऊर 
आनंदानं भरून आला. तिनं आपल्या पहिल्या वहिल्या चिमुकल्या अंड्याला हळुवारपणे स्पर्श केला. 

'लोटीनं आपलं शंभरावं अंड घातलं, तेव्हा तिची ताकद पार संपून ती थकून गेली. रात्रीच्या चांदण्यांनी 
पहाटेच्या प्रकाशाला जागा करून दिली तेव्हा ती पाठमोरी वळली आणि आपल्या पायांनी तिनं त्या अंड्यांवर 


गोदीचा समुद्र ० ८७ 


। ₹-*८ष्टह्कऊा 


वाळू ढकलली आणि ती अंडी पूर्णपणे वाळूबाली झाकून टाकली. एक शेवटचा पूर्ण श्वास तिनं छाती भरून 
बेतला तिचं मनं बोलत होतं - 'गोदी, तू आत्ता कुठं आहेस? गोदी...' असं म्हणून तिच्यामधली चेतना तिचं 
अचेतन व्याधिग्रस्त शरीर सोडून गोदी जिथं तिची वाटपाहात होता, त्या जागेच्या प्रवासासाठी निघाली. 

...दोन महिने गेले. चंद्र पुन्हा पूर्ण वाटोळा झाला. समुद्राच्या वाळूमधील आजची रात्र मोठ्या 
जमाबाच्या स्वागताला उत्सुक होती. 

कासवाची १०० पिलं अंड्यांचं कवच फोडून बाहेर आली. वाळूवरून आणि त्यांच्या आईच्या 
वाळलेल्या वाळलेल्या कवचावरून अजाणता चालत गेली. स्वच्छ चंद्रप्रकाशात नहात जीवनाची लय सापडलेली ती 
पिलं बाळूमधून किनाऱ्याकडे धाव घेणाऱ्या लाटांकडे लगबगीनं जात होती. पाण्यात गेल्यावर लाटांवर 
हिंदोळ्यात ती वर-खाली होत राहिली - बादळातल्या पानांसारखी पाण्याबर तरंगायची धडपड करत पिलं 
लागली, पाय मारू लागली. आणि जणूकाही पाठीवर दिशादर्शक असावा तशी ती थेट सुरियाच्या 
समुद्राकडे जात राहिली. तो वारा असावा किंवा लाटा असाव्यात, पण शांततेचा भंग करून कुणीतरी 
सगळ्याच प्राण्यांसाठी गाणं म्हणत होतं - 

*'आमचं आभाळ आम्हाला द्या. 

द्या आम्हाला धरती, 

आमचासमुद्र आम्हाला द्या, 

जसा तो पूर्वी होता आमचाच, 

निसर्ग आमची माता, आमचं 

सर्वांचंते आवडतं घर ... 

एकसूर एकताल, 
गाणे आमचे आम्हाला द्या 
आमचं घर आम्हाला परतद्या. 
आमचं घर मुक्‍त करा. 


तै 


गोदीचा समुद्र ०८९ 


मूळ जपानी लेखक - ताजिमा शिंजी 
जपानीतून इंग्रजी रूपांतर - टी. एम. हॉफमन. 
इंग्रजीतून मराठी रूपांतर - श्रीमती उष:प्रभा पागे. 


ताजिमा शिंजी 

३ ऑगस्ट १९४७ साली जपानमधील हिरोशिमा इथं जन्म. टोकियोच्या बासेदा विश्‍वविद्यालयातून तत्त्वज्ञान आणि 
मृदशास्त्र यांचा अभ्यास केला. 

त्यानंतर जर्मनी आणि भारत इथं दोन वर्षे अध्ययन. 

टोकियोला युनेस्कोच्या एशिया पॅसिफिक कल्चरल सेंटरमध्ये (१०04) १९७७ साली कार्यरत झाले. तिथे साक्षरता 
आणि वाचन विकासाचे विविध कार्यक्रम राबवले. या विभागाचे निदेशक म्हणून २० वर्षे काम केले. या विषयांवरील २०० 
हून जास्त कार्यशाळा आशिया आणि पॅसिफिकमध्ये आयोजित केल्या. २००१ साली टोकियोला त्यांनी याच विषयाची 
सेवाभावी संस्था स्थापन केली. विशेषतः विकसनशील देशांतील ग्रामीण भागातल्या गरीन आणि वंचित मुलांसाठी ही संस्था 
कार्यक्रम राबविते. 

आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे नबोन्मेषशाली लेखक म्हणून ख्याती आणि मुलांसाठी, तसेच प्रौढांसाठी पुस्तकं लिहिली. 

प्रचलित, मूळ लोककथांचे संग्रह प्रसिद्ध केले. 

गा8!-भा०० ७1९ 808 

*७०५त'६ 0टड्हा' 

नाह 9॥०डठपा 08063 

'ठाळ्णवाढाझ 

११९१७1 0085 31५ ९०१७ णणा' 

ही त्यांची काही पुस्तके. यांचे इंग्लिश अनुवाद ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसनं १९९९ साली प्रकाशित केले. 

त्यांच्या कथा २७ भाषांत भाषांतरित झाल्या आहेत. आणि १९ देशांत प्रकाशित झाल्या आहेत. ते देश आहेत- 
बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम बॉँरे. पुष्कळ देशांतून प्रदर्शित झाल्या. त्या सर्व 
कार्यक्रमांचे ते निर्माते होते. २००१ साली पहिल्या आंतराष्ट्रीय साहित्य महोत्सब, जर्मनीतील बर्लिन येथे आणि सहाव्या 
आफ्रिका साहित्य महोत्सवात दक्षिण आफ्रिका इथं २००३ साली लेखक या नात्यानं ते आमंत्रित होते. 

पुरस्कारांनी सन्मानित 

कोदांसा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, संस्कृतिक प्रकाशन (१९८८) आणि आशिया पॅसिफिक प्रकाशन संघटना (१९९६) 
आणि इतर अनेक. 


श्रीयुत ताजिमा शिंजी 
< प्योणाव(छ लट 2001. गड> 
1-16- 10 प्नळ्यांठ, ॥९टप्प0 - एप ४णत0 - ग्या, 


*““आमचं आभाळ आम्हाला द्या 
द्या आम्हाला धरती 

आमचा समुद्र आम्हाला द्या 
जसा तो पूर्वी होता आमचाच-'' 


समुद्रातून उचलून मत्स्यालयात बंदिस्त ठेवलेल्या महाकाय 
कासवाची ही गोष्ट. स्वातंत्र्याची ऊर्मि त्याला स्वस्थ बसू 

देत नाही. ते मत्स्यालयातून युक्‍तीनं सुटका करून घेतं, 

सांगणत परत येतं. पण त्याचा सागर आता पूर्वीसारखा 
जीवनदायी राहिलेला नाही. माणसानं तो प्रदूषित करून_____. 
टाकला आहे. ह 'मानवानं इतर प्राणीमात्रांच 
स्वातंत्र्य ष्ट केलं. विध्वंसक प्रयोग क 
अत्याचार केले. पण निसर्गाच्या 

विनाशाची बीजं असल्याचं तो 


धडपड करतं. अखेरीस स्वतः 
तो बाँब, वायर तोडून तो 
पिल्लांसाठी, इतर 

आयुष्याची वाट दाखवून देतो, 


निसर्ग आमची माता- 
आमचं ते आवडतं घर- 
एक सूर, एक ताल 

गाणे आमचे आम्हाला द्या- 
आमचं घर आम्हाला द्या. 


पँझे मनोविकास प्रकाशन 


